सावित्रीबाई 
फुले 
जी . ए. उगले 


सावित्रीबाई फुले 


जी . ए. उगले 


सावित्रीबाई फुले 
चरित्र आणि समीक्षा 
जी . ए. उगले 


प्रकाशन क्रमांक - 1106 


प्रकाशक 
साकेत बाबा भांड , 
साकेत प्रकाशन प्रा . लि ., 
115 , म . गांधीनगर , स्टेशन रोड , 

औरंगाबाद - 431 005 , 
फोन - ( 0240 ) 2332692/ 95 . 
WWW. Saketpublication. com 
info @ saketpublication . com 


पुणे कार्यालय 
साकेत प्रकाशन प्रा . लि ., 
ऑफिस नं . 02, ‘ ए ’विंग, पहिला मजला , 
धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, 373 शनिवार पेठ , 
कन्या शाळेसमोर , कागद गल्ली , पुणे - 411 030 
फोन - (020 ) 24436692 


रौप्यमहोत्सवी वाटचाल संपवून 
सुवर्णमहोत्सवाकडे झेप घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रबोधन चळवळींचेविचारपीठ, जालना 
येथील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यानमालेच्या 
सर्व ध्येयनिष्ठ, बिनीच्या ज्ञात - अज्ञात कार्यकर्त्यांना 


भूमिका 
महात्मा फुले - एक मुक्त चिंतन या ग्रंथाच्या लेखनप्रसंगी सावित्रीबाई फुले यांच्या 
जीवनकार्याचा अनायासे जवळून परिचय झाला. पहिल्या ग्रंथाचे लेखन हातावेगळे 
केल्यावर सावित्रीबाईंच्या जीवन कार्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र लेखन करण्याची इच्छाही 
प्रबळ झाली . या प्रबळ तृष्णेपोटीच हा ग्रंथ साकारला आहे . 
या ग्रंथासाठी अधिकची साहित्य सामग्री जुळवीत असताना फुले - शाहू - आंबेडकरांचे 
व्यासंगी अभ्यासक हरि नरके यांच्या शतकांची शिदोरी : सावित्रीबाई फुले या लेखाचे 
अनेकदा अवलोकन केल्याने पायाभूत वैचारिक बैठक अनुभवली . सदर लेखात त्यांनी 
जोतीराव - सावित्रीबाईंवर आतापर्यंत दोनशेहून अधिक ग्रंथ लिहिले गेले असल्याचे नमूद 
करून इंग्रजी - मराठीबरोबरच अन्य भारतीय भाषांमध्येही ग्रंथसंपदा उपलब्ध असल्याचे 
म्हटले आहे. सावित्रीबाईंवर लिहिलेल्या पुस्तक - पुस्तिकांची संख्या यापैकी चाळीस 
असल्याचे नमूद करून नरके यांनी कु . शांताबाई रघुनाथ बनकर यांची 1939 सालची 
पुस्तिका ही सावित्रीबाईंचा अल्प परिचय करून देणारी पहिली पुस्तिका असल्याचे स्पष्ट 
केले आहे. यानंतरच्या सौ . फुलवंताबाई झोडगे यांच्या 1966 सालच्या प्रकाशित चरित्राचा 
उल्लेखही त्यांनी केला आहे. तसेच डॉ . मा . गो . माळी आणि डॉ . क . पं . देशपांडे यांच्या 
अनुक्रमे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि अग्निफुले या महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा संदर्भ देऊन 
"नंतरचे सगळे ग्रंथ याच माहितीवर आधारित असून त्यात नवीन काहीही नाही. मात्र 
सावित्रीबाईंचे एकही चिकित्सक चरित्र आजवर लिहिले जाऊ नये , हे दुर्दैव होय , अशा 
मर्मभेदी शब्दांत त्यांनी शेवटी खंत व्यक्त केली आहे. 
अलीकडच्या काळात सावित्रीबाईविषयक प्रकाशित झालेल्या पुस्तक - पुस्तिकांचा आकडा 
आता साठच्या घरात गेला असावा. यात आणखीही नवनवीन ग्रंथांची भर पडत आहे. मात्र 
यानंतरच्या लेखनामध्येही फारसे काही नवीन असल्याचे जाणवत नाही . या पार्श्वभूमीवर 
ही लेखनगाठ बांधताना काही तरी नवीन साांगावे, जे अल्प असले तरी प्रकाशमान करावे, 
अशी खूणगाठ मनी बांधून हा लेखन प्रकल्प पूर्णत्वास नेला आहे. हा ग्रंथ चिकित्सेच्या 
पातळीवर पूर्णत : उतरणार नसला तरी त्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचा हा नम्र प्रयत्न आहे. 
ही धडपड कुठपर्यंत यशस्वी झाली हे सुजाण वाचकांनीच ठरवायचे आहे. 
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी पूर्वसुरींचे लेखन अनुभवताना कोल्हापूरयेथील 
शिवाजी विद्यापीठातील बॅ . बाबासाहेब खर्डेकर ग्रंथालय आणि शाहू संशोधन मंदिराची 
मोलाची मदत झाली . शाहू संशोधन मंदिराचे संचालक डॉ . विलास संगवे, बापूसाहेब माने 
आणि शफिक देसाई यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले . माने आणि देसाई यांनी ग्रंथालयात 
उपलब्ध असलेल्या दुर्मिळ दीनबंधु च्या संचिका मोठ्या आस्थेने प्रस्तुत केल्या . या 
वैचारिक आतिथ्यास्तव मी त्यांचा ऋणी आहे . 
कोल्हापूर भेटीत माझ्यावर बंधुवत प्रेम करणारे संशोधक डॉ . जयसिंगराव पवार यांनी 
आपल्या संग्रहातून स . गं . मालशे यांचा मला फारदिवसांपासून हवा असलेला तारतम्य हा 
ग्रंथ हातावर ठेवून त्वरित तेथल्या तेथे संपूर्ण ग्रंथ झेरॉक्स करण्याची अनुमती दिल्यामुळे मी 
अतिशय आनंदलो . सातत्याने मला वैचारिक चर्चेत सहकार्य करणाऱ्या डॉ . पवारांच्या 


कायम ऋणात मी राहू इच्छितो . कोल्हापूर येथील श्री . के. डी . खुर्द, प्रा . विलास रणसुभे 
यांचेही मोलाचे सहकार्य लाभले. 
आता अहमदनगर येथून प्रकाशित होत असलेल्या ज्ञानोदय चे विद्यमान उमदे संपादक प्रा . 
सुधीर शर्मा यांची भेट घेतली असता फुले दाम्पत्याच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ‘ क्लेरा 
ब्रुस शाळेच्या संदर्भातील ऐतिहासिक तपशीलवार माहिती मला त्यांनी पुरविली. अशा या 
जिज्ञासू संपादकांचे आभार मानण्याची ऐतिहासिक संधी या निमित्ताने मी घेतो . 
अहमदनगर महाविद्यालयाचेप्राचार्य डॉ . ए. जी . बनसोडे, प्रा . प्रमोद गायकवाड , ग्रंथपाल 
विलास लोंढे यांच्या बहुमोल सहकार्यामुळे या महाविद्यालयात अतिकष्टपूर्वक जतन करून 
ठेवलेल्या ज्ञानोदय च्या 1842 सालापासूनच्या काही संचिकाही मी अभ्यासू शकलो. फुले 
शाहू - आंबेडकर विचारांचे व्यासंगी अभ्यासक हरि नरके यांचे याही ग्रंथास वैचारिक 
मार्गदर्शन लाभले . देवगिरी महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक 
श्याम कदम यांचे सहकार्य मी मोलाचे मानतो . अखिल भारतीय सत्यशोधक समाजाचे 
अध्यक्ष अॅड. वसंतराव फाळके, फुले दाम्पत्याचे अभ्यासक प्रा . डॉ . एस . एस . भोसले , 
प्राचार्य गजमल माळी, ना . धों . शित्रे , के .ई . हरिदास , प्रसिद्ध नाटककार अनिल सोनार 
आदींनी वेळोवेळी भेटीप्रसंगी या लेखनाच्या संदर्भात विचारपूस व चर्चा करून माझा 
उत्साहच नव्हे , तर हुरूपही वाढविला . बहुजनांच्या आळशी परंपरेत या उत्साहवर्धनाचे 
मोल मोठे आहे. 
माझ्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य , उपप्राचार्य, सर्व प्राध्यापकवृंद , शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू, 
प्रा . प्रमोद चव्हाण, कथाकार किशोर घोरपडे, सिनेदिग्दर्शक डॉ . देवदत्त म्हात्रे, प्रा . गौतम 
जगताप आदींचे सहकार्यही मी महत्त्वाचे मानतो . या ग्रंथाच्या पांडुलिपीपासून ते 
ग्रंथसिद्धीपर्यंत अथकपणे साज आणि बाज चढविणारे सौ . अंजली अंजनकर , संतुक 
गोलेगावकर आणि साकेत प्रकाशनाचे पितापुत्र बाबा भांड आणि साकेत भांड यांचेही या 
प्रसंगी आभार मानतो . 
माझे अकाली दिवंगत चिरंजीव कैलास उगले आणि अनिकेत व ऋषिकेश यांनी वेळप्रसंगी 
ग्रंथसिद्धीत आपापल्यापरीने यथाशक्ती सहकार्य केले . वेळ -काळ- प्रसंगात सर्व काही ओठी 
पोटी साठवून , माझ्या मागे सावली बनून धीरोदात्तपणे उभ्या राहणाऱ्या सौ . पार्वती उगले 
यांच्यामुळेच माझ्यातला लेखक टिकू शकला , हे मी कसे विसरू ? 
या ग्रंथात जे जे चांगले, त्याचे सर्व श्रेय फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या वैचारिक चळवळीला आहे , 
तर जे काही उणे असेल ते सर्व माझ्या मर्यादांमुळे... या भावनेने- भूमिकेने हा ग्रंथ 
वाचकांसमोर ठेवीत आहे. धन्यवाद ! 

जी . ए . उगले 
मत्स्योदरी महाविद्यालय , जालना 


1 . 

सावित्रीबाई फुले जीवनदर्शन 
अर्वाचीन मराठी कवितेच्या जनक, समता चळवळीच्या खंद्या पुरस्का, वेळप्रसंगी कच न 
खाता प्रबोधन चळवळीला गतिमान करणाऱ्या , आद्य भारतीय प्रशिक्षित अध्यापिका आणि 
पहिल्या भारतीय यशस्वी मुख्याध्यापिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म 3 
जानेवारी 1831ला झाला . 
सावित्रीबाईंचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील नायगावी झाला . 
सावित्रीबाई फुले यांच्या पितृकुळाच्या वंशावळीच्या संदर्भात , उपलब्ध माहितीच्या 
अनुषंगाने असे स्पष्ट दिसते की , त्यांचे पणजोबा मल्हारी तथा आबाजी, आजोबा सिदूजी , 
वडील खंडोजी नेवसे पाटील हे होत. खंडोजी नेवसे पाटील आणि लक्ष्मीबाई या दाम्पत्याला 
सिदूजी , सावित्रीबाई , सखाराम आणि श्रीपती अशी चार अपत्ये होती . या दाम्पत्याचे 
पहिले अपत्य सावित्रीबाई या होत . सुमारे 175 वर्षांपूर्वी सावित्रीबाईंचा एका लहानशा 
खेड्यात जन्म झाला . तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता त्यांच्या पितृकुळातील 
वंशावळीत त्यांच्या जन्मतिथीची नोंद मोठी नवलाईची वाटते . साधारणत: कष्टकरी 
निरक्षर बहुजन समाजात अशा नोंदी अपवादाने आढळून येतात . मात्र येथे एक बाब लक्षात 
ठेवावी लागेल की , सावित्रीबाईंच्या पूर्वजांकडे नायगावची पाटीलकी असल्याने नोंदीची ही 
बाब सुलभ झाली असावी. या पितृकुळाच्या उपलब्ध वंशावळीत दुसरे अपत्य सिदूजी 
यांच्या जन्मतिथीचा उल्लेख केवळ जन्म 1833 असाच आहे, तर याच वंशावळीत 
सखाराम आणि श्रीपती यांच्या जन्मतिथांचा उल्लेख नाही. या संदर्भात एवढी एक 
समाधानाची बाब आहे की , सावित्रीबाईंची जन्मतिथी तारखेसह उपलब्ध आहे. त्याकाळी 
शिक्षण हे सार्वत्रिक नसल्याने जन्मतिथी नोंदीची बाब फारशी गांभीर्याने घेतली जात 
नसावी . महाराष्ट्रात तर विसाव्या शतकाच्या सहाव्या , सातव्या आणि आठव्या दशकापर्यंत 
कष्टकरी बहुजन समाजाचे या नोंदीकडे दुर्लक्षच होत असे . जसजसे शिक्षणाचे 
सार्वत्रिकीकरण होऊ लागले तसतसे या नोंदीचे गांभीर्य समाजात वाढत गेले . थोडक्यात , 
शिक्षणाच्या महत्तेची जाणीव नसल्याने तत्कालीन समाज या बाबीला गौण स्थान देत 
असावा. कदाचित तत्कालीन समाजाला आजच्यासारखे दिखाऊ हॅपी बर्थ डे साजरे 
करण्याचेवावडे असावे! 
महात्मा फुल्यांचे वंशज मूळचे मराठवाड्यातील औरंगाबाद शहराशेजारील माळीवाडा या 


खेड्यातील असल्याचा सप्रमाण दावा फुले यांच्या अभ्यासकांनी, त्यांच्या प्राप्त 
वंशावळीवरून केला आहे. असाच सप्रमाण दावा सावित्रीबाईंच्या अभ्यासकांनीही केला 
आहे. 
डॉ . कृ. पं. देशपांडे यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की , नेवसे घराण्यातील काही तरुण 
रामदेवरायांच्या सैन्यात होते . पुढे हरपाळदेवाला ठार मारल्यावर सैन्यात असलेली सातारा 
जिल्ह्यातील भोसले , गोरे, कदम , नेवसे या आडनावांचे माळी शेतकरी पैठण येथे राहून 
आपापल्या जिल्ह्यात परतले . नेवसे नायगावला स्थायिक झाले . पाटीलकीचा मान त्यांना 
मिळाला. सावित्रीबाईंचे पणजोबा मल्हारराव पाटील हे इ. स. 1774 मध्ये गावाच्या 
पाटीलकीवर असल्याचे लक्षात येते . 
फुले दाम्पत्याच्या संदर्भात एका हस्तलिखितात अशी माहिती उपलब्ध आहे की , 
जोतीरावांचा प्रथम विवाह कृष्णराव भालेकरांची चुलत बहीण सावित्रीबरोबर संपन्न झाला 
होता . ( कृष्णराव भालेकरांचे सर्वात धाकटे चुलते गोपाळराव भालेकरांची कन्या 
सावित्रीबाई ) कृष्णराव भालेकरांचे नातू डॉ . रामचंद्र मुकुंदराव पाटील यांच्या संग्रही 
असलेल्या पितृकुळ वंशावळीतील हस्तलिखितात ही माहिती उपलब्ध आहे. या 
हस्तलिखितात गोपाळराव भालेकरांनी रुक्मीबाई वारल्यावर दुसरा विवाह केला. दुसऱ्या 
पत्नीची ही सावित्रीबाई कन्या असल्याचे म्हटले आहे.6 
उपरोक्त नोंदीवरून असे वाटते की , जोतीरावांची पहिली पत्नी विवाहानंतर काही 
महिन्यांनी वारली . त्यानंतर त्यांचा दुसरा विवाह नायगावच्या सावित्रीबाईंबरोबर संपन्न 
झाला ; परंतु या विवाहास फुले दाम्पत्याचे अभ्यासक संमती देण्यास फारसे इच्छुक दिसत 
नाहीत . या अभ्यासकांच्या लेखनात या विवाहाचा अजूनही फारसा उल्लेख होत नाही . या 
संदर्भात विचार केला असता सबळ पुराव्याअभावी हे लेखन होत नसल्याचे स्पष्ट जाणवते . 
जर पुढे मागे या प्रथम विवाहाच्या संदर्भात कुण्या संशोधकाला सबळ पुरावा हाती लागला 
तर मग प्रश्न उभा राहील की , आमच्या या विश्ववंद्य सावित्रीबाईंचे मूळ नाव काय होते ? 
कारण आमच्याकडे पहिल्या मृत पत्नीच्या नावानेच दुसऱ्या पत्नीच्या नावाचा वहिवाट सुरू 
होतो , त्यामुळे अनुपलब्ध सबळ पुराव्याअभावी या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचे 
उत्तर आजतरी नकारार्थीच आहे. या बाबीचे उत्तर इतिहासालाच माहीत असावे! 
या प्रकरणी डॉ . रामचंद्र मुकुंदराव पाटील , पुणे यांच्याकडील हस्तलिखित पुराव्याचा खरे 
खोटेपणा हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून जाणून घेतला पाहिजे . ( या संदर्भात प्रयत्न झाला की नाही , 
याची माहिती उपलब्ध नाही.) दुसरे असे की , या प्रकरणी दस्तुरखुद्द महात्मा फुले यांच्या 
समग्र वाङ्मयात कोठेही दुरान्वयेसुद्धा उल्लेख आढळून येत नाही . वास्तविक पाहता या 
संदर्भात फुले यांच्या मृत्युपत्रात या बाबीचा उल्लेख हवा होता . आजच्या भाषेत 
स्थूलमानाने बोलावयाचे झाले , तर दिनांक 10 जुलै 1877 रोजी तयार केलेलं हे मृत्यूपत्र 
( अति संक्षिप्त स्वरूपात ) एक प्रकारे फुल्यांचे आत्मकथनच आहे. या मृत्युपत्रात फुल्यांचे 


वडील, त्यांचे जातीबांधव , स्वत: जोतीराव , सावित्रीबाई , यशवंतराव आदींचे प्रसंगानुसार 
ओझरते उल्लेख आलेले आहेत . तसेच जंगम मालमत्तेची इत्थंभूत माहिती या मृत्युपत्रात 
नोंदविली आहे; परंतु प्रथम विवाहाच्या संदर्भात कुठलाही उल्लेख नाही . जोतीरावांचा 
स्वभाव पाहता ते या ( प्रथम विवाह ) प्रकरणाला उपेक्षेने मारतील असे वाटत नाही . 
दरम्यान सावित्रीबाईंचे समग्र वाङ्मयही आता उपलब्ध झाले आहे. या वाशयाला आता 
लोकमान्यता लाभत आहे. अशा या वाङ्मयातही प्रथम विवाहप्रकरणी उल्लेख नाही . 
बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर या आयुष्याच्या सायंकाळी लिहिलेल्या दीर्घकाव्यात , 
जोतीबा या विभागात सावित्रीबाईंनी जोतीरावांच्या चरित्राचा एक धावता आढावा 
घेतला आहे. या चरित्रात स्थूलमानाने जोतीराव- सावित्रीबाईंच्या जीवनातील प्रमुख 
घटनांचे एक वस्त्र विणले आहे. या प्रकरणात सावित्रीबाई या घटनेचा उल्लेख टाळतील असे 
सावित्रीबाईंचा स्वभाव लक्षात घेता वाटत नाही , असो. जोतीराव- सावित्रीबाईंच्या 
जीवनपटाचे, महान कर्तृत्वाचे सर्वांगीण दर्शन केले असता एक बाब चटकन लक्षात येते की , 
एकमेकाला समजून घेणारे एक जगातील आदर्श जोडपे होते . समाजसुधारकांच्या चरित्रावर 
एक दृष्टिक्षेप टाकला असता लक्षात येते की , त्यांना प्रारंभी घराच्या उंबरठ्यापासून विरोध 
होत असतो . तसा विरोध जोतीरावांनाही झाला . त्यांना घर सोडावे लागले . अशा प्रसंगी 
सावित्रीबाईंनी जर कच खाल्ली असती तर कदाचित जोतीराव महात्मा झाले नसते . 
त्यांच्या क्रांतीकार्याला सावित्रीबाईंच्या सहकार्याची असीम जोड असल्यामुळे ते क्रांतिबा 
ठरले. या दाम्पत्याच्या जीवनकार्याच्या अभ्यासावरून हे विधान वावगे ठरू नये. 
समाजक्रांतीच्या इतिहासातील ही अग्रणी जोडी . एकमेकास सर्वांगाने मेड फॉर इच अदर 
ठरलेली आदर्श जोडी. अनेक समाज क्रांतिकारकांच्या आयुष्यात अशा पद्धतीचा जीवनसाथी 
न लाभल्याचीही अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतात . त्यामुळे त्या - त्या समाज 
क्रांतिकारकाला आपले ध्येय प्राप्त करण्यास मर्यादा पडल्या ; परंतु येथे मात्र सावित्रीबाई 
क्वचितप्रसंगी जोतीरावांच्याही पुढेनिघून गेल्याचे लक्षात येते . 
जोतीराव - सावित्रीबाई यांचे लग्न इ. स . 1840 साली नायगावी पार पडले . फाल्गुन वद्य 
पंचमी , शके 1762ला विवाह सोहळा संपन्न झाला . साधारणत : फेबुरवारी-मार्च 
महिन्याच्या दरम्यान हे लग्नकार्य आटोपले असावे. या विवाहाची भारतीय तिथी उपलब्ध 
आहे; परंतु इंग्रजी तारीख मात्र अजूनही उपलब्ध नाही. या अनुषंगाने फुले - शाहू 
आंबेडकरांच्या अभ्यासक-संशोधकांस येथे संशोधन करण्यास वाव आहे. 
यानंतर एका ऐतिहासिक पर्वाच्या प्रारंभाला सुरुवात होते . आधुनिक भारतीय स्त्री 
शिक्षणाच्या इतिहासाचा पाया घरापासून रचला जातो . मानवी जीवनाच्या एका उपेक्षित 
घटकाला ज्ञान देण्याच्या कार्याला प्रारंभ होतो. सखाराम यशवंत परांजपे आणि केशव 
शिवराम भवाळकर सावित्रीबाईंना घरीच शिक्षण देतात . दरम्यान विवाहापूर्वी शाळेची 
पायरी ओलांडण्याचे प्रयोजनच नव्हते . कारण तशी शैक्षणिक व्यवस्था त्या काळी 
अस्तित्वातच नव्हती. मात्र जोतीरावांचे रखडलेले शिक्षण पुन्हा सुरू झाल्यामुळे 
सावित्रीबाई आणि सगुणाबाई क्षीरसागर यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली असावी . 
त्यांना फावल्या वेळात जोतीराव धुळपाटीच्या साहाय्याने बाराखडी शिकवीत असावेत . 
कुशाग्र बुद्धीच्या या विद्यार्थिनीची पुढे मिसेस मिचेलबाईंनी परीक्षा घेतली. अध्यापन 


क्षेत्रातील दोघींची जिज्ञासा आणि चिकाटी पाहून त्यांना त्याकाळी उपलब्ध असलेल्या 
शिक्षणाच्या अध्यापनाचा कोर्स पूर्ण करण्याचा सल्लाही दिला . त्यांना लगेचच 1845च्या 
शैक्षणिक वर्षात शिक्षिकेच्या ट्रेनिंग कोर्सच्या तिसऱ्या वर्गात मिचेलबाईंच्या अध्यापन 
विद्यालयात सन 1846ला चौथ्या वर्षात दोघीही प्रवेश करत्या झाल्या . सन 1847 मध्ये 
उत्तम शिक्षिका म्हणून दोघीही मिचेलबाईंच्या नॉर्मल स्कूलमधून बाहेर पडल्या . अशा 
पद्धतीने या देशातील, देशवासीयांनी काढलेल्या शाळेच्या पहिल्या शिक्षिका आणि नंतर 
मुख्याध्यापिकाही झाल्या . 
महात्मा फुले यांचे एक मित्र सदाशिवराव गोवंडे यांची या सुमारास अहमदनगर येथे 
न्यायखात्याच्या कचेरीत बदली झाली. बहुधा सन 1848च्या प्रारंभी जोतीराव, गोवंडे 
यांच्यासमवेत अहमदनगरला येतात . अहमदनगर येथे गोवंडे यांच्यासमवेत अमेरिकन 
मिशनद्वारा सुरू असलेल्या शाळा पाहतात . अशाच एका शाळेत त्यांची फेरार नावाच्या 
शिक्षिकेशी भेट होते.* 
या बाईंच्या चर्चेतून शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात येते. येथे जोतीरावांच्या संदर्भात मिस 
फेरारच्या भेटीचे अथवा चर्चेचे प्रयोजन संपत असताना हरि नरके यांचे सावित्रीबाईंनी 
अहमदनगर येथेफेरारबाईंच्या व पुण्यात मिचेलबाईंच्या नॉर्मल स्कूलमध्ये अध्यापनाचे 
प्रशिक्षण घेतल्याचेविधान पुन्हा फेरारबाईंच्या अध्यापन कार्याकडे लक्ष वेधून घेते. . ( या 
प्रसंगी बहुधा मुलींना शिकविण्याचेकसब आणि प्रशालेच्या प्रशासनासंदर्भात फेरारबाईंनी 
सावित्रीबाईंना मार्गदर्शन केले असावे.) सावित्रीबाईंनी पुण्यात मिचेलबाईंच्या नॉर्मल 
स्कूलमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केले हे सर्वश्रुत आहे. मात्र फेरार मडमेच्या मार्गदर्शनाबद्दल 
तितकीशी माहिती उपलब्ध नाही. 
या संदर्भात अवलोकन केले असता लक्षात येते की , प्रारंभी तात्या भिडे यांच्या वाड्यात 
पहिली शाळा सुरू झाली ; परंतु सनातन्यांच्या दबावाला बळी पडून गोविंदराव फुले यांनी 
जोतीराव आणि सावित्रीबाई यांना गृहत्याग करायला लावला . नुकतीच सुरू झालेली शाळा 
बंद पडली . यानंतर गोवंडे यांच्याबरोबर सावित्रीबाई नगरास जातात व पावसाळ्याच्या 
प्रारंभी त्या परततात . 
आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की , फुले दाम्पत्याच्या संपर्कात आलेली मडमेची नेमकी 
शाळा कोणती ? या संदर्भात 15 डिसेंबर 1853च्या ज्ञानोदयाच्या अंकात ‘ अतिशूद्रादिकांस 
विद्या शिकविण्याविषयीची मंडळी या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतात म्हटले 
की , “ या मंडळीचे पुढारी जोतीराव गोविंद फुले आहेत आणि अलिकडे जेव्हा या शाळेची 
परीक्षा झाली तेव्हा त्यांनी बोलणे लावले की , म्हार, मांग, चांभार हे या देशात फार असून ते 
नीचावस्थेत आहेत हे पाहून ईश्वराच्या प्रेरणेने माझ्या मनात अशी इच्छा उत्पन्न झाली की 


अशास सुशिक्षित करण्याविषयी काही तरी उपाय योजावा... आणि असा विचार करिता मी 
एका मित्रासह अहमदनगरास जाऊन तेथे अमेरिकन मिशन खात्यातील फारार मडमीच्या 
कन्याशाळा पाहिल्या आणि पाहून मला मोठा आनंद झाला. कारण की , त्या चांगल्या रीतीने 
चालल्या होत्या . ” 9 
या वृत्तात अमेरिकन मिशनद्वारा चालविलेल्या शाळासंबंधी स्पष्ट म्हटले आहे की , 
“ कन्याशाळा पाहिल्या ...त्या चांगल्या रीतीने चालल्या होत्या . ” याचा अर्थ स्पष्ट आहे की , 
या शाळा एकापेक्षा जास्त होत्या . याच मताला दुजोरा देणारे वृत्त सप्टेंबर 1842च्या 
ज्ञानोदयात प्रसिद्ध झाले होते. या अंकात अहमदनगर येथे तीन - चार कन्यांच्या शाळा 
मिशनरींनी सुरू केल्याचेसमजते . 10 अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते . 
या पार्श्वभूमीवर महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी मिस फेरारच्या नेमक्या कोणत्या 
शाळेला भेट दिली असावी ? येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की , आजच्यासारखे 
सार्वत्रिक शैक्षणिक वातावरण त्याकाळी नव्हते . आजच्यासारख्या अनेक शाळा , एकाच 
वर्गाच्या अनेक तुकड्या, शिक्षकांची भली मोठी जमात, डोळ्यात न सामावणारी विद्यार्थी 
संख्या , भलेमोठे क्रीडांगण , ग्रंथालय ,शिक्षकेतर कर्मचारी असे शैक्षणिक दृश्य नव्हते . असे 
दृश्य असण्याचे कारणही नव्हते . कारण सार्वत्रिक शिक्षणाचा तो उगमाचा काळ होता. या 
उगमस्थळी जास्तीत जास्त दोन -तीन खोल्यांत चालणारी अध्यापन प्रक्रिया म्हणजे शाळा 
असावी . तेव्हा अशा लहान - लहान गटाच्या मिस फेरार प्रशासन करीत असलेल्या शाळा 
असाव्यात अथवा या शाळांपैकी एखाद्या शाळेवर त्या शिक्षिका असाव्यात . अशाच एखाद्या 
शाळेत महात्मा फुले यांची भेट झाली असावी . सावित्रीबाईंनाही फेरारचे मार्गदर्शन येथेच 
लाभले असावे. तरीही एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो की , फुले दाम्पत्याच्या पदस्पर्शाने पुनीत 
झालेली मुलींची नेमकी कोणती शाळा असावी ? 
या संदर्भात प्रस्तुत लेखकाने अहमदनगर येथे मुलामुलींच्या मिशनऱ्यांच्या गेल्या काही 
शतकातील शाळांचा शोध घेतला असता ‘ क्लेरा ब्रुस हायस्कूल , अहमदनगर मुलांची 
शाळा , सेंट मोनिका आदी जुन्या शाळा असल्याचे लक्षात आले . यापैकी ‘ क्लेरा ब्रुस या 
मुलींच्या शाळेची स्थापना सन 1838ची आहे. याच संस्थेच्या ( अमेरिकन मिशनच्या ) 
मुलांच्या शाळेची स्थापना 1882 सालची आहे. सेंट मोनिका ही विसाव्या शतकातील 
आहे. फुले दाम्पत्याचे अहमदनगर येथील वास्तव्य पाहता त्यांनी मुलांची शाळा आणि 
1910 सालच्या आसपास स्थापन झालेले ‘सेंट मोनिका या दोन्हीही विद्यालयाला भेट न 
दिल्याचेस्पष्ट होते . मग राहून - राहून राहिलेल्या क्लेरा ब्रुस याच कन्या विद्यालयात फुले 
दाम्पत्याचे वास्तव्य राहिले असावे. नव्हे, जोतीरावांच्या भेटीने पुनीत झालेली आणि 
सावित्रीबाईंना मार्गदर्शन लाभलेली हीच ती क्लेरा ब्रुस शाळा होय ! 
फुले दाम्पत्याच्या नगर येथील वास्तव्याप्रसंगी हे कन्या विद्यालय ‘ अमेरिकन मिशन -गर्ल्स 
हायस्कूल , अहमदनगर या नावाने कार्यरत होते . दुसरे असे की , क्लेरा ब्रुस कन्या 
विद्यालय प्रारंभी कापड बाजारात होते . या कापड बाजारातील विद्यालयातच फुले 
दाम्पत्याचे वास्तव्य राहिले . तद्वंतर बऱ्याच कालावधीनंतर आज उभ्या असलेल्या भव्य 


इमारतीत हे विद्यालय स्थलांतरित झाले . ही इमारत वसतिगृहासह टप्प्याटप्प्याने 
बांधण्यात आली. ज्ञानोदयाचे पहिले संपादक हेन्री बेलन्टाईन यांच्या पत्नी मिसेस वेलन्टाईन 
या प्रशालेच्या संस्थापिका असाव्यात . तसेच सन 1916 च्या आसपास कार्यरत असलेल्या या 
प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका ‘क्लेरा ब्रुस यांच्या नावाने या शाळेचे नामांतर अगदी अलीकडे 
म्हणजे सन 1970 - 71च्या आसपास झाले असावे. 
थोडक्यात , सन 1848 साली जोतीराव- सावित्रीबाईंना शैक्षणिक कार्यात प्रेरणा देणारी 
आणि भारतीय स्त्री शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती करण्यास प्रेरक ठरलेली मिस फेरार यांची 
क्लेरा ब्रुस हीच कन्या प्रशाला आहे यात वाद नाही. 
महात्मा फुले यांनी फेरार मडमेशी चर्चा केल्यानंतर पुण्याला परतल्यावर लगेचच तात्या 
भिडे यांच्या वाड्यात पहिली शाळा सुरू केली ; परंतु अनेक अडचणी उपस्थित झाल्या 
कारणाने ही शाळा बंद पडली. या कारणांचा ऊहापोह ज्ञानोदयाने प्रसिद्ध केलेल्या 15 
डिसेंबर 1853च्या वृत्तात आहे. या वृत्तात या शाळेसमोरील अडचणींचा पाढा दस्तुरखुद्द 
फुले यांनीच वाचला आहे. ही शाळा बंद पडल्यावर गोवंडे यांच्यासमवेत सावित्रीबाई 
नगरास गेल्या असाव्यात आणि सरस्वतीबाईंसमवेत नगरास त्यांनी मिस फेरार यांची 
उपरोक्त विद्यालयास भेट दिली असावी . 
पहिली - वहिली शाळा बंद पडल्यावर संस्थेच्या वतीने 3 जुलै 1851ला अण्णासाहेब 
चिपळूणकरांच्या वाड्यात शाळा सुरू करण्यात आली . या शाळेतील पटावरील मुलींची 
संख्या पहिल्या वर्षी 48 असून विष्णुपंत , मोरेश्वर आणि विठ्ठल भास्कर हे सहशिक्षक असून 
सावित्रीबाई फुले या मुख्याध्यापिका आहेत. 
सावित्रीबाईंनी अध्यापनकार्याला प्रारंभ करताच त्यांच्या झालेल्या मानसिक -शारीरिक 
छळाची कहाणी सर्वश्रुत आहे. बळवंतराव सखाराम कोल्हे आणि एक पट्टेवाल्याची 
सावित्रीबाईंच्या संरक्षणासाठी संस्थेने नेमणूक केली होती .11 रस्त्यावरील छळाबरोबर 
शाळेतही त्रास दिला जायचा. त्यामुळे वर्गाच्या खिडक्या दरवाजे बंद करून अध्यापनाचे 
कार्य चाले. प्रसंगी समाजकंटक अशाही परिस्थितीत कीटक वर्गात सोडत असावेत . या 
शिक्षिकेला धटिंगणांकडून क्वचितप्रसंगी अवमान सहन करावा लागत असे . सावित्रीबाईंचे हे 
कार्य जगरहाटी बदलणारे होते . जगरहाटी बदल सामान्य माणूस झटकन स्वीकारीत नाही . 
त्यामुळे काळाच्या मर्यादा पाहता सावित्रीबाईंनी हा त्रास सहन करण्याची मानसिक तयारी 
केली असावी असे वाटते . 
अशा या परिस्थितीत, या शाळेत शिकणाऱ्या मुलींचा आणि त्यांच्या पालकांच्या 
मानसिकतेचा विचार न केलेला बरा ! या प्रतिकूल परिस्थितीत या चिमुरड्या मुली प्रारंभी 
शाळेला कशा येत असाव्यात हा एक प्रश्नच आहे. या शाळेच्या चिमुकल्या मुलींना पालक 
पोत्यात घालीत असत . मग हे पोते पालकांच्या खांद्यावरून शाळेपर्यंत वाहून नेले जात असे . 
वर्गात दाखल झाल्यावर विद्यार्थिनी अध्यापनासाठी सुखरूप बाहेर पडत असे . अर्थात , ही 


पोते पद्धती आरंभीच्या काळातील अल्पवेळेपुरती असावी.* आज मुली- मुलांच्या बरोबरीने 
चढाओढीने शिक्षण घेताना सर्वत्र दिसत आहेत ; परंतु शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक मुलीने 
आरंभीच्या ‘पोते शिक्षण पद्धतीचे स्मरण कायम ठेवले पाहिजे . 
महात्मा फुल्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा उचित गौरव व्हावा म्हणून तत्कालीन सरकारने 16 
नोव्हेंबर 1852ला त्यांचा जंगी सत्कार आयोजिला . विश्रामबागवाड्यात पार पडलेल्या या 
सत्काराला अनेक मान्यवर उपस्थित होते . या मानवमुक्तीच्या कार्यात जोतीरावांइतक्याच 
खस्ता सावित्रीबाईंच्याही वाट्याला आल्या होत्या . प्रसंगी स्त्री म्हणून त्यांना 
जोतीरावांपेक्षाही अनेकदा मानसिक अवहेलनांना सामोरे जावे लागले. अशा या प्रसंगी 
त्यांचाही सरकारने सत्कार करावयाला हवा होता; परंतु हे सर्व सत्य असतानाही 
प्रातिनिधिक स्वरूपात एकट्या जोतीरावांचाच सत्कार संपन्न झाला. या प्रसंगी 193 
रुपयांच्या दोन शाली महावस्त्र म्हणून सरकारच्यावतीने जोतीरावांना प्रदान करण्यात 
आल्या . ( या संदर्भात पुणे शहराचे वर्णन या ग्रंथाच्या तळटीपेत ( पृ. 88 ) वर ही माहिती 
उपलब्ध आहे. ) या संदर्भात सावित्रीबाईंचे जवळपास सर्व चरित्रकार 16 नोव्हेंबर 1852ला 
मेजर कॅन्डींच्या हस्ते जोतीरावांसमवेत त्यांचा सत्कार झाल्याची नोंद करतात . 
सावित्रीबाईंचा या प्रसंगी सत्कार झाला असे म्हणण्यास अजूनही सबळ पुरावा नाही .त्यांचा 
सत्कार झाला नाही म्हणून त्यांच्या कार्याला उणेपणा येत नाही . जोतीरावांच्या या 
प्रातिनिधिक सत्काराच्या संदर्भात दिनांक 10 ऑक्टोबर , 1856 रोजी नायगावहून 
जोतीरावांना लिहिलेल्या पत्रात , सावित्रीबाई स्पष्ट म्हणतात की , माझ्या नवऱ्याचा 
गुणग्राही इंग्रज सरकारने एक समारंभ घडवून त्यात त्यांच्या कार्याचा गौरव करून , 
आदरसत्कार घडवून दुर्मति दुर्जनास लाजविले . (येथे सावित्रीबाई आपला बंधू सदूजीस , 
फले दाम्पत्याच्या सामाजिक - शैक्षणिक कार्याची माहिती देत आहेत. ) 
येथेही त्यांनी फुले पती - पत्नीचा आदरसत्कार इंग्रजांनी केला असे म्हटलेले नाही . यावरून 
स्पष्टच आहे की , सरकारने जोतीरावांचाच सत्कार केला. या प्रसंगी सावित्रीबाई श्रोत्यांमध्ये 
निश्चित उपस्थित असतील . तसेच सगुणाबाई क्षीरसागर आणि गोविंदरावही या भावोत्कट 
प्रसंगी उपस्थित असण्याची दाट शक्यता आहे . 
जोतीरावांच्या संस्थेच्या शाळांची दुसरी वार्षिक परीक्षा दिनांक 12 फेब्रुवारी 1853 रोजी 
घेण्यात आली. सायंकाळी 4 वाजता सुरू झालेल्या या परीक्षेसाठी 237 विद्यार्थिनी परीक्षा 
देत होत्या . ही परीक्षा पाहण्यासाठी पूना कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसह प्रतिष्ठित मंडळी आणि 
बघ्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती . या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे 
की , एवढी अभूतपूर्व गर्दी असलेला कार्यक्रम शहरात यापूर्वी झालेला नव्हता. या प्रसंगी 
विद्यार्थिनींना कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा मिसेस ई. सी . जोन्स यांच्या हस्ते बक्षीस वितरित 
करण्यात आले. बक्षीस स्वीकारताना एका चिमुरड्या भगिनीने साड्या - पुस्तकाचे बक्षीस न 
देता आम्हाला शाळेसाठी ग्रंथालय द्या , म्हणून स्पष्ट सुचविले . ही सूचना जोतीराव 
सावित्रीबाईंनी अमलातही आणली . शालेय ग्रंथालयाच्या योजनेची ही सूचना ‘माईल 
स्टोन ठरली ; परंतु दुर्दैवाने या मुलीचे नाव या अहवालात नोंदविले गेले नाही . या 
चळवळीच्या संदर्भात लेखन झाल्यास तिच्या नावाची नोंद असणार नाही, या बाबीचे राहून 


राहून दु: ख वाटते . 
अशाच एका शालेय कार्यक्रमप्रसंगी सावित्रीबाईंच्या मांग -महाराच्या शाळेतील (तीन 
वर्षांपासून) शिक्षण घेणाऱ्या मातंग समाजातील चौदा वर्षाच्या विद्यार्थिनीने एक निबंध 
लिहिला .* 
या निबंधाच्या जाहीर वाचनप्रसंगी ज्ञानोदय कर्ते फेअरबँक हेही उपस्थित होते . दिनांक 
15 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च 1855 रोजी दोन भागात त्यांनी हा निबंध प्रकाशित केला . हा 
निबंध सन 1855च्या शैक्षणिक अहवालात समाविष्ट करण्यात आला . पुणे शहराचे वर्णनकर्ते 
ना . वि . जोशी यांनीही पुरवणी अंक -2मध्ये हा निबंध पुर्न :मुद्रित केला ( सन 1868 ). यावरून 
या निबंधाचे वैचारिक मोठेपण लक्षात येते. हा निबंध दलित साहित्याचे उगम स्थळ आहे . 
चौथी इयत्तेत शिक्षण घेत असलेली ही मुक्ता बहुधा लहुजी बुवा साळवे यांच्या कुटुंबातीलच 
आहे. 
या निबंधात , या देशातील स्त्री , दलित - बहुजनांचा इतिहास गुलामीचा असल्याचे 
पुराव्यासह ठासून सांगितले आहे. गुलामीच्या विरोधात प्रचंड आत्मविश्वास आणि 
आत्मभान प्रकट झाले आहे. हजारो वर्षांपासून धर्माच्या नावाखालील निरंकुश 
गुलामगिरीविरुद्ध कुठलीही भीडभाड न ठेवता स्वातंत्र्याचा आवाज बुलंद केला गेला आहे. 
गुलामीचे भान आणि स्वातंत्र्याचे मोल जाणणाऱ्या या वैचारिक निबंधावर सावित्रीबाईंच्या 
वर्गातील मार्गदर्शनाचा निश्चित प्रभाव असावा . याकाळी जोतीरावांच्या शैक्षणिक कार्याचा 
आणि स्वकर्तृत्वाचा विचारप्रवाह प्रसंगानुसार सावित्रीबाई शिकविताना वर्गात मांडत 
असाव्यात . या वयातील विद्यार्थी संस्कारक्षम असल्याने मुक्ताबाईच्या या निबंधावर 
गुरूच्या अध्यापनाचा प्रभाव पडला असावा. या निबंधावर सावित्रीबाईंनी संस्कारही केले 
असतील . मुक्ताबाईच्या प्रतिभेला येथे कमी लेखण्याचे प्रयोजन नाही . परंतु मुक्ताबाईची 
प्रतिभा जाणून तिच्यावर कुंकर घालण्याचे काम सावित्रीबाईंनी केले असावे. तिच्या 
धीटपणाला जाणून घेऊन त्या धीटपणाला आणि स्वाभिमानाला सावित्रीबाईंनी मोकळी 
वाट करून दिली असेल, एवढेच येथे प्रांजळपणे नमूद करावयाचे आहे. 
महिला सेवा मंडळ नावाची एक संस्था या सुमारास स्थापन करण्यात आली होती . या 
मंडळाच्या सचिव सावित्रीबाई होत्या , तर पुण्याचे कलेक्टर जोन्स यांच्या पत्नी मिसेस 
जोन्स या अध्यक्ष होत्या . या संस्थेच्या वतीने 1852च्या संक्रांतीला तीळगूळ वाटप समारंभ 
करण्यात आला. सर्व जातीधर्माच्या स्त्रियांना या कार्यक्रमास निमंत्रित करण्यात आले होते . 
यात सर्वांना समान मानून हळदी -कुंकू वाटण्याचे आश्वासन दिले होते . हळदी -कुंकू 
कार्यक्रमात समतेची जोपासना केली होती . 
या साध्वीने सन 1854 साली काव्यक्षेत्रात दमदार पदार्पण केले . शिळा प्रेसवर काव्यफुले 
हा काव्यसंग्रह प्रसिद्ध झाला . सन 1854 पर्यंत जोतीरावांची कुठलीही पद्यरचना प्रसिद्ध 
नाही . त्यांचा शिवाजीराजांचा पवाडा , विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी , ब्राह्मणांचे कसब 
आदी रचना या सन 1869च्या आहेत . म्हणजे जोतीरावांच्या अगोदर जवळपास पंधरा 
वर्षांपूर्वी सावित्रीबाईंचे काव्यविश्व बहरले होते . (मात्र 1853 सालच्या निर्मिकाचा शोध 
या त्यांच्या 14 अखंडाच्या पुस्तिकेला विश्वार्हता प्राप्त झाली , तर मात्र जोतीरावही 


सावित्रीबाईंच्या समकालीन काव्यसृजन करत होते असे म्हणावे लागेल . ) 
काव्यफुले ही सावित्रीबाईंची पहिली काव्यकृती असून यात 41 कवितांचा समावेश आहे . 
प्रार्थनापर, आत्मपर, निसर्गविषयक , सामाजिक , ऐतिहासिक, कल्पनापर आदी विषयांची 
हाताळणी त्यांनी केली आहे . 
सन 1863 साली बालहत्या प्रतिबंधकगृहाची सुरुवात करण्यात आली . या बालहत्या 
प्रतिबंधकगृहाची जाहिरात करणे , गृह आणि गृहातील साहित्याची जुळवा - जुळव करणे 
आदी बाबी जोतीराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केल्या असल्या तरी या गृहाची संपूर्ण 
जबाबदारी सावित्रीबाईंकडेच होती . या गृहात वाकडे पाऊल पडलेल्या 35 ब्राह्मण 
विधवांची बाळंतपणे पार पडली . यासाठी सावित्रीबाईंनी अपार कष्ट घेतले. या गृहासाठी 
सुईणीचीही व्यवस्था केलेली होती. मायेच्या ममतेने चाललेल्या याच गृहातील एका 
मुलाला त्यांनी दत्तक घेतले. हा मुलगा म्हणजे यशवंतराव होय . 
पुणेकरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून पेशव्यांनी जागोजागी हौद बांधले होते . 
पुढे पुणे नगरपालिकेने जास्तीचे हौद बांधून तोट्या बसविल्या होत्या . असाच एक हौद 
जोतीरावांच्या प्रयत्नाने गंजपेठेत बांधला गेला होता . बहुधा पुणे न. प . चे सदस्य असताना 
त्यांच्या प्रयत्नाने हा हौद त्यांच्या घराजवळ बांधण्यात आला होता ; परंतु अशा सार्वजनिक 
हौदांवर अस्पृशांना पाणी भरता येत नसे . सवर्ण मंडळींच्या लहरींवर त्यांना पाणी मिळत 
असे. उन्हाळ्यात अस्पृश्य मंडळींचे फार हाल होत असत. त्यांना पाण्यासाठी वणवण 
फिरावे लागत असे . घंटोगणती ही मंडळी हौदाजवळ बसून राही. आली कुणाला दया , तर 
त्यांना दयेखातर पाणीमिळे! हे हृदयद्रावक करुण दृश्य नेहमीचेच असे . अशाच एका प्रसंगी 
जोतीरावांनी या दृश्याला छेद दिला . त्यांनी अस्पृश्य मंडळींसाठी आपल्या घरातील आडच 
(विहीर ) खुला केला . सन 1868ची ही क्रांतिकारी घटना आहे. या घटनेची नेमकी तारीख 
उपलब्ध नाही . 
सावित्रीबाई फुले यांच्या काही अभ्यासकांनी सावित्रीबाईंनी हौद खुला केल्याचे म्हटले आहे . 
पुराव्याअभावी हे विधान स्वीकारता येणार नाही . एवढे मात्र खरे की , या क्रांतिकारी 
घटनेच्या त्या साक्षीदार असणारच. त्यांनी अतिआनंदाने पाणी भरण्यासाठी मदतही केली 
असेल; परंतु या असामान्य अशा क्रांतिकारी घटनेची विस्तृत नोंद मात्र आढळत नाही. 
अनुल्लेखाने या घटनेला उपेक्षित तर ठेवलेच गेले; आणि जिवंत पाणी असलेल्या फुले 
दाम्पत्याच्या मालकीच्या आडाला- विहिरीला हौद म्हणून हिणवून क्रांतिकारी कार्याची 
धार कमी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला गेला , एवढे मात्र खरे . 
या संदर्भात महात्मा फुले समग्र वाङ्मय आणि सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मयात 
( जीवनपटात ) या आडाला -विहिरीला हौदच म्हटले आहे. हौद प्रकरणाची ही नोंद बाद 
करून नव्याने तेथे आड अशी नोंद करणे उचित ठरेल . हौद काय? आड काय ? आणि विहीर 
काय ? अशा नोंदी थांबवून या क्रांतिकारी घटनेची अवहेलना आता थांबविली पाहिजे . 
यामुळे फुले दाम्पत्याच्या इतिहास लेखनामध्ये फारसा फरक पडत नसला तरी आमच्या 
उदासीन वृत्तीचे ते दर्शन ठरते . या प्रवृत्तीने आणखी उचल खाल्ली तर भावी पिढ्यांना खरा 
इतिहास कळणार नाही. म्हणून किमान फुले दाम्पत्याच्या कक्षेतील सुजाणांनी तरी सावध 
असावे. 


दस्तुरखुद्द जोतीरावांनी तारीख 10 जुलै 1887 रोजी तयार केलेल्या मृत्युपत्रात या 
आडाच्या संदर्भात म्हटले की , त्याचे कम्पाउंडात आड खणून बांधून काढीला आहे. 13 तर 
सावित्रीबाईंनी बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर मध्ये जोतीबा या विभागात या आडासंदर्भात 
पुढील ऐतिहासिक - समाजक्रांतिकारी कवन आळविले आहे - 
स्वत : च्या विहिरी महारास वाटा 
मनुष्यत्व दावी तयाचा सुवाटा 
दलितास आदेश सब्दोध साचे 
न भूतो चमत्कार जोती युगाचे ॥ 41014 
आडाच्या संदर्भात उपरोक्त कथन खुद्द फुले दाम्पत्याचे असल्याने या घटनेला किरकोळ न 
समजता जिवंत पाणी असलेल्या फुल्यांच्या घरातील ‘ आडाला आड म्हणूनच आता 
मान्यता देऊन एका उपेक्षित पण ऐतिहासिक आडाला न्यायदिलाच पाहिजे . 
दिनांक 24 सप्टेंबर , 1873ला महात्मा फुल्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली . या 
सत्यशोधक समाजाच्या यादीत सावित्रीबाईंचे नाव समाविष्ट नसले तरीही समाजाच्या 
वतीने पार पडलेल्या आरंभीच्या विवाहासाठी त्यांनी अपार कष्ट केले. या विवाहाचा 
बहुतांश खर्चत्यांनीच केला . 
सन 1876 - 77च्या कोरड्या दुष्काळात तर त्या अनाथ , निराधार, पांगळ्या मुलांच्या माता 
बनल्या . धनकवडी येथील व्हिक्टोरिया आश्रमात त्यांनी उपरोक्त एक हजार बालकांना 
दररोज दोन हजार भाकरी दुष्काळ संपेपर्यंत वाटल्या . महादू सहादू वाघोले यांच्या आईसह 
आणखी काही स्त्रिया सावित्रीबाईंच्या मदतीस आल्या होत्या . या आश्रमाची संपूर्ण देखभाल 
या माऊलीकडे होती . माऊलीचे हे कार्य म्हणजे असीम मानवतेचा झरा होय. यानंतर सन 
1896च्या दुष्काळातही त्या राबराब राबल्या . 
फुले दाम्पत्याच्या सामाजिक कार्याचा आलेख पाहत असताना त्यांनी चालविलेल्या 
वसतिगृहाचे मोलही मोठे आहे. पंचवीस -तीस विद्यार्थी असलेल्या या वसतिगृहात 
अर्धेअधिक विद्यार्थी विनामूल्यच राहत असावेत . हे वसतिगृह बहुधा नोंदणीकृत नसावे. 
त्यामुळे या वसतिगृहाला सरकारी ग्रॅट मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . या वसतिगृहाच्या 
अनुषंगाने सावित्रीबाईंच्या हृदयातील एका वात्सल्यसिंधू आईचे अनमोल दर्शन घडले. या 
वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ( आठवणीकारांनी) या माऊलीच्या अनमोल आठवणी 
लिहून ठेवल्या आहेत . 
महादू सहादू वाघोले, लक्ष्मण कराडी जया , गोविंद गणपत काळे आदींनी सावित्रीबाईंच्या 
अंगी असलेल्या प्रेमळ, सात्त्विक , वात्सल्यपूर्ण स्वभावाच्या भरभरून नोंदी केल्या आहेत . 
दिनांक 4 फेब्रुवारी 1889 रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता आपल्या दत्तक पुत्र यशवंताचा 
विवाहही त्यांनी सत्यशोधक विवाह पद्धतीनेच लावला . ग्यानोबा ससाणे यांची दुसरी कन्या 
राधा ऊर्फ लक्ष्मीबाईबरोबर संपन्न झालेला हा विवाह आधुनिक काळातील भारतातील 
पहिला आंतरजातीय (मिश्र विवाह) विवाह होय . 
जोतीराव, जुलै 1887 च्या सुमारास पक्षाघाताने आजारी पडले. या आजारात 
सावित्रीबाईंनी त्यांची अथक शुश्रूषा केली . 


दरम्यान 28 नोव्हेंबर 1890 रोजी जोतीरावांचेनिधन झाले . जिवलग , सखा-परममित्र, 
जोतीबा स्वामी गेल्याचे डोंगराएवढे दु: ख सहन करून सावित्रीबाईंनी जोतीरावांच्या 
प्रेतयात्रेत परिस्थितीवश होऊन टिटवे धरले. इतकेच नव्हे तर हजारो वर्षांच्या परंपरेला छेद 
देऊन त्यांनी जोतीरावांच्या पार्थिवावर अग्नी संस्कारही केले . 
पक्षाघाताच्या आजारानंतर त्यांच्या कंपनीचा व्यवहार जवळपास बंद पडला . त्यांनी 
मांजरी येथील जमीनही यापूर्वीच विकून टाकली होती . जवळपास आवक बंद झाली होती . 
मात्र जावक सुरूच होती. याचा परिणाम असा झाला की , फुले दाम्पत्याला आपला चरितार्थ 
चालविणे अवघड झाले. डॉ . विश्राम घोले यांनी याच काळात महात्मा फुल्यांवर मोफत 
औषधोपचार केले. याच सुमारास जोतीरावांचेस्नेही मामा परमानंद यांनी एकामागोमाग 
तीन पत्र सयाजीराव गायकवाड महाराजांना पाठवून आर्थिक मदतीची सूचना केली. 
बडोद्याचे दिवाण आणि सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते धामणसकर यांच्या मार्फत 
पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी जोतीरावांच्या सामाजिक कार्याचा आढावा घेतला आहे. त्यांच्या 
कार्याचा महिमा वर्णिला आहे. 
दिनांक 31 जुलै 1890ला लिहिलेल्या पहिल्या पत्रात आवश्यक , योग्य व नियमित आर्थिक 
मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जोतीरावांच्या हयातीत मदत मिळू शकली नाही. त्यांच्या 
मृत्यूनंतर जवळपास सव्वा वर्षाने म्हणजे दि . 10 फेब्रुवारी 1892 रोजी सयाजीराव 
गायकवाड महाराजांकडून एक हजार रुपयांचा धनादेश प्राप्त झाला . ही रक्कम तुकाराम 
तात्यांच्या एस . नारायण आणि कंपनीत ठेव म्हणून ठेवण्यात आली. 
या तुटपुंज्या उशिरा प्राप्त झालेल्या मदतीच्या संदर्भात विचार केला असता लक्षात येत की , 
नोकरशाहीच्या दडपणामुळे कदाचित ही पत्रे धामणसकरांनी महाराजांपुढे ठेवण्यास उशीर 
केला असेल असे गृहीत धरले तरी महाराज जोतीरावांच्या कार्याशी अतिशय जवळून 
परिचित होते . शेतकऱ्याचा असूड चे वाचन बडोदा मुक्कामी महाराजांच्या उपस्थितीत 
झाले होते . हा ग्रंथ त्यांच्या पसंतीस पडला होता . त्यांनी त्यांचा उचित सन्मानही केला 
होता . पुण्यात आल्यावर जोतीराव त्यांची भेटही घेत असत . इतकेच नाही तर, जोतीरावांना 
महात्मा ही पदवी जनतेकडून अर्पण व्हावी म्हणून महाराजांनी प्रयत्नही केले होते . तसेच 
महाराज जोतीरावांना , हिंदुस्थानाचा बुकर टी . वॉशिंग्टन असेही संबोधत . त्यांना अशी 
पदवी देण्याचा त्यांचा मानसही होता. असे असताना जोतीराव पक्षाघाताने अंथरुणावर 
खिळन असतानाही मदत प्राप्त होण्यास विलंब झाला. जोतीराव कालवश झाल्यावर प्रदीर्घ 
प्रतीक्षेनंतर सावित्रीबाई , पुत्र यशवंतरावांसाठीही तुटपुंजी मदत मिळाली. या धनादेशावर 
तिमाहीस पन्नास रुपये प्राप्त होत असत . याचाच अर्थ असा की , महाराजांकडून 
सावित्रीबाईंच्या चरितार्थासाठी आणि यशवंतरावाच्या शिक्षणासाठी अवघे 16 रुपये 66 
पैसे एवढी मासिक अल्प मदत मिळत असे . 
या संदर्भात " क्रांतिबा फुले चळवळ आणि तत्त्वज्ञान या आपल्या ग्रंथात मोतीराम कटारे 
यांनी भारताच्या बुकर टी . वॉशिंग्टनवरील अन्याय या प्रकरणात सयाजीराव महाराज 


गायकवाड आणि क्रांतिबा फुले यांच्या संबंधातील क्रांतिकारी कार्याचे धागे विणले आहेत . 
मोतीराम कटारे यांच्या म्हणण्याचा आशय असा आहे की , शेतकऱ्याचा असूड महाराजांना 
बडोदा मुक्कामी अपील झाला . द्रव्याद्वारे मदत करून त्यांचा उचित आदर सत्कार केला . सन 
1885ला महाराजांच्या पुण्यातील दोन महिन्यांच्या वास्तव्यात फुले आणि त्यांच्या 
सहकाऱ्यांनी महाराजांच्या सन्मानार्थ मोठा समारंभ घडविला होता . 
डॉ . विश्राम रामजी घोले यांनीही महाराजांकडे साहाय्यासाठी अर्ज केल्याचे कटारे यांनी 
म्हटले आहे. तसेच या हिंदुस्थानच्या बुकर टी . वॉशिंग्टन साठी मृत्यूनंतर त्यांच्या 
कुटुंबियांसाठी हा राजा केवळ एक हजाराची मदत करतो . त्यानंतर सन 1893 आणि 
1894साली दादाभाई नौरोजी यांना अनुक्रमे पंधरा-पंधरा हजारांचे साहाय्य महाराज मंजूर 
करतात . मोतीराम कटारे यांचे हे म्हणणे खरे असेल तर त्या काळाचा आणि वेळेचा अभ्यास 
करता महाराज हिंदुस्थानच्या बुकर टी . वॉशिंग्टन आणि सावित्रीबाई यांच्याशी मृत्यूपूर्वी 
आणि मृत्यूनंतर दुराव्याने वागले; असेच नाईलाजाने म्हणावे लागेल . 
या संदर्भात असेच आणखी एक उदाहरण पाहिल्यावर महाराजांची बहुजन समाजाला 
साहाय्य करण्याची दृष्टी जरा हात राखून होती हे लक्षात येते. कृष्णराव भालेकरांनी दीनबंधू 
प्री स्कूल स्थापन केले होते . सयाजीराव महाराज यांनी पुणे भेटीत या शाळेला दरमहा शंभर 
रुपये मदत म्हणून देण्याचेकबूल केले ; पण अनेक वेळा आठवण करून दिल्यावरही शेवटी 
फक्त महाराजांनी 50 रुपये पाठविले .15 पुण्यातील ब्राह्मणांनी रावजी पुणेकर यांना 
महाराजांकडे पाठवून भालेकर आणि त्यांचेसहकारी पुण्यात ब्रह्मद्वेष पसरवीत आहेत , सबब 
त्यांना मदत देऊ नका अशी विनंती केली व तिला बळी पळून महाराजांनी देणगी देण्याचा 
विचार रद्द केला. 16 
उपरोक्त विवेचनावरून स्पष्ट लक्षात येते की , बडोदा मुक्कामी वस्त्र देऊन सत्कार करणारे 
तरुण महाराज आणि अन्य प्रसंगी यथोचित मदत करणारे महाराज सयाजीराव गायकवाड 
हे दीन - दलितांचा कैवारी अंथरुणाशी खिळून राहिल्यावर आणि निर्मिकाचे जग सोडून 
गेल्यावरही सव्वा वर्षानंतर तुटपुंजी मदत सावित्रीबाईंकडे रवाना करतात . या संदर्भात सन 
1884च्या दरम्यान सयाजीराव गायकवाड महाराजांना उद्देशून महात्मा फुले यांचे 
दीनबंधु पत्रातून 15 अखंडाचे काव्यमय अनाहूत पत्र प्रसिद्ध झाले होते. या पत्रात धर्माच्या 
नावाखाली ब्राह्मणांनी रयतेचे केलेले शोषण , विशेषत : शेतकऱ्यांचे आणि आर्यभटांची 
महाराजांकडून होत असलेल्या सरबराईचे उघडे नागडे चित्रण या पत्रात केले गेले होते . 
शेवटी निरक्षर शूद्र- अतिशूद्रांचे पालकत्व स्वीकारण्याची विनंतीही केली होती. या 
गायकवाड दरबारच्या अशा या दर्शनाने महाराजांचे मन दुखावले असे म्हणावे, तर या 
नंतरच्या काही वर्षात त्यांचा स्नेह महात्मा फुल्यांशी दृढ झाल्याने या अल्पशा आणि 
विलंबाच्या मदतीस हे पत्र निश्चित कारणीभूत नसावे. 
सयाजीराव महाराजांचा स्वभाव तुटेपर्यंत ताणण्याचा नसल्याने त्यांनी ब्राह्मणी 
वर्चस्वाखाली साध्वी सावित्रीबाईंना भरघोस मदत करण्याऐवजी तुटपुंजी मदत केली. 
कारण शेवटी सयाजीराव महाराज राजसिंहासनावर आरूढ असल्याने काहीच मदत न 


करता अल्पमदत करून हे प्रकरण त्यांनी निकाली काढले . यामुळे जनरोषही टळेल आणि 
राजधर्माचे पालनही होईल अशा खुबीने या प्रकरणावर बहुधा पडदा टाकण्यात आला 
असावा. 
या उलट कोल्हापूरचे राजे , शाहूराजे ब्राह्मणद्वेषाला भीक न घालता अशा प्रसंगी कच न 
खाता दलित -बहुजनांच्या हिताची मोठ्या हिंमतीने पाठराखण करावयाचे. दिनांक 26 जुलै 
1902 साली करवीरनगरीच्या या राजाने नोकरभरतीत 50 टक्के आरक्षण निर्माण करून 
प्रशासनात खऱ्या अर्थाने सामाजिक समतेचा खटका बसविला ! सयाजीराव महाराजांना 
फुले दाम्पत्याच्या साहाय्यसंदर्भाने असा खटका बसवता आला नाही ! असे नाईलाजाने नमूद 
करावे लागते . महाराजांनी या प्रकरणी कच खाल्ल्याचे लक्षात येते . तसेच 
सावित्रीबाईंसाठीचा मदतीचा धनादेश धामणसकरांकडे सुपूर्द करताना महाराजांनी 
जोतीरावांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा संकल्प व्यक्त केला आणि मदत करण्याची इच्छाही 
व्यक्त केली . दरम्यान हे स्मारक झाले नाही. प्रबळ राजइच्छाशक्ती अभावी हे स्मारक झाले 
नाही , एवढे मात्र खरे! 
हे मदत प्रकरण संपवीत असताना मामा परमानंदांनी पहिल्या पत्रात हैदराबादचे दिवाण 
सर सालारजंग यांनी त्या काळचेविख्यात धन्वंतरी नि महान इतिहास संशोधक डॉ . भाऊ 
दाजी लाड यांना ते त्यांचे काही लागत नसताना शंभर रुपये मासिक मदत सुरू केल्याचे 
सांगून अवघे 30 रुपये मासिक साहाय्य सुरू करण्यासाठी महाराजांना सुचवावे म्हणून 
शेवटी धामणसकरांना सुचविले; परंतु ब्राह्मणी वर्चस्वाखाली व त्यांच्या मतानुसार महाराज 
बोलणे करीत असल्याने ही मदत अल्प ठरली.17 सावित्रीबाई , यशवंतरावांना बडोदे 
दरबारकडून प्राप्त झालेल्या तुटपुंज्या मदतीचे गमक मामा परमानंदांच्या उपरोक्त 
विवेचनात आहे, हे मात्र खरे . असो . 
जोतीरावांच्या अंत्ययात्रेप्रसंगी सावित्रीबाईंच्या अंगी असलेल्या धैर्याचे दर्शन होते . 
जोतीरावांची इस्टेट हडपण्याच्या हेतूने त्यांचे चुलत पुतणे अंत्ययात्रेला आडवे आले. या 
प्रसंगी स्वत : सावित्रीबाईंनी टिटवे हाती धरून जोतीरावांच्या पार्थिवावर अग्निसंस्कार केले. 
तिसऱ्या दिवशी जोतीरावांनी निश्चित केलेल्या समाधीच्या जागेवर त्यांच्या अस्थी पुरण्यात 
आल्या. सावित्रीबाईंनी या समाधीवर तुळशीवृंदावन उभे केले . पायथ्याशी ओबडधोबड 
दगडांच्या पादुका स्थापून आपल्या एकनिष्ठ जोडीदाराचे अनमोल स्मारक उभे केले. या 
ओबडधोबड क्रांतिकारी स्मारकापुढे जगातील हस्तीदंती जडावाची संगमरवरी स्मारके 
फिकी वाटावीत असे हे समता भूमीवरील स्मारक आहे. 
जोतीरावांच्या मृत्यूनंतर सनातन्यांना असे वाटले की , आता जोतीरावही संपले आणि त्यांची 
चळवळही संपली . सत्यशोधक समाज आता पुरता मोडला . समतेची झुंजार लढाई आता 
मुळा- मुठेत विसर्जित झाली. सर्वत्र हीच कोल्हेकुई सुरू झाली ; परंतु समाजातील खऱ्या 
कष्टकऱ्यांची चळवळ नेता गेला तरी संपत नसते . उलट नेत्याच्या जाण्याने तिला खरी ऊर्जा 
प्राप्त होत असते . कुळवाडी भूषण शिवाजीराजे कालवश झाल्यावर बादशहा औरंगजेबला 
असेच वाटले होते ; परंतु राजांनी खरा कष्टकरी उभा केला होता . आता अजिंक्य 


ताराबाईसमवेत सर्वसामान्य जनता मोगलांशी जमेल तसे , जमेल त्या साधनांनी लढत 
होती . याही प्रसंगी सावित्रीबाईंसमवेत ज्ञात - अज्ञात सत्यशोधक समतेची लढाई लढत होते . 
समतेचाही झेंडा त्याच जिद्दीने , त्याच निश्चित ध्येयाने , त्याच कठोर बाण्याने त्यांनी 
फडकवीत ठेवला . 
सत्यशोधक समाजाचे नेतृत्व करीत असताना इ. स . 1891 साली बावनकशी सुबोध 
रत्नाकर हे दीर्घकाव्य रचले गेले . 7 नोव्हेंबर 1892 साली महाघटशास्त्री यांनी ते प्रकाशित 
केले . 
ओतूरगावी 15 नोव्हेंबर 1891 साली जोतीरावांची पहिली पुण्यतिथी साजरी करण्यात 
आली. या प्रसंगी क्षत्रिये मराठे शास्त्री नारोबाबाजी महाघट पाटील यांचे महात्मा फुल्यांचे 
पहिले चरित्र ‘ अमर जीवन सावित्रीबाईंच्या उपस्थितीत प्रकाशित करण्यात आले. ही 
पुस्तिका सावित्रीबाईंना अर्पण करण्यात आली. ही अर्पणपत्रिका अतिशय बोलकी आहे. 
अर्पणपत्रिकेत सावित्रीबाईंच्या कर्तृत्वाची मुक्तकंठाने स्तुती करताना पाटील म्हणतात , 
“ पूजनीय सत्यस्वरूप साध्वी सावित्रीदेवी जोतीबा फुले ( म . जोतीबांच्या पत्नी ) त्यांची 
पतीवरील प्रीती, भक्ती आणि निष्ठा त्याचप्रमाणे त्यांच्या अंगी असलेल्या सहनशीलता , 
सत्यपरायणता आणि सत्यशोधक समाजप्रियता वगैरे सद्गुणांच्या गौरवार्थ हे पुस्तक 
ग्रंथकाने आदरभावाने व भक्तिपूर्वक नजर केले असे . ” । 
यावर सावित्रीबाईंच्या कर्तृत्वावर जास्तीचे ते काय भाष्य करावे? 
सासवड येथे सत्यशोधक समाजाची विसावी परिषद सन 1893 साली भरली . या परिषदेचे 
अध्यक्षस्थान सावित्रीबाईंनी भूषविले. या प्रसंगी त्यांच्या तोंडून जोतीराव बोलत असल्याचे 
भासत होते . बुरसटलेल्या सनातनी विचारसरणीवर त्यांनी कडाडून हल्ला केला . 
प्रतिगाम्यांनी सावित्रीबाईंना नाव ठेवण्याचा उद्योग सुरूच ठेवला . तरीही त्या डगमगल्या 
नाहीत . डगमगण्याचे कारण नव्हते . ओतूर , जुन्नर आणि इंदापूर परिसरात त्यांनी अनेक 
सत्यशोधक समाजाच्या शाखा स्थापन केल्या ; परंतु त्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध 
नाही . 
दरम्यान यशवंतरावांनी एस . ए. एस . एम . (सब असिस्टंट सर्जन मिलिटरी ) हा वैद्यकीय 
अभ्यासक्रम पूर्ण करून सैन्यात नोकरी धरली . या नोकरीमुळे यशवंतरावांना अनेक देशात 
भ्रमंती करावी लागली . यशवंतरावांची पत्नी , सावित्रीबाई- जोतीरावांची लाडकी सून आणि 
ग्यानोबा ससाणे यांची द्वितीय कन्या राधा ऊर्फ लक्ष्मी दि . 6 मार्च 1895 रोजी वारली . 
भरल्या घरात सर्वांसाठी राबणारी वयोवृद्ध माऊली आता एकटी सावित्रीबाईच उरली . 
सन 1896 साली पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दुष्काळात भरडला गेला . याही वेळी सावित्रीबाई 
आणि सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते खूप खूप राबले . 
हाँगकाँग बंदरातून , मुंबई बंदर व्हाया पुण्यात सन 1897च्या आरंभाला प्लेगचे आगमन 
झाले. नुसते आगमन झाले म्हणण्यापेक्षा या रोगाने पुण्यात थैमान घातले. प्लेग हा 
संसर्गजन्य रोग आहे हे माहीत असतानाही त्या आईच्या ममतेने रोग्यांसाठी कार्यरत 
राहिल्या . त्यांनी अहमदनगरहून मुद्दाम यशवंतरावांना बोलावून घेतले. ग्यानोबा ससाणे 
यांच्या हडपसर येथील माळावर दवाखाना सुरू करायला लावला . यशवंतरावही रजा 
टाकून या मानवतेच्या कार्यात सहभागी झाले . 


सावित्रीबाई स्वत : प्लेगच्या रुग्णाला दवाखान्यात घेऊन जात असत . मुंढवे येथील अस्पृश्य 
बालरुग्ण पांडुरंग बाबजी गायकवाड यास दवाखान्यात नेत असताना त्यांना प्लेगची लागण 
झाली . दिनांक 10 मार्च 1897 रोजी सावित्रीबाई निर्मिकाचे जग सोडून गेल्या . सतत पन्नास 
वर्षे लोकसेवेचे क्रत करणारी ही ममताळू माऊली आता काळाच्या उदरात विसावली . 
जोतीरावांची ज्योत , अनंताची माता आता मालवली . 
सावित्रीबाई मृत्यूप्रसंगाचे वर्णन त्यांच्या चरित्रकारांनी दु: खी अंतकरणाने अलंकारिक 
भाषेत केले आहे. हे वर्णन प्रसंगोचित आहे; परंतु मृत्यूमागील कारणांचा ऊहापोह करताना 
फुलवंताबाई झोडगे यांनी मात्र प्लेगच्या साथीत केलेल्या दगदगीने त्यांची प्रकृती 
चिंताजनक होऊन त्या तापाने आजारी पडल्या आणि दि . 10 मार्च 1897 रोजी त्या इहलोक 
सोडून गेल्याचेनमूद करून कित्येकांच्या मते त्या प्लेगच्या साथीत बळी पडल्याचीही पुस्ती 
जोडून त्यांनी त्यांच्या मृत्यूमागच्या कारणाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
सावित्रीबाईंच्या मृत्यूप्रसंगाचा चिकित्सक भूमिकेतून विचार केला असता वाटते की , 
जोतीरावांनी 10 जुलै 1887 रोजी तयार केलेल्या मृत्यूपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की , व 
आम्हां उभयतांच्या शवास वडीलोपार्जित रीतीरिवाजाप्रमाणे शक्तिनुसार मिठात घालून 
पुरावे. आर्यभटांचे पाहून आमचे प्रेतांस कधी दहन करू नये. "20 अंत्यसंस्काराच्या 
सोपस्काराच्या संदर्भातील ही स्पष्टता जोतीरावांनी सावित्रीबाईंशी सुसंवाद करूनच 
निश्चित केली असावी . मात्र जोतीरावांचे चुलत पुतणे , जोतीरावांच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी 
लोभीवृत्तीने आडवे आल्याने त्यांच्यावर अग्निसंस्कार करावे लागले . मात्र त्यांच्या अस्थी 
मात्र त्यांनी पूर्वीच बांधून ठेवलेल्या समाधीच्या जागेवर पुरण्यात आल्या . सावित्रीबाईंच्या 
मृत्यूनंतरच्या सोपस्काराच्या संदर्भात जोतीरावांनी करून ठेवलेल्या सूचनांचे पालन झाले 
की नाही यावर फारसे गंभीरपणे लेखन झालेले दिसत नाही . 
सावित्रीबाईंच्या वात्सल्याने नखशिखांत ओलेचिंब झालेले जवळपास सर्व आठवणीकार या 
प्रसंगाबद्दल मौन पाळून आहेत . जोतीरावांच्या आठवणी लिहीत असताना अनेक 
आठवणीकारांनी प्रसंगानुसार सावित्रीबाईंच्या हृद्य आठवणी नोंदविल्या आहेत. लक्ष्मणराव 
ठोसरांनी मातोश्री सावित्रीबाई प्लेगने आजारी असल्याचे म्हटले आहे.21 एवढाच काय तो 
अपवाद! त्यांच्या परिवारातील नोकरीला असलेले गोविंद गणपत काळे सावित्रीबाईंच्या 
संदर्भात भरभरून लिहितात. मात्र या प्रसंगाबद्दल एक अवाक्षरही लिहीत नाहीत . गजानन 
फुले हे त्यांचे नातू. या प्रसंगी तेही मुकेच आहेत . महादू सहादू वाघोले, बळवंतराव सखाराम 
कोल्हे या प्रसंगी गजानन फुले यांनाच वाट पुसत असावेत . ग्यानोबा ससाणे महात्मा 
फुल्यांच्या अंतिम प्रवासाबद्दल मोजके भाष्य करतात . मात्र आपल्या विहिणीबाईंच्या 
अंत्यसंस्कार प्रसंगाबद्दल मौन पाळतात . (मात्र मृत्यूनंतरचे सर्व विधी यशवंतरावांनी 
केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. आ . पा . फु. पृ.क्र. 89 ) मातोश्री सावित्रीबाईंच्या प्रेमाने 


भारावून गेलेले बहुतांश आठवणीकार मात्र अंतिम प्रवासाच्या संदर्भात मौन का पाळतात ? 
हे कळायला मार्ग नाही . 
तत्कालीन वर्तमानपत्रांमध्येही या संदर्भात ( दीनबंधु चा अपवाद सोडता ) कुठेही 
मृत्यूप्रसंगाबद्दल लेखन आढळत नाही . महात्मा फुल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना किमान 
काही मृत्यूलेख तरी प्रसिद्ध झाले होते . येथे तर सर्वत्र सामसूम आहे . याचा अर्थ काय ? कुणी 
कुणाच्या संदर्भात टिपणी करणे न करणे हा ज्याच्या त्याच्या मर्जीचा प्रश्न असला तरीही 
वेगळी वाट जोखणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूप्रसंगाने हातावर हात ठेवून बसणे म्हणजे त्या 
महामानवाबद्दल अनास्था व्यक्त करणे होय ! ही अनास्था साध्वी सावित्रीबाईंच्या वाट्याला 
आली ! हे ऐतिहासिक सत्य नाकारून कसे चालेल ? । 
या संदर्भात अपवाद म्हणून का होईना , नाना ढाकूलकरांनी नमूद केले आहे की , “त्यांच्या 
प्रेतयात्रेला फारसे कोणी नसावे. कोणाच्या आठवणीत सावित्रीबाईंच्या मृत्यूची बातमी 
आढळत नाही. "22 या नाना ढाकूलकरांच्या स्पष्ट मताशी दुमत होण्याचे काहीच कारण 
नाही. प्लेगच्या साथीचेदिवस आहेत . शेकडो माणसे उंदरासारखे पटापट मृत्युमुखी पडत 
आहेत. जिकडे तिकडे हाहाकार उडाला आहे. घरातील एकाचा अंत्यविधी उरकून आल्यावर 
दुसऱ्याच्या अंत्यविधीची तयारी करावी लागत आहे. अशा प्रसंगी ढाकूलकर म्हणतात , 
"त्यांच्या प्रेतयात्रेस फारसे कोणी नसावे. ” मूळ मुद्दा असा आहे की , अशा प्रसंगी त्यांची 
अंत्ययात्रा निघाली असेल का ? निघाली तर केव्हा ? अंत्ययात्रेस उपस्थित असलेला 
जनसागर किती ? अंत्ययात्रा कोणत्या मार्गावरून गेली ? अंतिम संस्कार कोठे केले गेले ? 
अंतिम संस्कार द्रविड की आर्य पद्धतीने पार पडले ? अग्निसंस्कार कोणी केले ? अस्थिविसर्जन 
झाले काय ? झाले असेल तर कोठे ? दशक्रिया विधी सत्यशोधक समाजाच्या वतीने 
सत्यशोधक पद्धतीने पार पडला काय? या आणि या संदर्भात उपस्थित होणाऱ्या 
प्रश्नमालिकेची उत्तरे शोधायला हवीत. ही न उलगडणारी पश्नावली मार्गी लावायला हवी . 
नाही तर पुढील पिढीतील फुले दाम्पत्याचेलेखक, वाचक, समीक्षक , प्रकाशक या उपेक्षापूर्ण 
वृत्तीचा समाचार घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत . या संदर्भात ऐतिहासिक परखड 
चिकित्सा व्हायलाच हवी . कारण जोतीराव आणि सावित्रीबाई हे सामान्यांना मार्गदर्शन 
करणारे महामानव आहेत . त्यांना शेंदुराची पुटे चढवून आम्हाला देवत्व प्रदान करावयाचे 
नाही. अनुयायांनी महामानवाला एकदा देवत्व प्रदान केले की , अनुयायी हे महामानवाने 
सांगितलेल्या मार्गापासून विचलित होतात आणि पुन्हा धार्मिक गुलामगिरीचे ‘ जू खांद्यावर 
लादून घेतात . या संभाव्य धोक्याला टाळण्यासाठी ही कठोर चिकित्सा आवश्यक आहे . 
टीप : सावित्रीबाईंच्या निर्वाणाच्या ( मृत्यू) संदर्भात प्रस्तुत लेखकाच्या विनंतीवरून हरी 
नरके यांनी दिलेली माहिती अशी आहे की , त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयातील 
संबंधित जन्म - मृत्यू विभागात 1897 सालचेफेब्रुवारी -मार्च महिन्यातील रेकॉर्ड पाहिले . या 


महिन्यांमध्ये असंख्य माणसे प्लेगमुळे बळी पडली आहेत . संबंधित लिपिकाने या प्रसंगी 
मृतांची नावनोंदणी न करता आकडेवारीच नोंदविली आहे. या प्रसंगी मृतांची संख्या प्रचंड 
वाढल्याने त्याला मृत व्यक्तीचेनाव नोंदविण्यास फुरसत नव्हती. या दोन महिन्यात नुसती 
मृतांची आकडेवारी रेकॉर्डवर असल्याने सावित्रीबाईंचे नाव तेथे आढळले नसल्याचेत्यांनी 
सांगितले . 

_ 0 
1 सावित्रीबाईच्या जन्मस्थळाच्या संदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय या ग्रंथात महात्मा फुले 
चरित्र कालपटामध्ये ( परिशिष्ट 6 ) तिसऱ्या क्रमांकावर ‘ कावडी येथील झगडेपाटील यांच्या कन्येशी विवाह 1840 अशी 
सावित्रीबाईंच्या जन्मस्थळासंदर्भात नोंद आहे. 
धनंजय कीरलिखित महात्मा जोतीराव फुले या ग्रंथात पृ. 14वर या संदर्भात म्हटले आहे की , त्यांनी पुण्याजवळील 
धनकवडी गावातील झगडे-पाटील यांची मुलगी निवडली, तर महात्मा फुले यांचे अन्य चरित्रकार पंढरीनाथ सीताराम 
पाटील आणि ए . के. घोरपडे व आठवणीकार गोविंद गणपत काळे यांनी अनुक्रमे मौजे कवडी, कवठेगाव , झगड्याची 
वाडी आदी जन्मस्थळांच्या संदर्भात नोंदी केल्या आहेत, तर सावित्रीबाई फुले यांचे बहुतांश चरित्रकार त्यांचे जन्मस्थळ 
नायगाव असल्याचे मत नोंदवितात . 
थोडक्यात, नायगावला पंचक्रोशीतील नागरिक झगड्याची वाडी म्हणून हाक मारणे पसंत करीत असतील म्हणून 
जनमानसात रूढ झालेल्या नावाला फुले यांच्या अभ्यासकांनी अग्रक्रम दिला असावा. दरम्यान सावित्रीबाईंचे समग्र 
वाङ्मय आता उपलब्ध झाले असून सावित्रीबाईंची जोतीबास पत्रे या विभागात दि . 29 ऑगस्ट 1868 रोजीच्या पत्रात 
सावित्रीबाईंनी जोतीरावांना लिहिलेल्या पत्रात आरंभीच नायगावचा, नायगाव , पेटा खंडाळा , जि . सातारा असा स्पष्ट 
उल्लेख केला आहे. तसेच माझी जन्मभूमी या कवितेत त्यांनी नायगाव , हे माझे माहेर जुनाट गांवखेडे असा त्यांच्या 
माहेरचा , पर्यायाने त्यांच्या जन्मभूमीचा उल्लेख मोठ्या आत्मीयतेने केला आहे. त्यामुळे सावित्रीबाईंच्या चरित्रकारांनी 
एकमुखाने जन्मस्थळाचा ( नायगावचा) केलेला उल्लेख अचूक असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे . 

थे अमेरिकन मिशनद्वारा संचलित असलेल्या शाळांमध्ये फेरार बाईंचा फार मोठा सहभाग असावा. 
महात्मा फुले यांच्या शिक्षणकार्याला या बाईंची प्रेरणाही काही अंशी कारणीभूत ठरली; परंतु अशा या कर्तृत्ववान 
बाईंच्या नावाचाही फेरार , फेरा, फॉरा, फरेरा, फादर मिस फरेर असा उल्लेख आढळतो. धनंजय कीर यांनी मिस फॅरार 
म्हटले आहे. (महात्मा जोतीराव फुले- पृ. 28 ) ज्ञानोदयाच्या 15 डिसेंबर , 1853च्या अंकात बाईंचा उल्लेख ‘ फारा मडमी 
असा आहे, तर हरि नरके यांनी मिस फेरार म्हणून या शिक्षिकेचा उल्लेख केला आहे. ( सावित्रीबाई फुले - काळ - 
कर्तृत्व , पृ. 172 ) स. गं . मालशे यांनी या शिक्षिकेचा मिस फारार असा उल्लेख केला आहे . ( तारतम्य - पृ. 12) 
3. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय ग्रंथाच्या सुधारित पाचव्या आवृत्तीच्या ‘ परिशिष्ट 1: महात्मा फुल्यांनी पुण्यात सुरू 
केलेल्या शाळांसंबंधीचे कागदपत्र पृ. 611 वर महात्मा फुले यांच्या शाळेचे ज्ञानोदयातील वृत्त दिले आहे. मात्र 
अनवधानाने 15 डिसेंबर 1853 ऐवजी 15 सप्टेंबर 1853 ही प्रकाशन तारीख प्रकाशित झाली असावी . 
4 . महात्मा फुले समग्र वाङ्मय ग्रंथाच्या सुधारित पाचव्या आवृत्तीच्या ‘ परिशिष्ट 1: महात्मा फुल्यांनी पुण्यात सुरू 
केलेल्या शाळांसंबंधीचे कागदपत्र पृ . 611 वर महात्मा फुले यांच्या शाळेचे ज्ञानोदयातील वृत्त दिले आहे. मात्र 
अनवधानाने 15 डिसेंबर 1853 ऐवजी 15 सप्टेंबर 1853 ही प्रकाशन तारीख प्रकाशित झाली असावी. 
5 . या संदर्भातील माहिती अशी की , गो . पु. देशपांडे यांचे महात्मा फुल्यांवर ‘ सत्यशोधक नावाचे नाटक असून या 
नाटकामध्ये या पोते प्रक्रियेचा उल्लेख आहे ( पृ.18). यासंदर्भात जास्तीचा पुरावा उपलब्ध नसला तरीही श्री . देशपांडे 
यांनी वर्णन केलेला हा प्रसंग तार्किकदृष्ट्या उचित वाटतो . 
6. या विद्यार्थिनीचा हा निबंध मुक्ताबाईचा निबंध म्हणून प्रसिद्ध आहे. या विद्यार्थिनीचे कुळनाव साळवे असल्याचे 
काही अभ्यासकांचे मत आहे. तसेच सन 1855 ला मुक्ता साळेवचं वय 11 वर्षे असल्याचेही काही अभ्यासकांचे म्हणणे 
आहे. मात्र ज्ञानोदयाच्या संपादकांनीही आपल्या संपादकीय टिपणीत मुक्ताचे वय 14 असल्याचे नमूद केले आहे. 

लेखन करणारे बहतांश लेखक ही मदत मासिक 50 रुपये होती असे नमूद करतात . ही 
मदत तिमाहीस 50 रुपये होती. त्यावेळी म्हणजे इंग्रज अंमलात ठेवीवर तिमाही, सहामाही, नऊमाही रक्कम अदा 
करण्याची कार्यपद्धती असल्याने ही पन्नास रुपयांची रक्कम सावित्रीबाईंस तिमाहीस मिळत असे . दरमहा नव्हे . (प्रस्तुत 
लेखकाच्या विनंतीवरून श्री . हरि नरके यांनी दिलेल्या माहितीवरून ) दुसरे असे की , एक हजाराच्या ठेवीवर 50 रुपये 
व्याज म्हणजे 5 रुपये शेकडा होय . आजही ठेवीवर इतके व्याज बँकेत मिळत नाही . 
संदर्भ : 
1. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई जोतीराव फुले - डॉ . मा . गो. माळी, पृ.18 
2. तत्रैव , पृ.18 


3. महात्मा फुले - एक मुक्त चिंतन - जी .ए. उगले, पृ.1 


4. अग्निफुले - डॉ . कृ.पं. देशपांडे, पृ. 26 
5 . तत्रैव , पृ. 27 
6. कृष्णराव भालेकर समग्र वाङ्मय - संपादक , सीताराम रायकर प्रस्तावना , पृ. 2, 3 
7. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व ) - संपादक मंडळ , शतकांची शिदोरी 
सावित्रीबाई फुले , हरी नरके, पृ. 170 
8. तत्रैव , पृ. 172 
9. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय - संपादक , य .दि . फडके , पृ . 611 
10. ज्ञानोदयाच्या पानातून - महाराष्ट्राच्या प्रबोधनाचा मागोवा - संपादक - सुधीर शर्मा, 
विजया पुणेकर - ज्ञानोदय संपादकीय लेखन , सौ . शुभदा डोंगरे , पृ . 116 
11. आम्ही पाहिलेले फुले - संपादक - हरी नरके , तुम्ही तर ही फुले उधळीत 
आहात , बळवंतराव कोल्हे, पृ. 24 
12. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय , पृ. 74 
13. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय , पृ. 600 
14. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय , पृ. 88 
15 . कृष्णराव भालेकर समग्र वाङ्मय - संपादक सीताराम रायकर , प्रस्तावना, 
पृ . 17 . 
16 . तत्रैव, प्रस्तावना , पृ. 17 
17. क्रांतिबा फुले - चळवळ आणि तत्त्वज्ञान , मोतीराम कटारे, पृ. 98 
18. महात्म्यांचा महात्मा -नाना ढाकूलकर, पृ. 113 
19. पहिली भारतीय शिक्षिका , सावित्रीबाई फुले -फुलवंताबाई झोडगे, पृ. 51 
20 . महात्मा फुले समग्र वाङ्मय , संपादक - य . दि . फडके , पृ. 602 
21. आम्ही पाहिलेले फुले - संपादक - हरी नरके , पृ. 43 
22. महात्म्याचा महात्मा - नाना ढाकूलकर , पृ. 125 


2 . 


सामाजिक कार्य 
सावित्रीबाईंच्या जीवन चरित्राचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांच्या सामाजिक कार्याचाही 
आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. सावित्रीबाईंच्या सामाजिक कार्यावर स्त्री म्हणून काळाच्या 
मर्यादा पडल्या आहेत , तसेच सावित्रीबाईंचा स्वभाव प्रसिद्धीपराङमुख असल्यामुळे त्यांच्या 
सामाजिक कार्याची म्हणावी अशी ओळख झालेली नाही. असे असले तरी सन 1848 ते सन 
1897 दरम्यानचा त्यांच्या कार्याचा एक चढता आलेख पाहावयास मिळतो . अध्यापन 
कार्यात कार्यरत असताना त्यांचे पाय जमिनीवर असल्यामुळे त्यांनी तळागाळातील 
समाजासाठीही आपले जीवन कारणी लावले. या समाजासाठी आपल्या प्रतिभेला 
परिश्रमांची जोड देऊन त्यांचे कल्याण साधले . 
जोती- सावित्री कालखंडात सार्वजनिक शिक्षणाची सुरुवात झालेली होती. ब्राह्मणेतर 
मंडळी शिक्षण घेऊन समाजात वावरत होती . जातीयतेचे चटके सहन करून ही मंडळी जगत 
होती . सखारामपंत परांजपे (मित्राच्या ) विवाहप्रसंगी ब्राह्मण मंडळींनी जातीवरून 
जोतीरावांना अपमानित केले . सर्वांच्या पाठीमागून वरातीत सहभागी होण्याचे सुचविले . 
या अपमानाने जोतीरावांमधील समतेच्या लढाईची प्रखरता वाढली . अंतरातील हाकेला 
प्रतिसाद देऊन फुले दाम्पत्य हजारो वर्षांपासून पददलित असलेल्या स्त्री घटकासाठी कार्यरत 
झाले . पुढे गोविंदरावांनी फुले दाम्पत्याला गृहत्याग करावयास भाग पाडले . कच न खाता , 
या प्रसंगाने या दाम्पत्याचे सामाजिक समतेचेविचार अधिकच दृढ झाले. 
शिक्षण हा मनुष्याचा तिसरा डोळा होय . या तृतीय रत्नाला योग्य मार्गदर्शन केल्यास 
समाजाची प्रगती होत राहते. ही बाब जोतीरावांनी हेरली. अगोदरच इच्छुक असलेल्या 
सावित्रीबाईंना त्यांनी शिक्षिकेचे प्रशिक्षण दिले . प्रशिक्षित शिक्षिका सावित्रीबाईंच्या लक्षात 
आले की , येथील समाजव्यवस्थेच्या भिंती अतिशय मजबूत आहेत . या भिंतीत सर्वात जास्त 
स्त्री गुदमरली असून तिला मोकळा श्वास घेता यावा म्हणून काही तरी केले पाहिजे. चार 
भिंतीच्या आतील शालेय शिक्षणासमवेत आणखी जास्तीचे कार्य स्त्रियांसाठी करणे जरूरीचे 
असल्याचेत्यांच्या लक्षात आले. त्याकरिता प्रारंभी त्यांनी सन 1852च्या सुमारास महिला 
सेवा मंडळा ची स्थापना केली असावी. जोतीरावांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेल्या 
या संस्थेच्या अध्यक्षा मिसेस इ. सी . जोन्स या होत्या . स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी झटणारी 
देशातील ही पहिली संस्था होय. अखिल भारतीय पातळीवर महिलांसाठी कार्यरत 
असणाऱ्या या संस्थेच्या त्या सचिव होत्या . समाजक्रांतीची सुरुवात त्याकाळी एका बहुजन 


स्त्रीने करणे म्हणजे एक धाडसच होते . या संदर्भात हरी नरके यांनी म्हटले आहे की , “त्यांनी 
शिकविण्यासाठी घराच्या उंबरठ्याबाहेर टाकलेले पहिले पाऊल हीच आधुनिक भारतीय 
स्त्रीच्या ‘सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात होय ! "1 
अध्यापन क्षेत्रातील त्यांचे पहिले पाऊल म्हणजे समाजकार्याचा शुभारंभ होय . हेटाळणीची 
परिसीमा झाली तरी त्या डगमगल्या नाहीत . उलट त्या म्हणत राहिल्या , “ माझ्या लहान 
थोर बंधूंनो , मी आपल्या धाकट्या भगिनींना शिकविण्याचे पवित्र कार्य करीत आहे. मला 
उत्तेजन देण्यासाठी, आपण माझ्यावर हे शेण अगर खडे फेकीत नसून ही फुले उधळीत 
आहात . तुमचे हे कृत्य मला असे शिकविते की , मी नेहमी अशीच आपल्या भगिनींची सेवा 
करीत राहावे. ईश्वर तुम्हाला सुखी ठेवो. "2 या प्रसंगातून त्यांच्या जिद्दी मनाचे दर्शन होते . 
एका हातात शिक्षण व दुसऱ्या हातात समाज सुधारकाची वृत्ती त्यांच्या अंगी होती . या 
अनुषंगाने वर उल्लेख झाल्याप्रमाणे वयाच्या 21व्या वर्षी त्यांनी महिला सेवा मंडळाची 
स्थापना केली . या मंडळाने मूलगामी सामाजिक सुधारणा चळवळीची पायाभरणी केली. हे 
मंडळ वरकरणी नुसते कार्यक्रम साजरे करणारे मंडळ नसून स्त्री चळवळीला गतिमान 
करणारे मंडळ होते . या मंडळाने विधवा पुनर्विवाह घडवून आणण्यासाठी हळदीकुंकू, 
रसपान , प्रौढ स्त्रियांचे शिक्षण, दारूड्या नवऱ्याच्या जाचातून पत्नीला सोडविण्याचेप्रयत्नही 
मंडळ करीत असे . दर पंधरवड्याला या मंडळाची बैठक होत असे . मिसेस जोन्स या 
मंडळाच्या अध्यक्षा असल्या तरी या मातीतील मूलगामी गूढ प्रश्नांची जाण आणि भान 
त्यांना कसे असणार ? 
बहुधा या सर्व कार्याची सिद्धता सावित्रीबाईंच्या खांद्यावर असणार. मंडळ स्थापन 
होण्याअगोदर सावित्रीबाईंनी स्त्री म्हणून अनेक प्रकारचे दु: ख भोगले होते . फार काही सहन 
केले होते. हे सर्व त्यांनी पचविले होते . म्हणून बहुधा त्यांच्याच कलाने या मंडळाचा सर्व 
कारभार चालत असावा . 
या मंडळाच्या वतीने आयोजित 1852च्या संक्रातीचा कार्यक्रम उठन दिसतो . 
जातीव्यवस्थेच्या भिंतीचे अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न मंडळाने केला . 14 जानेवारी 
1852ला मंडळाच्या वतीने हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आला. या 
कार्यक्रमाची पत्रिका छापण्यात आली . गावगाड्याच्या अंकात ही पत्रिका पुन्हा पुनर्मुद्रित 
करण्यात आली. पत्रिकेचा काही अंश असा की , 
".... समारंभ सायंकाळी 5 वाजता आहे. कोणत्याही जातीच्या अथवा धर्माच्या बायका 
आल्या तरी त्या एकाच जाजमावर बसतील . जातिभेद व पक्षपात न करता सर्वांना सारखेच 
मानून हळदीकुंकू लावण्यात येईल आणि तीळगूळ वाटण्यात येईल ... सौ सावित्रीबाई भ्रतार 
जोतीराव फुले सेक्रेटरीण, महिला सेवा मंडळ " 3 
वरवर दिसणारे हे हळदीकुंकवाचे आमंत्रण म्हणजे देशात होऊ घातलेल्या समाजक्रांतीची 


सुरुवात होती. भजनातील , भोजनातील , पाणवठ्यावरील एकमेकांच्या सहवासातील 
दुराव्याच्या वर्तणुकीला सुरुंग लावणारी ही प्रक्रिया ठरली. एकविसाव्या शतकामध्ये 
कुणाला या सामाजिक विषय- पत्रिकेमध्ये प्रतिगामित्वाची छबी दिसेल . या ठिकाणी एक 
गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की , समाजात सर्वत्र विषमतेचा बोलबाला असताना हा कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात आला आहे. तेव्हा या ठिकाणी धार्मिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा नसून 
सामाजिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे . 
या प्रसंगी केवळ धार्मिक विचारपीठ वापरून सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेले हे 
पहिले पाऊल होय . नांगरी आणि नागरी संस्कृतीचे भान ठेवून तत्कालीन पुण्यासारख्या 
प्रतिगाम्यांच्या छावणीत सिंहाची आयाळ धरण्याचा सावित्रीबाईंचा हा प्रयत्न धाडसाचा 
आहे. या कार्यक्रमातून किमान बैठकीतील समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला . 
काळाचा विचार करता सावित्रीबाईंचे हे धाडस महत्त्वाचे होते . कारण याच वेळेस पुण्याचे 
विचारवंत स्त्रियांनी जाकिटे घालावीत की घालू नये या विषयावर वादविवाद आयोजित 
करीत होते, तर फार पुढे म्हणजे 25 एप्रिल 1873 रोजी सरस्वतीबाई गोवंडे आणि 
सरस्वतीबाई जोशी यांच्या स्त्री विचारवती नावाच्या संस्थेच्या वतीने हळदीकुंकवाचा 
समारंभ घेण्यात आला होता . समारंभाच्या स्थानापासून एका कोपऱ्यात उपस्थित 
असलेल्या अस्पृश्य स्त्रियांना हळदीकुंकू वाटण्यात आले. या समारंभास सावित्रीबाई फुले 
उपस्थित होत्या किंवा नाही हे कळत नाही. 
( परंतु या संदर्भाने डॉ . वि . भा . गोवंडे यांच्या सन 1953 साली प्रकाशित झालेल्या त्रिमूर्ती 
दर्शन या ग्रंथातील नोंद बोलकी आहे. पृ. क्र . 132 आणि 133 वरील या नोंदीत म्हटले आहे 
की , “ सर्व जातीच्या स्त्रिया हळदीकुंकू घेण्यासाठी आल्या होत्या . ज्या जातीस शिवण्याचा 
प्रतिबंध आहे तसे ... हळदकुंकू भिकारदास गेटजवळ नेवून दिले.) 
सावित्रीबाईंच्या समता - ममतामयी कर्तृत्वाचा खरा आलेख त्यांच्या बालहत्या 
प्रतिबंधकगृहाच्या वात्सल्यमयी कार्यातून दिसून येतो . हे बालहत्या प्रतिबंधकगृह सुरू 
करण्यापूर्वी फुले दाम्पत्याचेस्नेही असलेले सदाशिवराव गोवंडे यांच्याकडे एक हृदय हेलावून 
टाकणारी घटना घडली. 
सदाशिवराव गोवंडे यांच्याकडे काशीबाई नावाची एक बालविधवा स्वयंपाकीण 
स्वयंपाकास होती . या बालविधवेस कुण्या एका शास्त्रीबुवांनी गोड बोलून फसविले . यातून 
काशीबाईस दिवस गेले . ती बाळंतीण झाली; परंतु लोकलज्जेपायी तिने भूरणहत्या केली . 
भ्रूणहत्येनंतर हे बाळ तिने गोवंड्यांच्या परसातील विहिरीत फेकून दिले . नंतर हे शव फुगून 
वर आले. या प्रकरणी कोर्टकचेऱ्या होऊन काशीबाईला काळ्या पाण्याची ( अंदमानची ) 
शिक्षा झाली. एका विधवा स्त्रीला एवढी गंभीर शिक्षा झालेली पाहून फुले दाम्पत्याचे मन 
हेलावले. आणि याच प्रसंगी हे गृह स्थापन करण्याचेनिश्चित झाले . 
ही घटना सन 1863ची आहे. ब्राह्मण विधवांसाठी सुरू केलेल्या या गृहाच्या जाहिराती पुणे , 
पंढरपूर , नाशिक, वाई, काशी आदी धार्मिक स्थळी डकविण्याचे काम जोतीरावांच्या 


मार्गदर्शनाखाली झाले. या गृहाची संपूर्ण भिस्त सावित्रीबाईंवर होती. गोपाळ हरी 
भांडारकर , नवरंगे, परमानंद, तुकाराम तात्या पडवळ आदी सद्गृहस्थांनी या गृहासाठी 
मदत केली. या गृहात प्रशिक्षण घेतलेल्या चार सुईणी कार्यरत असत . सन 1884 पर्यंत या 
गृहात 35 ब्राह्मण विधवांची बाळंतपणे पार पडली . 
या बालहत्या प्रतिबंधकगृहाचे आर्थिक नियोजन सरकारी मदतीविना होते . हे गृह 
सावित्रीबाईंच्या प्रेमवात्सल्याने अधिकच भारलेले होते . या गृहामुळे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांकडे 
जाणाऱ्या अनाथ मुलांची जावक थांबली . यावेळी या नि : स्पृह सेवा करणाऱ्या गृहाचा एवढा 
नावलौकिक वाढला होता की , लालशंकर उमाशंकर याज्ञिक मुद्दाम मुंबईहून हे गृह 
पाहण्यासाठी आले होते . या गृहाची टापटीप आणि बालसंगोपन त्यांना फार आवडले. 
त्यांनी जातेवेळेस बक्षीसरूपात सावित्रीबाईंना जरीकाठी खण दिला . त्याचबरोबर या 
गृहातील बालकांसाठी कपडे दिले . त्यांनी या गृहाच्या धर्तीवर पंढरपूर येथे बालहत्या 
प्रतिबंधक गृह काढले . याचाच अर्थ सावित्रीबाईंनी आपल्या ममत्वपूर्ण कार्यकर्तृत्वाने 
मुंबईकरांना पुण्याला येणे भाग पाडले. या पाहुण्यांच्या भेटीमुळे गृहाची आणि 
सावित्रीबाईंची महत्ता अधोरेखित झाली. फुले दाम्पत्याच्या अन्य कार्यावर टीका टिपणी 
झाली , मात्र या गृहाची देखभाल उत्तम असल्यामुळे या गृहाबाबत कुठलीही टीका झाली 
नाही . कुठलेही सरकारी अनुदान नसलेले हे गृह त्या काळी अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरले . 
तुम्ही मला आदर्श माता द्या , मी तुम्हाला आदर्श राष्ट्र देतो, हे नेपोलियनचे वचन 
सावित्रीबाईंच्या संदर्भात तंतोतंत खरे आहे. त्यांच्या कार्याचा सामाजिकदृष्ट्या आलेख 
मोठाच आहे . अशा या युगस्त्रीने पुण्यातील सनातन्यांच्या गुहेत हा दिवा प्रज्वलित केला . 
अनाथ ब्राह्मण विधवांच्या जगण्याला नवा अर्थ प्राप्त करून दिला . अशा या गृहाची संपूर्ण 
देखभाल सावित्रीबाईंकडेच होती . सन 1873च्या दरम्यान आणखी एक काशीबाई या गृहात 
प्रवेशकरती झाली . तिला मुलगा झाला . हा मुलगा म्हणजेच पुढे विख्यात झालेले डॉक्टर 
यशवंतराव फुले होत . 
सावित्रीबाईंनी बावनकशी सुबोध रत्नाकर या आपल्या काव्यसंग्रहात 42व्या कडव्यात या 
गृहाची तोंडओळख पुढील शब्दांमध्ये करून दिली आहे. त्या म्हणतात , 
पथा चूकल्या कामिनी पोटुशीना 
प्रसूतिगृही सोय मोलाचि नाना 
सुईणी , दवापाणी , खाणे-पिणेही 
व्यवस्था अशी सर्व सावित्री पाही ॥ 43 ॥ 
सावित्रीबाई - जोतीबांचे चरित्र आळविताना आलेला हा समाजाकार्याचा ओझरता उल्लेख 
आहे. या परोपकारी कार्याच्या संदर्भात फेब्रुवारी 1871ला ज्ञानप्रकाश ने म्हटले की , 
“ एका परोपकारी सद्गृहस्थाने गरोदर स्त्रिया आणि मुले यांना आश्रय देण्यासाठी एक स्वतंत्र 
घर बांधले आहे. ” या पूर्वीही, म्हणजे दि . 16 नोव्हेंबर 1868 साली ज्ञानोदय नेही असेच 
वृत्त प्रसिद्ध केले होते . यावरून सावित्रीबाईंच्या सामाजिक कार्याच्या या पैलूचे महत्त्व 
लक्षात येते . 
24 सप्टेंबर 1873ला जोतीरावांनी आपल्या साठएक सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली . तन - मन - धनाने त्या हयातभर कट्टर समाजियन 


होत्या . जोतीरावांच्या निधनानंतर हा मोठा व्याप त्यांनीच सांभाळला. जोतीरावांच्या 
निधनानंतर सनातन्यांनी हकाटी पिटली की , आता हा समाज संपला ; पण 
सावित्रीबाईंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून समाजाचेविखुरलेले सेनानी , सामान्यजन मोठ्या 
हिमतीने, आणि निष्ठेने कार्यरत राहिले. जोतीरावांच्या निधनानंतर खऱ्याअर्थाने निर्माण 
झालेली पोकळी सावित्रीबाईंनी न डगमगता भरून काढली . 
समाज स्थापन झाल्यावर येणाऱ्यांचा पाहुणचार आनंदाने त्या करत राहिल्या . सीताराम 
जबाजी अल्हाट आणि ग्यानोबा कृष्णाजी ससाणे यांच्या विवाहप्रसंगी त्यांनी अपार कष्ट 
उपसले. पहिल्या विवाहप्रसंगी त्यांनी अनेक दिवस मानसिक त्रास सहन केला. तसेच 
आपल्या लाडक्या दत्तकपुत्राचे-यशवंतरावांचे- लग्नसुद्धा त्यांनी याच पद्धतीने लाविले . 4 
फेब्रुवारी 1889 रोजी सकाळी हा आधुनिक भारतातील मिश्रविवाह पार पडला. यावेळी 
जोतीराव पक्षाघाताने आजारी असल्याने विवाहाच्या संदर्भात येणारी सर्व जिम्मेदारी 
त्यांनी यशस्वीरीत्या सांभाळली. 
सन 1877च्या सुमारास महाराष्ट्रात दुष्काळाचे भयाण सावट पडले . एप्रिल -मे महिन्यात 
दुष्काळाने उग्र स्वरूप धारण केले. दुष्काळाच्या संदर्भात त्यांनी ओतूर , जुन्नरहून 20 एप्रिल 
1877 रोजी जोतीरावांना लिहिलेल्या पत्रात दुष्काळाची भयानकता वर्णिली आहे. त्या 
म्हणतात की , “ गेले 1876 साल लोटल्यानंतर दुष्काळाची तीक्रता अधिक वाढून सर्व जण व 
जनावरे चिंताक्रांत होऊन गतप्राण होत धरणीवर पडू लागली आहेत . माणसांना अन्न नाही, 
जनावरांना चारापाणी नाही. यास्तव कित्येक देशांतर करून आपले गाव टाकून जात आहेत . 
कित्येक पोटची पोरे व तरण्याताठ्या पोरी विकून परागंदा होत आहेत . नद्या, नाले, ओढे 
शुष्क व कोरडे ठणठणीत होऊन मृगजलांनी व्याप्त झाले आहेत . झाडाझुडपांची पाने वाळून 
ती भूमीवर पडली आहेत. भूमीला भेगा पडल्या असून त्यातून अंगाला झोंबणाऱ्या झळ्या 
बाहेर पडतात . अनेक लोक क्षुधित व तृषाक्रांत होऊन भूमीवर पडून मरत आहेत . कित्येक 
निवडुंगाची बोंडे अन्न म्हणोन खातात व मूत्र पाणी म्हणोन पितात व संतोष पावतात . 
देहत्यागापूर्वी भुकेची तहानेची इच्छा पुरवितात व मृत्यूच्या स्वाधीन होतात, असे इकडचे 
भयानक वर्तमान आहे. "6 
सावित्रीबाई या भयावहतेचे नुसते चित्रण करून थांबल्या नाहीत , तर त्या दुष्काळात 
होरपळलेल्या अनाथ , आंधळ्या , पांगळ्या मुलांच्या आई झाल्या . निराधार हजार मुलांच्या 
त्या माता झाल्या . सन 1879 सालापर्यंत चाललेल्या या कॅम्पची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्याच 
खांद्यावर होती . 
दररोज या हजार मुलांसाठी दोन हजार भाकरी आणि पिठल्याचे जेवण तयार करण्यासाठी 
महादू सहादू वाघोले यांच्या आईसह आणखी काही स्त्रिया स्वयंपाकासाठी होत्या . 
थोडक्यात, दुष्काळ निर्मूलन कार्यासाठी सावित्रीबाई राबराब राबल्या . या वेळी पुण्यातले 
विचारवंत आणि महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्या या दुष्काळाच्या संदर्भात नुसती चर्चा 


करीत असावेत . ( अपवाद सरस्वतीबाई गोवंडे आणि सौ . जोशी यांचा आहे.) या वेळी मराठी 
भाषेचेशिवाजी...,मालेचे अंकावर अंक प्रकाशित करीत होते . त्यांची दलित बहुजन रयत 
दुष्काळात भरडली जात असताना मालेत त्यांनी या प्रकरणी दखल घेतली नसल्याचे फुले 
दाम्पत्याच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे ! तर दुसरीकडे फुले दाम्पत्याने घरचे खंडोगणती 
धान्य गोरगरिबांना वाटून दिले . या अनमोल कार्याच्या संदर्भात फुलवंताबाई झोडगे 
म्हणतात की , “ परंतु सावित्रीबाईंसारख्या एका महिलेने असंख्य लोक प्राणास मुकत होते 
त्या भीषण दुष्काळात जी दया दाखविली , जे धैर्य व दानत दाखविली त्याचे माप अमाप 
आहे. त्याचे मोल त्या काळी जगात कुणाला तरी करता आले असते काय ? आजही ते कुणाला 
करता येणे शक्य नाही आणि म्हणून म्हणावे लागते की , सावित्रीबाई फार मोठी बाई होती ! 
फार मोठी बाई होती!! 7 
सन 1896 साली पडलेल्या दुष्काळातही त्यांनी सत्यशोधक समाजाच्या वतीने प्रशासनाशी 
चर्चा केली . दुष्काळी कामे काढण्यास शासनास भाग पाडले . या दुष्काळातही त्या राबल्या . 
मात्र या दुष्काळाच्या संदर्भात त्यांच्या जनसेवेच्या कार्याची फारशी माहिती उपलब्ध नाही . 
नोंदणीकृत नसलेल्या त्यांच्या घरातील मुलांच्या वसतिगृह सेवेतूनही त्यांच्या जनसेवेचे 
दर्शन होते . हे वसतिगृह नोंदणीकृत नसले तरीही सावित्रीबाईंच्या वात्सल्याने ओथंबलेले 
होते . स्वच्छ, निर्मळ , पारदर्शी व्यक्तिमत्त्वाच्या या माऊलीच्या आठवणी वसतिगृहातील 
मुलांनी लिहून ठेवल्या आहेत . मुंबई, ठाणे, जुन्नर आदी ठिकाणची 25 - 30 मुले या 
वसतिगृहात असत . निम्मे अधिक मुले शुल्क देत तर शेष मुले मोफत राहत . हा खर्च 
जोतीराव सोसत असत . त्यांच्या निधनानंतर हे वसतिगृह सावित्रीबाई - यशवंतरावांनी पुढे 
काही दिवस चालविले; परंतु पुढे पुढे आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाल्याने हे 
वसतिगृहबंद करावे लागल्याचे एक आठवणीकार गोविंद गणपत काळे यांनी म्हटले आहे. 
या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी सावित्रीमाऊलीच्या संदर्भात काही आठवणी लिहून ठेवल्या 
आहेत. त्यापैकी लक्ष्मण कराडी जाया म्हणतो, “ सावित्रीबाईंसारखी दयाळू व प्रेमळ 
अंत :करणाची म्हातारी मी अजूनसुद्धा कोठे पाहिली नाही. मला वाटते माझ्या 
आईपेक्षासुद्धा जास्त प्रेम ती माझ्यावर करीत असे . ती आपल्या आईपेक्षा जास्त आपल्यावर 
प्रेम करीत आहे, असेच त्या वेळी सर्व मुलांना वाटत असे. " तर महादू सहादू वाघोले याने 
म्हटले आहे की , “ ती अतिसज्जन बाई होती. तिचे अंत : करण दयेने भरलेले होते . 
गोरगरिबांवर ती फार दया करी व अन्नदान पण फार करी . ती फारच उदार होती.... ती 
तात्यांचे घरात एक देवीच होती. ती सकाळी स्नान करून कपाळावर मोठे कुंकू लावी. 
नवऱ्याची सेवा करणारी व त्याच्या दु: खात वाटा उचलणारी अशी ही साध्वी होती . " 10 


जमिनीवर घट्ट पाय रोवून उभी राहणारी; परंतु आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या मातोश्री 
सावित्रीचे हे दर्शन खरोखरच विलोभनीय आहे. 
या देशातील स्त्रियांचे प्रश्न एक सागर असेल तर विधवांचे प्रश्न म्हणजे अनेक महासागर 
आहेत . अशा या विधवांना कोलमडून टाकण्यासाठी केशवपनाची चाल येथे मूळ धरून 
राहिली , अशा या विधवांना मानसिकदृष्ट्या आधार देण्याचे कामही सावित्रीबाईंनी केले. 
देशातील न्हाव्यांनी या संदर्भात ऐतिहासिक संप घडवून आणला होता व त्यांचं नेतृत्व 
दीनबंधुकार - कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी केले होते. तसेच या ऐतिहासिक 
संपाचे प्रेरणास्थान सावित्रीबाई फुले याचं होत्या . 
सन 1880 नंतर जबरदस्तीने केलेल्या केशवपनासंदर्भात वृत्तपत्रांतून वृत्त प्रकाशित होत 
होते . न्हावी मंडळींनी ही रानटी चाल बंद करण्यासाठी अनेक ठिकाणी परिषदा आयोजित 
केल्या. सातत्याने या रानटी चालीवर उलटसुलट चर्चा घडवून आणली. ही रानटी चाल बंद 
करण्यासाठी संपाचा निर्णय घेण्यात आला . यासाठी 23 मार्च 1890 रोजी एल्फिन्स्टन 
विद्यालयाजवळच्या मैदानात एका सभेचे आयोजन करण्यात आले होते . 500 न्हावी 
उपस्थित असलेल्या या सभेचे अध्यक्षस्थान सदोबा कृष्णाजी न्हावी यांनी भूषविले . या 
संपाचे नेतृत्व लोखंडे यांच्याकडे असल्याने या सभेपूर्वी दीनबंधु मध्ये या संदर्भात एक 
लेखमालिकाच प्रकाशित झाली होती . या मालिकेत या निष्ठुर चालीची चर्चा होऊन, तीस 
न्हाव्यांनीविरोध करण्याचे आवाहन केले होते . मामा परमानंदांनी इंडियन स्पेक्टटर मध्ये 
24 फेब्रुवारी 1890 रोजी या संदर्भात लेखन करून या विचाराला उचलून धरले. 11 
चळवळीला पोषक अशा या लेखनामुळे , या प्रकरणी पूरक अशा जाहिराती तत्कालीन 
पत्रातून झळकू लागल्या . 
23 मार्च, 1890च्या सभेत केस हा स्त्रियांचा अनमोल दागिना असून केवळ व्यावसायिक 
दृष्टीने आपण तो हिरावून घेऊ नये आणि यापुढे विधवांचे केशवपन करू नये असा महत्त्वाचा 
ठराव या प्रसंगी पारित करण्यात आला. या सभेचा वृत्तांत लंडनच्या दी टाइम्स या 
वृत्तपत्राने दि . 9 एप्रिल 1890 रोजी प्रसिद्ध केला. इंग्लंडमधील महिलांनी या वृत्ताचे स्वागत 
करून न्हाव्यांचे अभिनंदन केले. थोडक्यात, पेशव्यांच्या काळापासून अस्तित्वात असलेल्या 
या अमानवीय चालीला लगाम लावण्याचे धाडस सावित्रीबाईंनी दाखविले . 
जोतीरावांच्या मृत्यूनंतरही सावित्रीबाई दीन- दलितांसाठी झटतच राहिल्या . यशवंतराव 
वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून लष्करातील नोकरीनिमित्त परदेशात गेले . मुलीसमान 
असलेल्या राधा ऊर्फ लक्ष्मीचे ( सुनेचे) अकाली निधन झाले. त्या एकाकी झाल्या . तरी मोडून 
पडल्या नाहीत . 
सन 1896चा दुष्काळ संपता संपता पुण्यामध्ये प्लेगची लागण सुरू झाली . प्रारंभी हा रोगी 
तापाने फणफणत असे . नंतर रोग्यास काखेत गाठ येत असे. हा संसर्गजन्य रोग उंदरामुळे 
फैलावण्यास मदत होत असे . अशा या प्लेगने 1997 सालच्या फेबुरवारी, मार्च महिन्यात 
हाहाकार उडवून दिला . एका - एका कुटुंबातील अनेक माणसे दगावयाची. प्लेगमुळे माणसे 


गावेच्या गावे सोडून जायची. त्यातच रोगी दिसला की , सरकारी कर्मचारी त्याला गाडीत 
घालून घेऊन जायचे. स्वच्छतेच्या नावावर कर्मचारी समाजाच्या सांस्कृतिक , धार्मिक 
भावनाही दुखवायचे. यामुळे बहुतांश समाज भयभीत झाला होता . अशा प्रसंगी 
सावित्रीबाई हातावर हात ठेवून घरात कशा बसून राहणार ? त्यांनी अधिकाऱ्यांशी या 
संदर्भात चर्चा करून आपल्या कार्यास आरंभ केला. सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांना 
बरोबर घेऊन त्या प्लेग निर्मूलन कार्यास लागल्या . प्लेगच्या रोग्यांची शुश्रूषा करण्यासाठी 
त्यांनी डॉक्टर यशवंतरावांना नगरहून बोलावून घेतले. यशवंतरावांनी हडपसर येथे ससाणे 
यांच्या माळरानावर जनशुश्रूषेसाठी दवाखाना सुरू केला. 
सावित्रीबाईंनी प्लेग निर्मूलन कार्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले . या दीनांच्या माऊलीस 
मुंडव्याच्या पांडुरंग बाबाजी गायकवाड या प्लेगग्रस्त मुलास दवाखान्यात नेत असताना 
प्लेगची लागण झाली. चंदनासम झिजलेल्या आणि सुगंधित झालेल्या या व्यक्तिमत्त्वाचे 10 
मार्च 1897 रोजी रात्री नऊ वाजता निधन झाले . 


। 


1. बालहत्या प्रतिबंधकगृहाच्या स्थापनेच्या संदर्भात फुले दाम्पत्याच्या अभ्यासकांमध्ये समांतर दोन मतप्रवाह आहेत . 
धनंजय कीर, स. गं.मालशे, य. दि . फडके , हरि नरके , कृ.पं . देशपांडे, प्राचार्य गजमल माळी, मोतीराम कटारे, ए. के. घोरपडे, 
जी . ए. उगले आदी लेखक सन 1863 साली या गृहाची स्थापना झाल्याचे नमूद करतात , तर दुसरीकडे सावित्रीबाईंचे 
चरित्रकार फुलवंताबाई झोडगे, डॉ . मा . गो .माळी, मंगला गोखले , रघुनाथ कडवे, झुंबरलाल कांबळे, मथु सावंत , नाना 
ढाकूलकर आदी हे गृह 1853मध्ये सुरू झाल्याचे नमूद करतात . 
या संदर्भात विचार केला असता सावित्रीबाईंनी बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर मध्ये 43व्या कडव्यात शिशु आश्रमी 
पाळणे हालविती , अशा दिव्य कार्यात तल्लीन जोती, एकारात्रि मारेकरी दोन आले परि जोतीला पाहन लीन झाले ॥ 
43 ॥ रोडे-कुंभार मारेकरी जोडीचा हा नामोल्लेख न करता जोतीरावांवर होऊ घातलेल्या सन 1856च्या भ्याड 
हल्ल्याचा उल्लेख आहे. या प्रसंगी जोतीराव आश्रमातील पाळणे हलवीत असल्याचे म्हटले आहे. या 43व्या कडव्यातील 
वर्णनानुसार हे गृह सन 1856 पूर्वी सुरू झाल्याचे संकेत प्राप्त होतात . मात्र सावित्रीबाई समग्र वाङ्मयाचे संपादक डॉ . मा . 
गो . माळी यांनी श्लोकांच्या क्रमात आणि शब्दरचनेत थोडाफार फरक असल्याचे म्हटले आहे. या फरकामागील कारणांचा 
ऊहापोह करताना त्यांनी म्हटले आहे की , हा काव्यसंग्रह नकलून घेताना हा फरक झाला आहे. उदाहरणादाखल त्यांनी 
हस्तलिखित काव्यातील पहिल्या कडव्याचा उल्लेख करून काव्यात ते पाचवे असल्याचे म्हटले आहे. ( सावित्रीबाई फुले 
समग्र वाङ्मय, संपादकाचे मनोगत , पृ. 35 ) 
या उपलब्ध बावनकशी सुबोध रत्नाकर मध्ये सन 1868च्या अस्पृशांना आड -विहीर खुली करण्याच्या प्रसंगाचे वर्णन 
41व्या कडव्यामध्ये आहे . तर 1863च्या गृहाचे वर्णन 42 आणि 43व्या कडव्यांमध्ये आहे. जोतीबांचे चरित्र मांडताना येथे 
घटनाक्रम चुकला आहे. बधा हा घटनाक्रम श्रद्धेपोटी उतरून घेतलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांकडून खाली 
वर झाला असावा अथवा आशयातही तफावत झाली असावी. म्हणून त्या सन 1856 पूर्वी हे गृह सुरू झाल्याचे मत 
नोंदवत असावेत असे वाटते . 
दरम्यान जोतीरावांनी दिनांक 4 डिसेंबर 1884 रोजी मुंबई सरकारच्या सचिवाला लिहिलेल्या पत्रात हे गृह 1863ला 
सुरू केल्याचे म्हटले आहे. या गृहाची अस्सल माहिती अलीकडे उपलब्ध झाल्याचे हरि नरके यांनी म्हटले आहे. 
( क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व ) ( पृ. 176, 177) पुढे नरके यांनी काशीबाई प्रकरणाची माहिती नमूद 
करून ही घटना 1863 सालची असल्याचे म्हटले आहे. 
तसेच 16 नोव्हेंबर, 1868च्या ज्ञानोदयातील मि . जोती गोविंदराव फुले यांनी गतर्भर्तृकांच्या बालकांसाठी व 
बाळंतपणासाठी स्वतंत्र्य महिलागृह सुरू केले . या वृत्तावरूनही उपरोक्त बाबीस दुजोरा मिळतो . 
उपरोक्त दोन्हीही समांतर विचार प्रवाहाचा विचार करता आणि काशीबाई प्रकरणातून बालहत्या प्रतिबंधकगृहाची 
सुरुवात झाल्याने हे गृह सन 1863लाच सुरू झाले असेच नमूद करावे लागते . 
संदर्भ 
1. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व ) संपादक मंडळ , शतकांची शिदोरी : 
सावित्रीबाई फुले, हरि नरके , पृ . 170 
2. आम्ही पाहिलेले फुले - संपादक , हरि नरके , तुम्ही तर ही फुले उधळीत आहात , 
बलवंतराव सखारामजी कोल्हे, पृ. 24. 


3. पहिली भारतीय शिक्षिका - सावित्रीबाई फुले , सौ . फुलवंताबाई झोडगे, पृ. 22. 
4. महात्मा जोतीराव फुले - धनंजय कीर , पृ. 126. 
5 . तत्रैव - पृ . 109 
6. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय, पृ. 76. 
7 . सावित्रीबाई फुले, सौ . फुलवंताबाई झोडगे , पृ. 43 . 
8. आम्ही पाहिलेले फुले - संपा - हरि नरके, दांडगे वाचन करणारे तात्यासाहेब - गोविंद 
गणपत काळे , पृ. 11 
9. तत्रैव - पृ. 35 . 
10. तत्रैव - पृ. 81,82 . 
11. महात्मा जोतीराव फुले , धनंजय कीर , पृ. 293 . 


3 . 


सावित्रीबाईंची भाषणसंपदा 
सावित्रीबाई उत्तम शिक्षिका, आदर्श मुख्याध्यापिका , चंदनासम झिजणाऱ्या 
समाजसेविका, कवयित्री, लेखिका तर होत्याच, त्यासोबत त्या वक्त्याही होत्या . त्यांचे 
विविध विषयांवर 1892 साली प्रसिद्ध झालेल्या पाच भाषणांमुळे त्या उत्तम वक्त्या 
असल्याचे लक्षात येते. या भाषणांतील विचारांची स्पष्टता पाहता , ती भाषणे म्हणजे 
मूलगामी वैचारिक आंदोलनेच असल्याचा निर्वाळा अभ्यासकांनी दिला आहे. प्रतिभेला 
परिश्रमांची जोड देण्याचा आशय या भाषणांमधून व्यक्त होत राहतो . 
या भाषणमालेत गुलामीच्या जोखडातील देशाचे वर्तमान आणि उज्ज्वल भविष्य चितारले 
आहे . त्यांच्या प्रतिभेचे दर्शन वक्तव्यातून स्पष्ट होत राहते . हे निव्वळ पोकळ आदर्शवादी 
पढीक पोपटपंची व्यक्त करणारे विचार नसून वास्तवाचे भान ठेवणारे विचार आहेत . 
थोडक्यात , तत्कालीन परिस्थितीचे ज्ञान आणि भान या विचारांमध्ये ठासून भरलेले 
आहेत . ही भाषणे हस्तिदंती मनोऱ्यातील मंडळींना आदर्श मानून केलेली नसून श्रमकरी 
श्रोत्यांना नजरेसमोर ठेवून झालेली आहेत . स्त्री , बहुजन, दलित आदी घटक या 
भाषणमालेचा केंद्रबिंदू आहे. विचारात कुठलीही भीड - मुरव्वत अथवा संदिग्धता नाही . 
पाच विषयांवरील पाचसूत्री कार्यक्रम उपरोक्त घटकांना दिला आहे. समाजमनाची 
जडणघडण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भाषणांमधून प्रसंगी क्रांतीचा प्रतिध्वनीही ऐकू 
येतो. 
ही भाषणे सर्वसाधारणपणे जोतीराव निवर्तल्यानंतरची असली तरी पूर्व- आयुष्यातील 
वैचारिक अनुभवांच्या बैठकीवर पक्की आहे. सन 1890 ते 1892 दरम्यान त्यांची आर्थिक 
घडी विस्कटली. त्यामुळे त्यांना आर्थिक चणचण निर्माण झाली. त्यातच जोतीरावांच्या 
कार्याचा भार त्यांच्यावर येऊन पडल्यामुळे त्यांच्या या भाषणांमध्ये प्रचंड आक्रमकता 
दिसून येते . 
उपरोक्त बाबी खऱ्या असल्या तरी सावित्रीबाईंचे चरित्र पाहता त्या काही पट्टीच्या वक्त्या 
नव्हत्या . कार्यकत्याच्याशिरावर येणारी जिम्मेदारी आणि त्यातून साधले जाणारे कार्य 
आणि सुसंवाद यातच सावित्रीबाईंची हयात गेली . त्यांची विद्यालये , महिला सेवामंडळ , 
स्त्रीविचारवती सभा आदींच्या अनुषंगाने त्यांनी निश्चित वक्तव्ये केली असणार; परंतु 
जोतीरावांच्या निधनानंतर सत्यशोधक समाजाची जिम्मेदारी त्यांच्यावर येऊन पडली . 
त्यामुळे नव्वदच्या अगोदरच्या मितभाषी सावित्रीबाई नव्वदनंतर कडाडू लागल्या . हे 
कडाडणे म्हणजेच ही भाषणमाला होय . त्यांनी नव्वद -ब्याण्णवनंतरही अनेक भाषणे दिली 
असतील ; परंतु ती आज उपलब्ध नाहीत . दरम्यान नव्वद- ब्याण्णवच्या कालावधीत 
उपलब्ध झालेली ही पाचसूत्री भाषणमाला होय . 
उद्योग , विद्यादान , सदाचरण , व्यसने आणि कर्ज आदी विषयांवर ही भाषणे आधारित 


आहेत . पुणे, सासवड, ओतूर, जुन्नर आदी ठिकाणी केलेली ही भाषणे असावीत . सत्यशोधक 
समाजाचे खंदे कार्यकर्ते नारो बाबाजी महाघट पाटील यांनी सन 1892 साली वत्सल प्रेस , 
बडोदा येथून ही भाषणमाला प्रकाशित केली . 
हे छोटेखानी पुस्तक श्री . झोडगे यांनी उतरवून घेतले. मातुश्री सावित्रीबाईंची भाषणे व 
गाणी या शीर्षकाचे हे पुस्तक असले तरीही यातील गाणी मात्र उपलब्ध झाली नसल्याचे 
डॉ . मा . गो .माळी यांनी म्हटले आहे.1 
फुले दाम्पत्याचे अभ्यासक हे जाणून आहेत की , दस्तुरखुद्द जोतीराव उद्योगशील वृत्तीचे 
पाईक होते . पक्षाघाताच्या आजारातून सावरल्यावर त्यांनी उजव्या हाताने लेखन करता 
येत नाही , म्हणून अत्यंत परिश्रमाने डाव्या हाताने लेखन करून सार्वजनिक सत्य धर्म हा 
नैतिक मूल्यांची जोपासना करणारा ग्रंथ लिहिला , तर आयुष्यभर त्यांनी श्रमाची उपासना 
केली. तसेच सावित्रीबाईही आयुष्यभर उद्योगी राहिल्या . आळस त्यांच्या गावी नव्हता . 
उद्योगशील वृत्तीने , आनंदाने त्या कार्यरत राहावयाच्या . तेव्हा त्यांच्या आचरणात 
असलेला उद्योग त्यांच्या वक्तव्यातून डोकावणे अपरिहार्य आहे. त्यांनी नशिबावर भरवसा 
ठेवणाऱ्यांना उद्योगाचे महत्त्व विशद करून सांगितले आहे. हे विचार, विचार परिवर्तनीय 
असल्याचे वाचकांच्या लक्षात येते . सावित्रीबाईंनी उद्योगाला मानवाचा मित्र मानले आहे. 
त्यामुळे हे विचार उद्योगावर निष्ठा असलेल्या व्यक्तीने मांडले असल्यामुळे आळशी व 
व्यसनी व्यक्तीवर टीका होणे स्वाभाविकच आहे. आळस हा व्यक्तीचा नंबर एकचा शत्रू 
आहे. अशा आळशी वृत्तीला डोळ्यांसमोर ठेवून सदासर्वदा कष्ट करण्याचे त्यांनी सुचविले 
आहे. जनकळकळ या व्याख्यानात व्यक्त झाली आहे . 
प्रारंभी उद्योगाची व्याख्या सांगून मानव कल्याणासाठी उद्योगाची नितांत आवश्यकता 
असल्याचे प्रतिपादित केले आहे . उद्योग हा मानवाचा परममित्र असल्याचे सांगून आळस 
हा त्याचा शत्रू असल्याचे उदाहरणासहित नमूद केले आहे. देव या संकल्पनेचा विस्तार 
करून उद्योग व मनुष्य यांच्यात ही संकल्पना शत्रुत्व निर्माण करीत असल्याचा आरोप 
त्यांनी केला आहे. त्या संदर्भात त्या म्हणतात की , “ देव हा एक काल्पनिक साहाय्यकर्ता 
आहे, असे बहुतेक लोक समजतात ; पण हा साहाय्यकर्ता सत्य नसून बेभरवशाचा असून 
मानव उद्योग यात भेद पाडून त्यांच्यात शत्रूत्व उत्पन्न करून माणसास आळशी 
बनवितो . "2 पुढे त्या पाप- पुण्य , सुख - दु: खे, प्रारब्ध आदी संकल्पनांवर विश्वास ठेविल्याने 
दलित - बहुजनांना हजारो वर्षे गुलामगिरीत खितपत पडावे लागल्याचे सांगून ही 
गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी उद्योग करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे नमूद करून उद्योग 
हे दोन प्रकारचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विचारी उद्योग आणि विचारी नसलेला 
उद्योग असे विचाराचे दोन भेद करून भीक मागणे हा विचार नसलेला उद्योग असल्याचे 
स्पष्ट केले आहे, तर विचारी उद्योग हा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. युरोपियन मंडळींनी 
विचारी उद्योग आत्मसात केल्याने नवनवीन शोध त्यांनी लावले . विचारी उद्योगात 


नशिबाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट करून देव -प्रारब्धावर विश्वास ठेवणारे लोक गुलामगिरीत 
खितपत पडतात, या विचाराला पुष्टी देण्यासाठी त्यांनी हिंदुस्थानचे उदाहरण दिले आहे. 
या गुलामगिरीला दैववाद आणि आळस कारणीभूत असल्याचेत्यांचे म्हणणे आहे. याउलट 
युरोपियन लोक उद्योगी असून त्यांच्या उद्योगवृत्तीची त्यांनी प्रशंसा केली आहे. 
उद्योगानेच शूद्रादी - अतिशूद्रांची प्रगती इंग्रजी अमलात होऊ शकते असा जबरदस्त 
आशावाद या भाषणात मांडला आहे. या भाषणाचा समारोप करताना त्या म्हणतात की , 
" यासाठी उद्योग करीत राहणे हे मनुष्याचे आद्य काम असून तो त्यायोगेच सुखी होईल हे 
मी तुम्हांस खात्री देऊन सांगते . इंग्रजी सरकार येथील शूद्रादी अतिशूद्रास ज्ञान देऊन 
उद्योगी बनविण्यास झटत आहे ही चांगली गोष्ट असून त्याबद्दल सरकारचे आभार मानले 
पाहिजेत . सरकारने काय करायला पाहिजे , हे मी सरकारला सांगितले आहे. "4 थोडक्यात, 
मानवाची प्रगती उद्योगात असल्याचे दमदार प्रतिपादन या भाषणात व्यक्त झाले आहे . 
विद्यादान या दुसऱ्या भाषणात प्रारंभी सत्पात्री दान म्हणजे काय ? ते सत्पात्री कसे 
लागेल याची टोकदार चर्चा करून विद्यादानाची व्याख्या केली आहे. आळस, परावलंबन 
वगैरे दुर्गुण रोखण्यास व मनुष्याचे सद्गुण वाढण्यास उपयुक्त असा कोणता धर्म असेल , तर 
विद्यादान होय . या दानाने देणारे आणि घेणारे खरेखुरे माणसे बनत असल्याचा दावा 
त्यांनी केला आहे. या देवाण -घेवाणीमुळे माणसातले पशुत्व हटते. या प्रक्रियेमुळे तो 
आतून -बाहेरून झळाळून निघतो . ही झळाळी प्राप्त झालेला माणूस हिंदुस्थानी असावा 
म्हणून हिंदुस्थानच्या इतिहासाची ( झालेल्या आक्रमणाची ) स्थूलमानाने संक्षिप्त मांडणी 
त्या करतात . इराणी, हूण, मोगल, इंग्रज आदींची आक्रमणे या देशावर झाली. त्यांनी 
येथील सत्ता काबीज केली . त्याला केवळ अज्ञान कारणीभूत असून हा येथील भटलोकांचा 
कावा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे . 
या अविद्येच्या कोंडाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी येथील दलित - बहुजनांना व सरकाराला 
त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत . तसेच शिक्षणावर जास्तीचा भर देण्याची सूचनाही 
त्यांनी सरकारला केली आहे. थोडक्यात , देशाचा कणा असलेल्या खेडुतांना, दलित 
बहुजनांना हजारो वर्षांपासूनची गुलामगिरी झटकण्यासाठी ज्ञान न घेण्याचा महामूर्ख 
स्वभाव सोडावा म्हणूनही हे त्यांनी ठणकावले आहे. शेवटी या मुक्या - अर्धपोटी प्रजेला 
विद्यादानाच्या संदर्भात मदत करण्याची सूचनाही त्यांनी सरकारला केली आहे . या 
दुसऱ्या सूत्रीतही त्यांच्या विचाराची पक्की बैठक लक्षात येते . अनेक वर्षेजिद्दीने, तळमळीने 
शिक्षण क्षेत्रात एक व्यापक चळवळ उभी केली असल्याने, या विषयाच्या संदर्भात 
आत्मविश्वास , बिनतोड तर्कसंगती, रोखठोक विचार व्यक्त झाले आहेत . 
सदाचरण या तिसऱ्या सूत्रात आरंभी सर्वसामान्य व्यक्तीला सदाचरणाची व्याप्ती , महती 
आदी समजावी म्हणून सदाचरणाच्या अंगाने चर्चा करण्यात आली आहे. सद्वर्तन आणि 
द्रव्याचा तसा संबंध नसल्याचेही त्यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. परोपकार , सत्कार्य आदी 
चांगल्या वर्तणुकीने मनुष्यास सुख मिळते. अशा या सदाचरणावर निष्ठा ठेवण्याचा आग्रह 


त्यांचा आहे. संपत्तीमुळे सुख मिळते ही रूढ कल्पना त्यांनी खोडून काढली आहे. सदाचरणी 
व्यक्तीचे सदाचरण आत्मसात करण्याची सूचना त्यांनी परिवार सुखी , संपन्न होण्यासाठी 
केली आहे. 
सद्वर्तनाचे विचार श्रोत्यांना मनोमन रुजावेत म्हणून जोतीरावांचे परमस्नेही सदाशिवराव 
गोवंडे यांच्या सद्वर्तनाचा एक आलेख उभा केला आहे. एक व्यक्ती म्हणून गोवंडे या 
भाषणाचा केंद्रबिंदू आहेत . या क्रताचे महत्त्व विशद व्हावे म्हणून निकटवर्तीयांचे योजिलेले 
हे उदाहरण अफलातून आहे. उपस्थित श्रोत्यांतील बहुतांश व्यक्तींना गोवंडे परिचित 
असावेत . सूत्राची मांडणी दमदार व्हावी म्हणून परिचित गोवंड्यांचे उदाहरण , 
उदाहरणादाखल घेतले असावे. तसेच त्यांचे नि : स्पृह वागणे सावित्रीबाईंना परिचित 
असल्याने व सदाचरण सिद्धांताच्या अचूक - मार्मिक विस्तारासाठी हे उदाहरण चपखल 
बसले आहे. 
कार्यालयीन भ्रष्टाचाराची एक झलक सदर भाषणात असून कर्मचाऱ्यांनी चिरीमिरी न 
घेता आपले कर्तव्य पार पाडावे व त्यातच सुख सामावले असल्याचे भाषणात म्हटले आहे. 
नावलौकिकासाठी सदाचरण हे क्रत अंगीकारावे म्हणूनही त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. 
मानवी जीवन धुळीस मिळवण्यास व्यसने कारणीभूत ठरतात . दलित - बहुजनांच्या 
जीवनात व्यसने हमखास घर करून असतात . व्यसने नावाच्या या अजगराने कोंडाळे 
करून या घटकाला संपवण्याचा प्रयत्न चालविलेला असतो . या घटकांच्या जीवनातील हा 
नागाचा फास आहे. हा फास ढिला झाल्याशिवाय , नव्हे समाप्त झाल्याविना दलित 
बहुजनांची प्रगती नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणून त्यांनी जीवनात व्यसनांना 
प्रतिष्ठेच्या खुळ्या कल्पनेपोटी थारा न देण्याची सूचना प्रारंभीच केली आहे. या काटेरी 
झुडपाला मुळासकट उपटून काढण्याची त्यांची सूचना आहे. 
दारूबाज , जुवेबाज व रंडीबाज ( या व्यक्ती ) या भाषणाचा विषय आहेत . प्रारंभी 
दारूबाजीच्या संदर्भात विचार व्यक्त केले आहेत . मद्यपीच्या घरी अवदशा वास करी या 
वचनाने व्याख्यानाला अधिक उंची प्राप्त झाली आहे. व्यसनाचे परिणाम श्रोत्यांच्या लक्षात 
यावेत म्हणून उसळी गावचे उदाहरण उदाहरणादाखल घेतले आहे. तसेच बहुजनांच्या 
गळी आपले मनोगत उतरावे म्हणून तुकाराम महाराजांच्या अभंगाचा दाखलाही देण्यात 
आला आहे. 
उपरोक्त तीन बाज्यांमुळे मानवाचे समृद्ध जीवन उद्ध्वस्त होत असल्याने मानवी 
आचरणात न आणण्याचा कठोर सल्ला त्यांनी दिला आहे. समृद्ध, संपन्न , सुखी जीवनासाठी 
व्यसनांना दूर ठेवण्याचा त्यांचा आग्रह अतिशय मौलिक आहे . आत्मविश्वासरहित 
व्यक्तींसाठी हा सल्ला मोलाचा आहे. येथे मानवी आचरणातील दुराचारी बाजू नेमक्या 
शब्दात वर्णील्या आहेत . येथे व्यसनमुक्त जीवनाची मशागत केली आहे. ही मशागत पुढील 
पिढ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. 
पाचव्या सूत्रीचा ( शेवटच्या ) केंद्रबिंदूही ग्रामीण व्यक्तीच आहे. या व्यक्तीला केंद्रस्थानी 
गृहीत धरून प्रारंभीच कर्ज काढणे गैर असल्याचे दलित -बहुजनांना सांगितले आहे. ऋण 
काढून सण साजरा या म्हणीतील फोलपणा त्यांनी श्रोत्यांच्या निदर्शनास आणला असून 
शहाण्याने कर्ज काढू नये ही पर्यायी म्हण प्रस्तुत केली आहे. उद्योग , चातुर्य , धाडस , बुद्धी, 


पराक्रम , उत्साह आदी षड्गुणांचा रहास होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या आपल्या 
वक्तव्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी पद्यातही विचार स्पष्ट केले आहेत . ते पुढीलप्रमाणे - 
शेटजीचे कर्ज जो घेई 
तयाचे सुख दुरू जाई 
संकटाने हैराण होई 
बेजार होई कर्जदार ॥ 
कर्जाने लागतेसे चिंता 
घालवी सारी मालमत्ता 
संसारात वाढवी गुंता 
आली अहंता ऋणकोची ॥ 5 
या आत्मनाश करणाऱ्या अपप्रवृत्तीची व्याप्ती लक्षात यावी म्हणून त्यांनी सुखी संसार 
करणाऱ्या खेड्यातील बहुजनांची कथा सांगितली आहे. ही कथा प्रातिनिधिक स्वरूपात 
असून शेतकरी कुटुंबातील कर्जात बुडालेल्या आणि देशोधडीला लागलेल्या खंडोबा आणि 
पिरोबा यांची आहे. देशोधडीला लावणाऱ्या या अपप्रवृत्तीला लगाम लावण्याची सूचना 
देऊन या भाषणाचा समारोप करण्यात आला आहे. या भाषणात खेड्यातील मानसिकता 
वर्णन करण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत . कर्जात बुडालेल्या खेडुतांना आत्मभान देण्याचे 
हे त्यांचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत . 
या पंचसूत्री भाषणाचा श्रोता निश्चित ग्रामीण आहे. भाषणमालेचा विषयही ग्रामीण 
संस्कृतीशी निगडित आहे. देव , प्रारब्ध , आत्मा , परमात्मा , पाप- पुण्यापासून ही माला दूर 
आहे . दलित - बहुजनांचे प्रबोधन या पाच भाषणांमुळे निश्चित झाले असून आजही ही 
पंचसूत्री खेडुतांसाठी मार्गदर्शक आहे. ग्रामीण श्रोत्यांसाठी बोलीभाषेची, म्हणींची 
उदाहरणांसाठी सुरेख पेरणी केली आहे. या संपूर्ण भाषणात कल्पनेची भरारी नाही. 
अवजड विचारांपासून ही भाषणे जवळपास दूर आहेत . 
ग्रामीणांना रुचेल अशा मनमोहक शैलीत ही भाषणे आहेत . त्यामुळे ती हृदयाला सरळ 
जाऊन भिडतात . थोडक्यात, दलित - बहुजनांसाठीनिर्माण केलेली ही पंचसूत्री आहे. 
ही पाच भाषणे म्हणजे जवळपास पाच विषयांवरील पाच स्वतंत्र निबंध आहेत . ही पाच 
भाषणे म्हणजे सावित्रीबाईंची संपूर्ण भाषण संपदा आहे, असे मात्र नाही . छापील 
भाषणांचे उतरवून अथवा नकलून घेतलेले हे निबंधरूप आज आपणास उपलब्ध आहे. 
छापील पण आज अनुपलब्ध अशी अनेक भाषणे त्यांनी केली असावीत , मात्र त्यांची 
उपलब्धता आज जवळपास दुरापास्त आहे. या मोजक्या उपलब्ध भाषणांवरून वक्त्या 
सावित्रीबाईंची जनसामान्यांप्रती असलेली कळकळ लक्षात येते . 1892 सालापूर्वीची ही 
भाषण संपदा असली तरीही 15 नोव्हेंबर , 1891 रोजी ओतूर येथे पार पडलेल्या 
जोतीरावांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित्त केलेल्या सावित्रीबाईंच्या महत्त्वाच्या भाषणाचा 
यात समावेश नाही. 1892 साली ही पंचसूत्री प्रकाशित झाल्याने सासवड येथील 
सत्यशोधक परिषदेच्या सावित्रीबाईंच्या अध्यक्षीय भाषणाची उपलब्धता या छोटेखानी 
पुस्तिकेत असण्याचे कारण नाही . 
जोतीराव निवर्तल्यानंतर सत्यशोधक समाजाची वैचारिक भूमिका समजून घेण्यासाठी 


ओतूर आणि सासवड येथील भाषणांची उपलब्धता आवश्यक होती . विशेष म्हणजे 
उपरोक्त दोन्ही स्थळी शास्त्री महाघट पाटील उपस्थित आहेत . त्यांनी बहुधा ही दोन्ही 
भाषणे उतरवून घेतली असावीत , मात्र स्वतंत्ररीत्या ही भाषणे संपादित करण्याचा प्रयत्न 
झालेला दिसत नाही. सन 1892 नंतरही त्यांनी अनेक भाषणे केली असतील. 
मात्र ती भाषणेही आज उपलब्ध नाहीत . आयुष्याच्या संध्याकाळी त्या परिस्थितीवश 
एकाकी झाल्या होत्या . या एकाकी वृत्तीतून त्यांच्या भाषणात पुरोगामी विचारांची 
आक्रमकता आली असेल; परंतु दुर्दैवाने ही भाषणे आज तरी उपलब्ध नाहीत . 


1. आपल्या माहेराहून (नायगावहून ) दि . 10 ऑक्टोबर 1856 रोजी जोतीरावांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ओघाने 
उद्योगाबद्दल म्हटले आहे की , “ त्यांना भिऊन आपण हाती घेतलेले कार्य का सोडून द्यावे? सदासर्वदा कामात गुंतावे . 
भविष्यातले यश आपलेच आहे. अधिक उणे काय लिहावे. ही विज्ञापना. 3 उपरोक्त विधानावरून त्यांची उद्योगावरील 
प्रामाणिक निष्ठा लक्षात येते . 
संदर्भ - 
1. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय - संपादकाचे मनोगत , पृ. 18 
2. तत्रैव , पृ. 93 
3. तत्रैव , पृ. 74 
4. तत्रैव , पृ. 95 
5. तत्रैव , पृ. 103 


सावित्रीबाईंचा पत्रव्यवहार 
सावित्रीबाईंनी नायगाव आणि ओतूरहून जोतीरावांना विविध प्रसंगी पाठविलेली तीन 
पत्रे आता उपलब्ध झाली आहेत . दिनांक 10 ऑक्टोबर 1856 ला पहिले , तर दुसरे 29 
ऑगस्ट 1868 चे. मोडी लिपीत ही पत्रे आहेत. तिसरे पत्र ओतूरहून दिनांक 20 एप्रिल 
1877 साली लिहिलेले आहे. या तिसऱ्या पत्राचा विषय 1877 साली महाराष्ट्रात पडलेल्या 
भीषण दुष्काळाच्या सावटाचा आहे. 
उपरोक्त तीनही पत्रे खाजगी आहेत ; परंतु या पत्रांची सुरुवातच काय ती खाजगी . शेष 
पत्राचा विषय संपूर्ण सामाजिक आहे. समाजाची काळजी वाहणाऱ्या माऊलीची ही पत्रे 
आहेत . शब्दाशब्दांमध्ये - ओळीओळींमध्ये अवती - भोवतीच्या समाजाच्या समस्या चित्रित 
केल्या आहेत . तत्कालीन समाजाचा खरा आरसा ही पत्रे आहेत . सुधारकांच्या संदर्भात 
तत्कालीन समाजाची मानसिकता या पत्रांमध्ये रेखाटली गेली आहे. समाजाचे चित्रण 
आणि सुधारकाची अगतिकता चित्रित झाली आहे. एक मात्र खरे आहे की , प्रसंगाची 
भयानकता चित्रित करताना थोडेसे अतिरंजित वर्णन केले गेले आहे. दुष्काळाच्या 
भयावहतेचे वर्णन आणि गणेश- सारजा पोटफुगी प्रकरण या सदरात मोडतात . एवढा 
नाममात्र अपवाद सोडला तर साहित्यातील सामाजिक क्रांतीच्या दालनात या पत्रांना 
स्थान द्यावे लागेल , एवढे मोल या पत्रांचे आहे. खरे तर माहेरहून एका पत्नीने , आपल्या 
पतीला लिहिलेली ही पत्रे आहेत . यात वैयक्तिक घडामोडींचा उल्लेख यायला हवा होता ; 
परंतु या पत्रांमध्ये नाममात्र वैयक्तिक जीवनाचा उल्लेख आहे; परंतु या दाम्पत्याला 
वैयक्तिक असे जीवन उरले नसल्यामुळे आणि संपूर्ण समाजच त्यांचा संसार झालेला 
असल्यामुळे त्याच भूमिकेतून ही पत्रे उतरली आहेत . समाजकल्याणाच्या तळमळीतून ही 
मांडणी झाली आहे. ही पत्रे म्हणजे केवळ फुले दाम्पत्याच्या संसाराची रडकी कहाणी 
नसून सामाजिक चळवळीच्या इतिहासाची पाने आहेत . ही पत्रे तत्कालीन 
समाजजीवनावर सखोल प्रकाश टाकीत असल्यामुळे त्यांचेमोल अनमोल आहे . 
जोतीराव सत्यासाठी कुठलीही तडजोड स्वीकारीत नसत . हीच वैचारिक भूमिका या 
तिन्ही पत्रात आहे. सावित्रीबाईंनीही सत्यापुढे कुठलीही तडजोड स्वीकारलेली नाही . 
थोडक्यात, सत्यमेव जयते ही भूमिका तीनही पत्रांतून दृष्टीस पडते. पत्रांचा प्रारंभ अथवा 
अभिवादन आणि समारोप एक शालिन गृहिणीचा म्हणून केला असला तरी या पत्रातील 
आशय एक समाजक्रांतिकारी व्यक्तीचा आहे. या पत्रांवर काही मुद्यांच्या संदर्भात आक्षेप 
घेण्यात आले आहेत . प्रामुख्याने हे आक्षेप सावित्रीबाईंच्या स्वाक्षरीच्या संदर्भात आहेत . 
सावित्री आणि सावित्री जोतीबा अशा पद्धतीने त्यांनी वेगवेगळा स्वत : चा उल्लेख 
(सह्या) केल्यामुळे काही अभ्यासकांनी या पत्रांवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. तसेच 
पत्रातील मजकुरासंदर्भात आणि शुद्धलेखनाच्या अंगानेही शंका घेण्यात आल्या आहेत . 


येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की , ही पत्रे खाजगी आहेत . कार्यालयीन नाहीत. तेव्हा 
शेवटी सही करताना फारसे गांभीर्याने त्यांनी घेतले नसावे. म्हणून सावित्री आणि 
सावित्री जोतीबा अशा वेगवेगळ्या सह्या त्यांनी केल्या असाव्यात . दुसरी बाब अशी की , 
या तिन्ही पत्रांचा कालखंड 1856 ते 1877 असा आहे . जवळपास प्रत्येक पत्रात दहा वर्षांचे 
अंतर आहे . म्हणून 1856 साली सावित्रीबाईंनी सावित्री म्हणून केलेली सही आणि 1868 
व 1877 साली सावित्री जोतीबा म्हणून केलेल्या स्वाक्षरीने या पत्रांची विश्वासार्हता 
कमी होत नाही . 
या तिन्ही पत्रांमधून सावित्रीबाईंच्या सामाजिक चळवळीच्या भावविश्वाचे दर्शन होते . 
पतीशी साधलेला हा सामाजिक हृदसंवाद खरोखरच मराठी साहित्यात उजवा आहे. 
काऊचिऊच्या भावविश्वात न रमता त्या तत्कालीन नांगरी समाजाचा हरवलेला चेहरा 
पत्रांमधून शब्दबद्ध करतात . या हरवलेल्या चेहयाला आपल्या परीने आकार देण्याचा 
प्रयत्न त्या करतात . या प्रसंगी केवळ सूचना करून त्या थांबत नाही , तर त्यावर त्वरित 
कार्यवाहीही करण्यास सूचित करतात . ही कार्यवाही अतिशय शांतपणे; पण शिस्तबद्ध 
पद्धतीने करतात . हे लेखन ग्रामीण जीवनाशी थेट नाते सांगणारे आहे. ग्रामीण जीवन 
आणि ग्रामीण शैलीपासून हे लेखन तसूभरही ढळलेले नाही. ही पत्रे तत्कालीन ग्रामीण 
जीवनाचे प्रतिबिंब आहेत . 
पहिल्या पत्रामध्ये त्या , त्यांचा आणि त्यांच्या बंधूमध्ये घडून आलेल्या वैचारिक मतभेदांचे 
आणि समेटाचे वास्तव दर्शन त्यांनी केले आहे. समाजसुधारकांना घराच्या उंबऱ्यापासून 
कसा संघर्ष करावा लागतो , याचे अस्सल उदाहरण म्हणजे हे पत्र होय . 
सावित्रीबाईंच्या माहेरी सावित्रीबाईंचे, त्यांच्या आईंचे आणि त्यांच्या पाठीवरील भाऊ 
सिदूजी यांचे बोलण्यात बोलणे चालले असता सिदूजी याने फुले दाम्पत्याच्या क्रांतिकारी 
कार्याची अवहेलना करून हे मानवतावादी कार्य थांबविण्यासाठी कोती सूचना केली . या 
उपर तो आपल्या पाठीवरील भाऊ आहे, जाऊ द्या , माहेराशी तडजोड म्हणून त्याच्या 
बोलण्याकडे दुर्लक्ष करावे अशी भूमिका न घेता खऱ्या समाजसुधारकाला शोभेल अशी 
भूमिका घेऊन त्याच्याच शैलीत , आपल्या आईसमक्ष त्याची सावित्रीबाईंनी कानउघडणी 
केली. 
समाजसुधारकांची कार्यपद्धती नेहमी प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने वाहत असते . सुधारकांना 
सच्चे अनुयायी अतिअल्प असतात . समाजसुधारकांच्या कार्यात मदत करण्याऐवजी त्याचे 
पाय ओढणारे अनेक मानवी खेकडे असतात . अशाही परिस्थितीत तो काळाच्या पुढे धावत 
असतो ; परंतु प्रतिगामी आपल्या संपूर्ण शक्तिनिशी त्याचाविरोध करीत असतो . अशा वेळी 
सुधारकाची दमछाक होत असते ; परंतु खरा सुधारक या बाबीला पुरून उरतो. अशा या 
पार्श्वभूमीवर या पत्राचे विश्व वैयक्तिक न राहता ते संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधित्व करते . 
सिदूजी येथे सनातनी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. म्हणून हे पत्र सुधारक आणि सनातनी 
यांची वैचारिक लढाई ठरते. प्रतिगामी विरुद्ध पुरोगामी असा हा वैचारिक संघर्ष येथे आहे. 
ब्राह्मणी- अब्राह्मणी असेही या संघर्षाचे स्वरूप आहे. 
तत्कालीन समाजाकडे मानवतेच्या भूमिकेत पाहून स्त्री , स्पृश्य , अस्पृश्य मानवाला शिक्षित 
करण्याचे कार्य मोठ्या जिद्दीने फुले दाम्पत्याने सुरू केले . यामुळे सनातनी, प्रतिगामी 


समाज खवळून उठला . हे खवळणे म्हणजेच सिद्जीचे वक्तव्य होय . हा बहुजनांचा 
प्रतिनिधी ब्राह्मणांच्या इशाऱ्यावर सुधारकांना विरोध करतो. ब्राह्मण सांगे आणि 
अब्राह्मण वागे ही परंपरा सुधारकांच्या प्रतिनिधी सावित्रीबाईंना माहीत असल्यामुळे त्या 
कठोर भाषेत या सनातनी मताचे सोदाहरण खंडण करतात . हे खंडण मंडण इतके बिनतोड 
आहे की , सिदूजीचे त्यामुळे हृदयपरिवर्तन होते . खरे तर येथे हे पत्र संपावयाला हवे होते , 
मात्र त्यांनी पुढील समर्पक शब्दांमध्ये पत्राचा समारोप केला आहे. त्या म्हणतात , 
“ यावरून तुमच्या ध्यानात येईल की , पुण्यात आपल्याविषयी दुष्टावा माजविणारे 
विदूषक पुष्कळ आहेत , तसेच येथेही आहेत . त्यांना भिऊन आपण हाती घेतलेले कार्य का 
सोडून द्यावे? सदासर्वदा कामात गुंतावे, भविष्यातले यश आपलेच आहे. " 
हे निखळ पत्र नसून हा समाजकार्याचा एक जाहीरनामा आहे. या पत्रात समाजकार्याची, 
समाजसुधारकाच्या निश्चित ध्येयाची रूपरेषा रेखाटली आहे. 
दिनांक 29 ऑगस्ट 1868 रोजी नायगावाहून जोतीरावांना लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात 
त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीचे जवळून दर्शन घडते . त्यांच्या डोळ्यांसमोर घडलेल्या घटनेचा 
वृत्तांत म्हणजे हे पत्र होय . त्याचे असे झाले की , नायगाव परिसरातील गणेश नामक 
ब्राह्मण पुरोहित आणि सारजानामक अस्पृश्य युवती ( महार ) यांचे एकमेकांवर प्रेम असून 
गणेशपासून सारजाला दिवस गेले आहेत . या प्रकरणाचा गवगवा होऊन गावकऱ्यांनी 
त्यांची धिंड काढली असून त्यांना मारहाण करून त्यांना जिवे मारण्यासाठी नेले जात 
असल्याचे सावित्रीबाईंना कळते . त्या लगबगीने तेथे येऊन इंग्रज सरकारचे भय 
दाखवतात . प्रसंगावधान राखून नायगाव सोडण्याचा जनसमुदायाचा निर्णय गणेश 
सारजा मान्य करतात . सावित्रीबाई या निराधार जोडप्याला जोतीरावांकडे पुण्याला 
पाठवून देतात व येथे हे पत्र संपते . 
त्यांच्या अंगी असलेल्या संयमी व धाडसी वृत्तीचे दर्शन येथे होते. प्रसंग बाका असतानाही 
प्रसंगी न डगमगता बिथरलेल्या जनसमूहाची समजूत घालतात . या प्रसंगी त्या 
प्रतिजोतीराव भासतात . जोतीरावांप्रमाणेच त्याही धीरोदात्त असल्याचे या प्रसंगातून 
लक्षात येते . येथे सावित्रीबाईंच्या अलौकिक धैर्याची चुणूक तर लक्षात येतेच; पण मानवी 
खलप्रवृत्ती नष्ट होऊन त्या ठिकाणी सत्प्रवृत्ती नांदावी यासाठी त्या प्रयत्नशील असल्याचे 
या पत्रांवरून लक्षात येते. माणसातील खलप्रवृत्ती संपावी, ना की ती व्यक्ती संपावी . ही 
त्यांची निखळ भूमिका येथे लक्षात राहते . तसेच येथे त्यांच्या दृढनिश्चयी स्वभावाचेही 
जवळून दर्शन होते . 
दिनांक 20 एप्रिल 1877 रोजी ओतूरहून लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्रात महाराष्ट्रात पडलेल्या 
सन 1877च्या दुष्काळाचे भयावह सावट आणि ते निवारणाऱ्यासाठी त्यांनी आणि त्या 
परिसरातील सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कार्याचा स्थूलमानाने घेतलेला 
एक आढावा आहे . 
त्या प्रारंभीच दुष्काळाच्या संदर्भात लिहितात की , “ गेले 1876 साल लोटल्यानंतर 
दुष्काळाची तीक्रता अधिक वाढून सर्व जण व जनावरे चिंताक्रांत होऊन गतप्राण होत 
धरणीवर पडू लागली आहेत. माणसांना अन्न नाही, जनावरांना चारापाणी नाही . यास्तव 


कित्येक देशांतर करून आपले गाव टाकून जात आहेत . कित्येक पोटची पोरे व 
तरण्याताठ्या पोरी विकून परागंदा होत आहेत . नद्या, नाले , ओढे शुष्क व कोरडे ठणठणीत 
होऊन मृगजलाने व्याप्त झाली आहेत . झाडाझुडपांनी पाने वाळून ती भूमीवर पडली 
आहेत. भूमीला भेगा पडल्या असून त्यातून अंगाला झोंबणाऱ्या झळया बाहेर पडतात . 
अनेक लोक क्षुधित व तृषाक्रांत होऊन भूमीवर पडून मस्त आहेत . कित्येक निवडुंगांची बोंडे 
अन्न म्हणोन खातात व मूत्र पाणी म्हणोन पितात व संतोष पावतात . देहत्यागापूर्वी 
भुकेची , तहानेची इच्छा पुरवितात व मृत्यूच्या स्वाधीन होतात, असे इकडचे भयानक 
वर्तमान आहे. "1 
उपरोक्त कोरड्या दुष्काळाच्या वर्णनाने या पत्राचा प्रारंभ होतो . दुष्काळाने प्राण्यांची , 
मनुष्यांची व सृष्टीची वाताहत , माणुसकीची वाताहत, नैसर्गिक दुरवस्था व त्यातून निर्माण 
झालेल्या अनैसर्गिक बाबींचे विदारक चित्रण रेखाटले गेले आहे. दुष्काळाच्या अंगाने 
येणाऱ्या अमानवीय वर्तनाबद्दल त्या लिहितात , “ दुसरी चिंतेची बाब अशी की , 
सावकारांना लुटावे, त्यांची नाके कापावी अशी दुष्ट कर्मे या भागात घडत आहेत . तस्मात 
मोठे मोठे दरोडे पडत आहेत . "2 या पत्रात अशी अमानुष कृत्ये घडत असल्याचे स्पष्ट करून 
त्या संदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे . 
अशाही प्रसंगी सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते जनतेसाठी झटत असल्याचे, 
दुष्काळनिवारण कमिट्या स्थापन करती असल्याचे म्हटले आहे. ओतूर परिसर 
सत्यशोधकांचा बालेकिल्ला असल्याने येथील कार्यकर्त्यांची ही जनसेवा नावानिशी त्यांनी 
नोंदविली आहे. 
दरोडेखोर समजून डांबलेल्या 50 सत्यशोधकांची सुटका , सावित्रीबाईंनी केलेल्या 
सल्लामसलतीनंतर तत्कालीन पुण्याच्या कलेक्टरांनी सत्यशोधकांची केलेल्या सुटकेचा 
संदर्भात त्या म्हणतात की , “ तो गोऱ्या फौजदारास रागे भरून बोलला की , पाटील का 
दरोडे घालतात ? त्यांना सोडून दे, कलेक्टर दुष्काळ पाहून कष्टी झाला व कळवळून त्याने 
आपल्या केंद्रात ज्वारीच्या चार गाड्या पाठविल्या आहेत . " 3 
शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या व सैरभैर झालेल्या जनसमुदायाचे व त्यांना मदत 
करणाऱ्या व्यक्तींचे हे बोलके चित्र आहे. यावरून असमानी संकटाशी दोन हात करण्याचे 
त्यांचे मनोधैर्य दिसून येते . याही पत्रात त्यांच्यात वसत असलेल्या आत्मविश्वासाचे, 
धाडसाचे सखोल दर्शन होते . या पत्रात प्रारंभीच्या भयावह वर्णनात त्यांच्या संवेदनक्षम 
कविमनाचे दर्शन घडते . ही भरारी निश्चितच अतिरंजित वर्णनाने युक्त आहे, यात वाद 
नाही. कदाचित दुष्काळाची भीषणता ठसवताना त्यांच्यातील कविमनाने वास्तवापेक्षा 
अतिशयोक्ती वर्णनाकडे भरारी घेतली असावी एवढेच . 
या पत्रांचा लेखकच समाजभिमुख असल्यामुळे अन्य फापट पसाऱ्याच्या वर्णनाला येथे 


थारा नाही . ओळीओळीमधून समाजासंदर्भात असलेली कणव दृष्टीस पडते . तसेच 
लेखनशैलीतही , ही पत्रे उजवी आहेत . विनयशीलतेचे दर्शन सर्वत्र भरून राहिले आहे . 
समाजाचा हरवलेला चेहरा शोधणे आणि दुर्दम्य आशावाद जागवणे हा या पत्रांचा उद्देश 
आहे. शालीन गृहिणी म्हणून पत्राची सुरुवात जरूर आहे . सुरुवात तेवढी शालीन 
गृहिणीची आहे. पत्रांतील उर्वरित वर्णन तत्कालीन समाजाच्या समस्यांच्या आरसा आहे. 
या तिन्ही पत्रांचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की , या पत्रांचा उपसंहार सुरेख उतरला 
आहे. उपसंहार- समारोप करताना एक नवा आशावाद त्या निर्माण करू पाहत आहेत . हा 
नवीनतम असा दृढ आशावाद आहे. येथे त्या प्रचंड आशावादी आहेत . हा त्यांच्या लेखनाचा 
शिरोबिंदू आहे. म्हणून या पत्रांचे मोल अनमोल आहे. 

_ _ _ 
संदर्भ - 
1. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय , पृ . 76 
2. तत्रैव , पृ. 76 
3. तत्रैव , पृ. 76, 77 . 


सावित्रीबाईंची काव्यसंपदा 
सावित्रीबाईंच्या काव्यसपंदेचा कालखंड हा अर्वाचीन मराठी काव्याचे जनक केशवसुत 
यांच्या पूर्वी येतो. हे अंतर जवळपास तीस वर्षांचे आहे. सावित्रीबाईंचा पहिला काव्यसंग्रह 
सन 1854 साली शिळा प्रेसवर प्रकाशित झाला होता . काव्यफुले या नावाने हा 
काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला . तर दिनांक 7 नोव्हेंबर 1892 साली नारोबाबा महाघट शास्त्री 
यांनी बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर हे त्यांचे दीर्घकाव्य प्रकाशित केले . पितरपुराण 
नावाचा आणखी एक काव्यग्रंथ त्यांनी रचल्याचा दावा त्यांच्या अभ्यासकांनी केला आहे.1 
या संदर्भात फुलवंताबाई झोडगे यांनी म्हटले आहे की , सावित्रीबाईंच्या कवितांची तीन 
पुस्तके, काव्यफुले , बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर , पितरपुराण ही होती . आज ती दुर्मिळ 
झाली आहेत . पैकी पितरपुराण चा उल्लेख डॉ . माळी यांनी केलेला नाही. या संदर्भात 
झोडगे यांनी पुन्हा म्हटले आहे की , सावित्रीबाईंनी या पितरपुराण मध्ये पितृकुळातील 
आप्तांविषयीची कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. थोडक्यात , फुलवंताबाई झोडगे यांनी 
उल्लेखिलेले पितरपुराण आज दुर्मिळ झाले आहे. डॉ . मा . गो . माळी यांनी संपादित 
केलेल्या सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मयात यात काव्यग्रंथ समाविष्ट करण्यात आलेला 
नाही अथवा त्याच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात कुठलेही भाष्य करण्यात आलेले नाही . 
शंकराचे वर्णन केलेल्या शिव महिम्नस्तोत्र या मूळ संस्कृत पोथीचे, त्यांनी (काव्याचे) 
मराठीत अनुवाद केल्याचा पुरावा उपलब्ध झालेला आहे. या पोथीची दोन पाने उपलब्ध 
झाली असून समग्र वाङ्मयामध्ये परिशिष्ट - 12 मध्ये ती प्रकाशित केलेली आहेत . हे नऊ 
अनुवादित श्लोक मोडीत आहेत . 
काव्यफुले हा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला त्यावेळी सावित्रीबाई अवघ्या तेवीस वर्षांच्या 
होत्या . 1850 सालापासून त्यांनी कविता सृजनास प्रारंभ केला असावा. अशा या कोवळ्या 
वयात अतिशय बिकट प्रसंगी जोतीरावांबरोबर त्या गृहत्याग करतात. उस्मान शेख यांच्या 
गोठ्यात राहून पतीच्या सर्व कार्यात सहभागी होतात , तर दुसरीकडे समाज टिंगल 
टवाळकी करत असताना जिद्दीने अध्यापनाचे कार्य करतात आणि संसाराची घडी 
विस्कटली असतानाही त्या कवितेचा संसारही मांडतात . काव्यसृजनाची कुठलीही परंपरा 
नसताना बहुजनाची ही कन्या काव्यसृजनात उजवी ठरते . जोतीरावांचा काव्यसंसार 
उमलण्यापूर्वी सावित्रीबाईंचा काव्यसंसार पूर्णपणे फुलला होता . विकसित झाला होता , हे 
या ठिकाणी लक्षात ठेवले पाहिजे . 
सावित्रीबाईंनी अशा या काव्यसंसाराकडे ‘ छान गाणे रचावे म्हणून पाहिले असले तरीही 


हा त्यांचा संसार केवळ छान गाणे रचण्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. या 
काव्यसंसारातून त्यांनी अनेक प्रसंगी समाज प्रबोधनही केले आहे. कदाचित छान छान 
गाणी रचावी म्हणण्यामागे त्यांची विनयशीलता असावी. महात्मा फुल्यांनी रचली तशी 
बहुतांश क्रांतीची गाणी त्यांची नाहीत . तेवढी दाहकताही काव्यात नाही; परंतु महात्मा 
फुल्यांच्या क्रांतीच्या गाण्याचा प्रारंभ त्यांनी केला . ती ऊर्जा त्यांच्या काव्यसंसारामध्ये 
निश्चित आहे. प्रसंगी त्यांनीही क्रांतीची गीते घुमविली आहेत . मात्र विषय प्रतिपादनामध्ये 
फुले पुढे निघून गेले आहेत . थोडक्यात , बहुतांश काव्यरचना करते वेळी दोघांच्या प्रेरणा 
स्त्री , दलित , बहुजन घटकच आहेत . सन 1854 साली प्रकाशित झालेल्या या 
काव्यसंग्रहाच्या संदर्भात सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मयाच्या संपादकांनी पुढीलप्रमाणे 
मनोगत व्यक्त केले आहे. ते आपल्या मनोगतात म्हणतात की , “सावित्रीबाई फुले यांचा 
सन 1854 सालचा हा काव्यसंग्रह होय . शिळा प्रेसवर हा छापलेला असून मुखपृष्ठावर 
शंकरपार्वतीचेचित्र आहे. मिशनरी छापखान्यात याची छपाई झाल्याचे नमूद आहे. शिळा 
प्रेसवर छापलेल्या काव्यसंग्रहातील जेवढी पाने हाती लागली तेवढ्यांची छायाचित्रे घेऊन 
या पुस्तकात ती जशीच्या तशी देण्यात आली आहेत . योगायोगाने या संग्रहातील 12 
कवितांचे सावित्रीबाईंनी मोडी लिपीत केलेले कच्चे टाचण उपलब्ध झालेले आहे. यामुळे या 
काव्यसंग्रहातील कविता म्हणजे सावित्रीबाईंची स्वरचना आहे हे नि :संशय सिद्ध होते . 
मोठी हस्ताक्षरात मूळ स्वरूपात उपलब्ध झालेले हे कागद श्री . कृष्णाजी गोरे, मुंबई 
यांच्याकडून उपलब्ध झालेले आहेत . "5 
सावित्रीबाईंच्या काव्यसंपदेच्या संदर्भात उलटसुलट चर्चा घडून आली आहे. 
काव्यसंपदेवरील अविश्वासार्हता केवळ अनुमानावर व्यक्त झाल्यामुळे काव्यरसिकांनी 
तिकडे दुर्लक्ष केले आहे. 
या काव्यसंग्रहातील संपादित 41 कवितांची वर्गवारी साधारणत : सावित्रीबाईंच्या 
अभ्यासकांनी पुढीलप्रमाणे केली आहे :6 
1. निसर्गविषयक 2. सामाजिक 3 . प्रार्थनापर 4 आत्मपर 5. काव्यविषयक 6. 
बोधपर 7. इतिहासविषयक आणि स्फुट कविता 
सावित्रीबाईंच्या अभ्यासकांनी स्थूलमानाने केलेली ही वर्गवारी आहे. ही वर्गवारी तशी 
लवचिक आहे. या काव्यसंग्रहाचा प्रारंभ लहान लहान कवितांपासून होतो. यात बहुतांश 
कविता प्रार्थनापर विभागात मोडतात . प्रास्ताविक , अर्पणिका, शिव प्रार्थना , शिवस्तोत्र , 
स्वागतपर पद्य , ईशस्तवन आदी कवितांचा समावेश उपरोक्त विभागात होऊ शकतो . 
प्रास्ताविकामध्ये कवयित्रीचे मनोगत आहे. हे मनोगत सुबोध नीतिशिक्षण , मनोरंजनातून 
आणि भावनेतून व्यक्त झालेले आहे. यानंतर कवयित्रीने अर्पण केलेल्या चार ओळींच्या 
अर्पणिका ( अर्पणपत्रिका ) मध्ये वाचकांना सुजन हितकारक म्हणून संबोधले असून 


त्यांनाच ही सुमाला अर्पण केली आहे. अशा आशयाची अर्पणपत्रिका त्याकाळी आणि 
आजही उठून दिसते . म्हणून या अर्पणपत्रिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र या 
ठिकाणी ‘ अर्पणिका वसंततिलका वृत्तात असल्याचे म्हटले आहे; परंतु प्रत्यक्षात हे वृत्त 
मालिनीवृत्त आहे. 
शिवप्रार्थना , शिवस्तोत्र आणि ईशस्तवन आदी कवितांमधून शंकराचा महिमा वर्णन 
केला आहे. या महिमा वर्णनामध्ये ओघाने शंकराला त्यांनी निर्मिक म्हणूनही संबोधले 
असावे . येथे अनार्य संस्कृतीचा प्रभाव जाणवतो . या विभागातील आणखी एक कविता 
म्हणजे स्वागतपर पद्य ही होय . या चिमुकल्या कवितेला प्रार्थनापर अथवा स्फुट 
विभागातही समाविष्ट करता येईल . बहुधा शालेय समारंभासाठी या गेय कवितची रचना 
झाली असण्याची शक्यता आहे. शब्दांची भाऊगर्दी न करता अत्यंत विनयाने सोप्या सरळ 
भाषेत फारसे प्रतिभेचे दर्शन न घडविता ही कविता रचली आहे . 
इतिहासविषयक कवितांमध्ये प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी , राणी छत्रपती ताराबाई 
आदी कवितांचा समावेश करता येईल . 
अजिंक्य राणी ताराबाई छत्रपतींचे चरित्र बहुधा त्यांनी अभ्यासलेले असावे. वाळवेकर 
यांनी लिहिलेल्या कोल्हापूरच्या महाराणी छत्रपती ताराराणी यांचे चरित्र सावित्रीबाई 
यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकाशित झाले होते . हा ग्रंथ अभ्यासून अथवा अन्य चरित्र 
अभ्यासून त्यांना ‘ अजिंक्यतारा ’ राणीची ओजस्वी अशी कविता स्फुरली असावी . 
कुळवाडी भूषण शिवरायांची ही धाकटी सून प्रतिकूल परिस्थितीत मोगलांशी मोठ्या 
जिद्दीने झुंजली . शेवटी बलाढ्य अशा दिल्लीश्वराला, मोगल सम्राटाला तिच्या व्यूहरचनेपुढे 
हताश व्हावे लागले. अशा या ऐतिहासिक, उपेक्षित अजिंक्यतारा ला मोठ्या मनाने 
सावित्रीबाईंनी मुजरा (नमन ) केला आहे. पुरुषार्थ गाजविणाऱ्या या मराठी मनाशी, 
मराठी कवयित्रीने या ओजस्वी चित्रणात अंतरीचेनाते जोडले आहे. 
प्रारंभी राणीच्या कर्तृत्वाचे झोकदार शाहिरी वर्णन झाले आहे. पोवाड्यासम या रचनेत 
त्यांनी शौर्यरसाची ( वीररसाची ) बहार उडवून दिली आहे. अजिंक्य राणी तारावर 
चंडिका , जगदंबा , अंबाई आदी पुराणातील विशेषणांची खैरात करून एक व्यापक 
लढाऊ , झुंजार ऐतिहासिक अर्थ बहाल केला आहे. एका स्त्री मनाचा का कल त्यांच्याच 
शब्दात - 
ही एकच शूर रणगाजी छत्रपती ताराबाई 
शिवधन प्रतापी माझी वीरांची रणदेवाई 
जयभवानी जयजयकार जय ताराराणी ललकार 
तिज करी मी नमस्कार शूर देवीचा जयजयकार 


ताराबाई माझी मर्दीनी 
भासे चंडिका रणांगणी 
रणदेवा ती श्रद्धास्थानी 


नमन माझिये तिचिया चरणी 
येथे म्हणावे असे प्रतिभेचे दर्शन होत नसले तरी श्रद्धास्थानी असलेल्या उपेक्षित स्त्री 
पात्राला न्याय देण्यात मात्र त्या यशस्वी झाल्या आहेत . एका सेवाभावी वीरांगनेने 
ऐतिहासिक विरांगनेला त्रिवार केलेले नमन आहे . समानधर्मीय पुरुषार्थ गाजविणाऱ्या 
राणी ताराशी त्यांनी सुसंवाद साधला आहे . शब्दसुमनांचे हे राणी ताराचे पुण्यस्मरण 
उजवे ठरले आहे. 
कुळवाडी भूषण छत्रपती शिवरायांची थोरवी त्यांनी छत्रपती शिवाजी या छोट्याशा 
कवितेतून वर्णिली आहे. श्रद्धास्थानी असलेल्या या महानायकाच्या अनुषंगाने मनात 
घोळणारे विचार त्यांनी व्यक्त केले आहेत . शूद्रादि अतिशूद्रांचा प्रभू म्हणून त्यांनी 
महाराजांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. हा वैशिष्ट्यपूर्ण उल्लेख लक्षात घेण्यासारखा 


आहे. 


काव्यफुले काव्यसंग्रहात सावित्रीबाईंनी काही निखळ नैसर्गिक वर्णनपर कविताही 
रचल्या आहेत . पिवळा चाफा , जाईचे फूल , जाईची कळी , गुलाबाचे फूल , 
फूलपाखरू व फुलाची कळी , मानव व सृष्टी , मातीची ओवी आदी कवितांमधून त्यांनी 
बालपणी अनुभवलेले विश्व साकारले आहे; परंतु येथे सावित्रीबाईंच्या काव्य समीक्षकांनी 
त्यांच्या कवितांवर त्यांच्यानंतर येणाऱ्या पिढीतील कवींचा प्रभाव असल्याचे म्हटले आहे. 
एकतर निसर्गाशी नाते प्रस्थापित करण्याचा हा काळ नसतानाही त्यांनी हे नाते सांगितले 
आहे. असे असताना त्यांच्यानंतर येणाऱ्या कालखंडांतील कवींचा प्रभाव त्यांच्यावर कसा 
असू शकतो ? या समीक्षेचा अर्थ स्पष्ट आहे की , सावित्रीबाईंच्या उपलब्ध कवितांवर 
(विश्वासार्हतेवर ) ही शंका उपस्थित केली आहे. प्रामुख्याने पिवळा चाफा , फुलपाखरू व 
फुलाची कळी या कवितांवर अनुक्रमे बी आणि बालकवींचा प्रभाव ( अनुकरण ) असल्याचे 
समीक्षकांनी नमूद केले आहे. असो . 
निसर्गवर्णन करताना मानवाशी नाते प्रस्थापित करण्यास त्या विसरत नाहीत . पिवळा 
चाफा हा मानवीयकरणापासून दूर गेला नाही. पिवळा चाफा सरळ सोप्या भाषेतील 
प्रगटीकरण होय . सौंदर्यमुग्ध करणारी आणि निसर्गाचे भावविश्व उलगडून दाखविणारी ही 
कविता आहे. काव्यकल्पना, प्रतिभा आणि शब्दसामर्थ्याचा मेळ या कवितेत सुरेख जमला 
आहे . पिवळ्या चाफयाचे आकर्षण मानवाबरोबर कवीला आहे . हे चित्रण कवयित्री 
सहजगत्या करते . हे चित्रण त्यांच्याच शब्दात - 
पिवळा चाफा 
रंग हळदीचा 
फुलला होता 
हृदयी बसतो ॥ 1 ॥ 
नाव तयाचे 
सुवर्ण चंपक 
सृष्टी दागिना 
मनास पटतो ॥ 2 ॥ 


जैसे रतीला 
मदन खेळवी 
तैसे कवीचे 
मन चेतवितो ॥ 6 ॥ 
गूढपणे तो 
मनात शिरूनी 
काव्य कराया 
उन्मुख करतो ॥ 7 ॥ 
कवीचे भावविश्व चेतविणारा चाफा सावित्रीबाईंनी उपरोक्त शब्दांमध्ये सुरेख चितारला 
आहे. हे सुरेख चित्रण मात्र शेवटी वास्तविक भूमिकेवर उतरते . निसर्गनियमांचे यथार्थवादी 
चित्रण असे - 
नेत्र नासिका 
रसिक मनाला 
तृप्त करूनी 
मरून पडतो ॥ 8 ॥ 
या चित्रणामध्ये दु: खाची आणि नैराश्याची छटा असल्याचे डॉ. कृ.पं . देशपांडे यांनी म्हटले 
आहे.10 दु: खाची आणि नैराश्याची छटा तर आहेच ; परंतु ‘ मरण या नैसर्गिक 
अपरिवर्तनीय नियमाचे त्यांनी वास्तववादी वर्णन केले आहे. 
जाईचे फूल या कवितेत मानव आणि जाईच्या फुलाच्या आनंदी जीवनाचे एक चित्र 
वर्णिले आहे. कवयित्री आणि जाईचे फूल एक दुसऱ्याशी तादात्म्य पावले आहेत . आणि 
शेवटी मानवी स्वार्थी स्वभावाचे दर्शन पुढीलप्रमाणे घडवले आहे. 
रीत जगाची 
कार्य झाल्यावर 
फेकून देई 
मजला हुंगुन ॥ 7 ॥ 
येथे कवयित्रीने मानवी स्वार्थी स्वभावाचे कठोर वर्णन केले आहे. 
गुलाबाचे फूल ही कविता तशी वरकरणी नीतिपर अंगाने जात असली तरीही असीम 
संदरतेचे गुणगान येथे झाले आहे. गुलाबाचे फुल आणि कण्हेरीच्या फुलाच्या सौंदर्याची 
तुलना विविध उदाहरणाने देऊन स्पष्ट केली आहे. रंगरूप आणि सौंदर्यात कण्हेरीच्या 
फुलापेक्षा गुलाबाचे फूल वरचढ असल्याचे सांगून त्यांनी पुढील उपदेश सरळ सोप्या 
भाषेत मानवाला केला आहे. तो असा , 
गुलाबासारखा मानव हा प्राणी 
सावित्रीची वाणी ध्यानी आणा ॥ 5 ॥ 
फुलपाखरू व फुलाची कळी या कवितेत कळीच्या नाजूक भावनेला कवयित्रीने मोकळी 
वाट करून दिली आहे. या कवितेत कळीचे वर्णन सुरेख उतरले असून मानवीकरणही सुरेख 


साधले आहे. कळीच्या आंतरिक प्रेमभावना त्यांनी हळुवारपणे हाताळल्या असल्या तरीही 
उच्छंखल पुरुषीप्रवृत्तीवर घणाघाती हल्ला केला आहे. तो असा - 
चव घेऊनि करी दूर ती 
तीजकडे ते जरा न पाही 
तिला टाकुनी दुसरीकडे 
जावयास त्या लाजही नाही 
कोण कोठली कळी फुलांची 
जुनी विसर नवीन पाही 
रीत जगाची उच्छंखल ही 
पाहुनिया मी स्तिमित होई ॥ 4 ॥ 
येथे त्या पानाफुलांत रमल्या असल्या तरीही त्या सामाजिक वास्तवापासून दूर गेल्या 
नाहीत . 
मानव व सृष्टी मध्ये शिवाराला सृष्टी समजून सुजलाम सुफलाम सृष्टीचेचित्र तृप्त मनाने 
त्यांनी रेखाटले आहे. पावसाच्या आगमनानंतर होणाऱ्या भूतलावावरील परिवर्तनाचे 
वर्णन त्यांनी तृप्त मनाने केलेले आहे. शेतकरी कन्या असल्याने पावसाचे स्वागत त्यांनी 
मनापासून केले आहे. येथे फळा, फुलांच्या उदाहरणांची रेलचेल आहे. मात्र शेतकरी कन्या 
असल्याने शेती अनुभवांतून आणखी प्रसंग त्यांना खुलविता आले असते ; मात्र तसे न होता 
येथे भाष्यच जास्त झाले आहे. या भाष्यामुळे एका सुंदर वर्णनाला वाचक मुकला आहे; 
परंतु हे भाष्य त्यांनी शेवटी सुखी संपन्न मानवासाठी केले आहे, हेही येथे लक्षात ठेवले 


पाहिजे. 


अनादिकाळापासून शेतकऱ्याच्या शोषणाचेचित्रण ब्रह्मवंती शेती मध्ये थोडक्यात पण 
नेमक्या शब्दात केले आहे. पहिल्या सहा ओळींमध्ये तत्कालीन ब्राह्मणी वृत्तीवर त्यांनी 
कोरडे ओढले आहेत . या ब्राह्मणी वृत्तीची चौकट आजही जशीच्या तशीच आहे. ही ब्राह्मणी 
प्रवृत्ती अजूनही शेतीमालाला भाव प्राप्त होऊ देत नाही, म्हणून त्या शेतकऱ्यांना विनंती 
करतात की , 
जे करिती शेती । विद्या संपादती । 
तया ज्ञानवंती । सुखी करी ॥ 4 ॥ 
त्यांनी शेतकऱ्यांना श्रमाचा आणि घामाचा संबंध विद्येशी प्रस्थापित करण्याचे सुचविले 
आहे. 
या सहा - सात कवितांमधून त्यांचे नैसर्गिक विश्व साकारले आहे. हे चित्र फारसे प्रौढ नाही. 
चित्रांमध्ये निखळ निसर्गवर्णनही नाही . निसर्गवर्णन करता करता त्या मानवतावादाकडे 
झुकतात . मानवतावादावर भाष्य करू लागतात . हा त्यांच्यात वसत असलेला त्या 
क्रांतिकार्याचा प्रभाव आहे. असे असले तरी काळवेळाचा आणि काव्य अनुभवाचा विचार 
करता हेही वर्णन सरस आहे. म्हणूनच डॉ . कृ .पं . देशपांडे यांनी या संदर्भाने म्हटले आहे की , 
"त्यात आकाशाला गवसणी घालण्याचे सामर्थ्य नसेल , विद्युल्लतेची चमक नसेल किंवा 
समुद्राची अथांगताही नसेल; परंतु त्यात देवघरात शांत तेवत राहणाऱ्या नंदादीपाची 
सौम्यता, शुचिता आणि निरंतर झुळझुळणाऱ्या निर्झरिणीचे सौंदर्य निश्चित आहे. "11 असे 


असले तरी पानाफुलांत रमलेल्या सावित्रीबाई काळ्या आईचा, मातीचा महिमा ‘ मातीची 
ओवी मध्ये वर्णन करायला विसरत नाहीत . 
खुळे काव्य व खुळा कवी आणि द्रष्टा कवी या कवितांमधून त्यांच्या काव्यविषयक 
प्रगल्भ जाणिवा दृष्टीस पडतात . काव्यआशय, कल्पनेची भरारी आणि विचारांच्या 
संपन्नतेचे दर्शन येथे घडते ते असे , 
सरोवर मानस सुवासिक फुलांचे 
तिथे बांधितो महान कमळांचे 
चार विद्येची चौसष्ट कलांची 
सुबक नवरत्ने त्यावर रसांची ॥ 3 ॥ 
या अगोदरच्या कडव्यात त्यांनी आवडत्या जटाधारी शंभूचे- गंगाजलाचे वर्णन केले आहे. 
या प्रसंगी , या वर्णनात कुणाला प्रतिगामित्वाचे दर्शन होण्याची शक्यता आहे. 
काळाबरोबर कल्पनेने , प्रतिभेने आणि विचाराने धावणाऱ्या कवीला त्यांनी खुळे काव्य 
आणि खुळा कवी मध्ये चित्रित केले आहे. सर्वसाधारण व्यक्तीची, कवितेच्या संदर्भात 
असलेली उदासीन वृत्ती त्यांनी लक्षात घेऊन बहुधा या कवितेला ‘ खुळे काव्य व खुळा 
कवी हे शीर्षक दिले असावे . 
सावित्रीबाईंचा पिंड हा सामाजिक बांधिलकीचा. या बांधिलकीची नाळ गृहत्यागानंतर 
अधिकच घट्ट होत जाते. जीवनाच्या उत्तरार्धानंतर तर त्यांना वैयक्तिक जीवनच उरले 
नाही. हा त्यांचा काव्यसंसार जीवनाच्या पूर्वार्धातील असला तरी त्या खऱ्या अर्थाने 
सामाजिक कवितांमध्ये रमल्या आहेत . कवितेच्या प्रांतात , जोतीरावांच्या अगोदर 
त्यांनीही वाट रुळविली आहे. स्त्री , दलित - बहुजनांना त्यांनी खऱ्या जीवनमार्गाचे दर्शन 
घडविले आहे. या विश्वाच्या त्या एक प्रतिनिधी असल्याने शिक्षणाशिवाय उपरोक्त 
घटकाची प्रगती नसल्याचे त्या आवर्जून सांगतात . दलित -बहुजन समाजाचे त्यांना प्रबोधन 
करावयाचे असल्याने त्यांनी उपरोक्त घटकांमध्ये वसत असलेल्या अंधश्रद्धेवर कडाडून 
हल्ला केला आहे . तत्कालीन समाजव्यवस्थेचा बहुतांश साचा मनुसंहितेवर आधारित 
असल्याने प्रारंभीच त्यांनी मनुमतावर घणाघाती हल्ला केला आहे. दैन्य - दास्यत्व आदींना 
मूठमाती देण्यासाठी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नसल्याचे म्हटले आहे. लोकशिक्षणाने 
पददलित घटकांचा अंतर्बाह्य बदल होऊ शकत असल्याने या संदर्भात त्या प्रचंड आशावादी 
आहेत . आपल्याच कोशात रममाण होणाऱ्या या घटकाला बाह्य जगाचे दर्शन घडवून 
मानवता केंद्र गाठण्याच्या अफलातून हितोपदेश त्या करतात . 
मनू म्हणे , श्रेष्ठ धन , नवस , शूद्र शब्दाचा अर्थ , इंग्रजी शिका , शिकणेसाठी जागे 
व्हा , शूद्रांचे परावलंबन , तयास मानव म्हणावे का ? , इंग्रजी माऊली , अज्ञान , 
सावित्री व जोतीबा संवाद आदी कवितांमधून दलित - बहुजनांना त्या एक संदेश देतात . 
मनू म्हणे या चार कडव्याच्या छोट्याशा कवितेत विषमाधिष्ठित समाजरचना प्रस्थापित 
करणाऱ्या आद्य जनकाचे मत खंडण केले आहे. येथे प्रामुख्याने बहुसंख्य असलेल्या 
शेतकऱ्याला मनूचे (विषमतेचे) विचार समजावेत म्हणून त्या म्हणतात की , 
नांगर धरती । शेती जे करती । 
मठ्ठ ते असती । मनु म्हणे ॥1 ॥ 


हे ब्राह्मण्याचे ओझे त्यांनी सरळ , सोप्या भाषेत हलके केले आहे. ते असे , 
विषम रचती । समाजाची रीती । 
धूर्ताची ही नीती । अमानव ॥ 4 ॥ 
सर्वांची भूक शमविणाऱ्या घटकाला येथे गौणत्व प्राप्त झाल्याने त्या दु: खी होणे स्वाभाविक 
आहे. पुन्हा त्या शेतकरी कन्या असल्याने या मताचे खंडण त्यांच्याकडून अपेक्षितच आहे. 
फुले दाम्पत्याने त्याकाळी राबविलेल्या अनमोल शैक्षणिक धोरणाचा आढावा श्रेष्ठ धन 
या कवितेत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी घेतला आहे . 
इंग्रजी प्रशासनामुळे एक नवी विचारसरणी रूढ झाली . सर्वांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे खुले 
झाले . स्त्री , दलित , बहुजनांसाठीही मोठी संधी चालून आली. मोगलाई , पेशवाईने या 
भूमिकेतून रयतेकडे पाहिले नाही . म्हणून परकीय सत्तेला त्या इंग्रज माऊली म्हणून साद 
घालतात . कारण येथील स्त्री , दलित , बहुजनांच्या सर्वांगीण प्रगतीचा नकाशा या तृतीय 
रत्न च्या साहाय्याने निर्माण होत असल्यामुळे त्यांनी आपल्या भावना या संदर्भात अशा 
व्यक्त केल्या . 
इंग्रजी माऊली । शूद्रांना पान्हा पाजी 
संगोपन आजी । करतसे ॥ 
इंग्रजी माऊली । तोडते पशुत्व 
देई मनुष्यत्व । शूद्रलोका ॥ 
नवस या कवितेत त्या संत तुकोबाराय आणि जोतीराव फुले यांच्या सामाजिक समतेच्या 
भूमिकेचा वारसा मोठ्या नेटाने चालवितात . दुसऱ्या शब्दात त्या येथे संत तुकारामांची 
बोली बोलत असल्याचे भासते . डोळसपणाला रुकार देऊन धार्मिक मध्यस्थाला आणि 
धार्मिक अज्ञानाला नकार दिला आहे. त्या म्हणतात की , 
गोट्याला शेंदूर । फासुनि तेलात 
वसती देवात । दगड तो ॥ 


धोंडे मुले देती । नवसा पावती 
लग्न का करती । नारी - नर ॥ 
थोडक्यात, या कवितेत त्यांनी अंधश्रद्धेवर कडाडून हल्ला केला आहे. 21व्या शतकाकडे 
वाटचाल करताना संपूर्ण समाजाला अंधश्रद्धेने पार गारठून टाकले आहे. जत्रा , खेत्रा , 
उरुसांना आता नवा बहार आला आहे. त्यांच्या स्वप्नातील कष्टकरी, दलित , स्त्री आदी तेथे 
जोरजोराने घुमू लागले आहेत . यातून वेळप्रसंगी अघटित घडल्याचे ऐकायला येते . त्यांच्या 
परिघातील व्यक्ती वंशाच्या दिव्यासाठी जेव्हा सपत्नीक गुजरातपर्यंत पायपीट करते तेव्हा 
त्यांच्या या आक्रमक विचारांची खात्री पटते . मध्यस्थाला नकार देण्याची आणि अंधश्रद्धेला 
मूठमाती देण्याची वारंवार सूचना केली जात असतानाही या परिघातील समाज या 
संदर्भाने तृतीय रत्न उघडू इच्छित नाही हेच खरे . याच मानसिकतेवर हा प्रहार आहे. विद्या 
संपादूनही अंधश्रद्धेला कवटाळणाऱ्या या समाजाची मानसिकता त्यांनी कठोरपणे चित्रित 
केली आहे. 
त्यांनी बहुजनांना त्यांची आंतरिक ओळख शूद्र शब्दाचा अर्थ या कवितेत करून दिली 


आहे. गुलामांना स्वत्वाची ओळख करून देऊन शेवटी आत्मचिंतनास प्रवृत्त केले आहे. ही 
ओळख अशी : 
शूद्र या शब्दाचा । नेटिव्ह हा अर्थ 
जेते जे समर्थ । शूद्रा लावी ॥ 


खरे शूद्र धनी । होते इंडियाचे 
नाव असे त्यांचे । इंडियन ॥ 


होते पराक्रमी । आमचे पूर्वज 
त्यांचेच वंशज । आपण रे ॥ 
ही ऐतिहासिक भूमिका येथे त्यांना बहुजनांना पटवून द्यायची आहे . 
शिकणेसाठी जागे व्हा या कवितेतून त्यांना जनजागरण करावयाचे आहे. दलित 
बहुजनांना एक नवे सामाजिक भान त्यांना द्यावयाचे आहे. शिक्षण या मूल्याची महती 
त्यांना सांगावयाची आहे. उपरोक्त घटकांचा सर्वांगीण विकास शिक्षणातून साधावयाचा 
त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणून येथे मनोरंजनाला फाटा मारला आहे. हीच भूमिका त्यांनी 
इंग्रज माऊली या कवितेतही मांडली आहे. जमेल तसे समाजाला भान देणारे हे प्रबोधन 
यशस्वी झाले आहे. दतिल - बहुजनांना शेवटी त्या कळवळून म्हणतात की , 
असे गर्जूनी विद्या शिकण्या जागे होऊन झटा 
परंपरेच्या बेड्या तोडूनि शिकण्यासाठी उठा ॥ 1 ॥ 
या महान मूल्यांसाठी सर्वांगीण विकासासाठी, शिक्षण संपादन करण्याची त्यांची सूचना 
स्वागतार्ह आहे. हेच मूल्य महात्मा फुल्यांच्या वाङ्मयात सर्वत्र उठून दिसते . आज शिक्षणाचे 
सार्वत्रिकीकरण तर झाले; परंतु महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी अपेक्षिलेले 
सोळा आणि उद्दिष्ट मात्र साधले गेले नाही. सावित्रीबाईंना अपेक्षित असलेली स्त्री , दलित 
बहुजन आज शिक्षित झाला खरा ; पण अंतर्बाह्य झळाळून निघाला नाही . शिक्षणामुळे 
मानवमुक्तीचा मार्ग मोकळा होऊन समानता रुजवणारी नवीन मूल्ये उपरोक्त घटक 
स्वीकारतील अशी त्यांची अपेक्षा होती . मात्र असे चित्र आज दिसत नाही . असो . 
शूद्रांचे परावलंबन या कवितेत उपरोक्त दृष्टिकोन मोठ्या हिरीरीने त्यांनी मांडला आहे . 
उपरोक्त घटकांचा विकास , ज्ञानाचा स्वीकार न केल्याने झाल्याचे सांगून या कवितेत 
त्यांनी ज्ञानाचे महत्त्व विशद केले आहे. येथे त्यांच्या सशक्त सामाजिक दृष्टिकोनाचे दर्शन 
होते . 
दया , प्रेम , परोपकार , सेवा , त्याग , ज्ञान आदी मानवी मूल्यांशी सांगड न घालणारी आणि 
उपरोक्त मूल्यांना तिलांजली देणाऱ्या व्यक्तीस मानव संबोधावे काय ? असा रोकडा सवाल 
उपस्थित करणारी बारा कडव्यांची तयास मानव म्हणावे का ? ही एक कविता आहे . बारा 
कडव्यांत बारा नीतिमूल्ये सरळ सोप्या भाषेत जनसामान्यांसमोर उभी केली आहेत . 
उद्योगाला प्राधान्य देऊन , सर्वसाधारण घटकांना आत्मचिंतन करण्यास प्रवृत्त करणारे 
बारा रोकडे सवाल टाकले आहेत . वारकरी संतांच्या अभंगाचा अथवा रामदासांच्या 
काव्याचा प्रभाव एखादुसऱ्या कडव्यावर जाणवत असला तरी विषयाची प्रचंड विविधता 


येथे आहे. शैलीत समानता असली तरी विषयचित्रण सामाजिक अंगाने जाणारे आहे. 
अविद्या, आळस, पोरबाळांचे लेंढार, परव्यक्तीच्या संदर्भातील सहानुभूती शून्यता , 
अंधश्रद्धा, दारिद्य , पशूपरिहीन जीवन , स्त्रियांच्या श्रमाचे शोषण, परोपकार, गुलामीची 
आच नसणे, वर्तमानाचे भान आदी नसलेल्या व्यक्तीला एक सामाजिक भान देण्यासाठी 
सरळ सोप्या ; परंतु रांगड्या शैलीत तयास मानव मनावे का ? म्हणून अंतरीचा रोकडा 
सवाल केला आहे. मानवी संकल्पना अधिक स्पष्ट करताना अमानवीय संकल्पना 
पशुजगतात नसल्याच्या सांगतात. अशा व्यक्तीला उद्देशून त्या म्हणतात की , 
जोतिष रम सामुद्रिक हो 
स्वर्ग नरकाच्या कल्पनाही 
पशूत नाही त्या जो पाही 
तयास मानव म्हणावे का ? ॥ 5 ॥ 
तसेच संसाराचा संपूर्ण गाडा ओढणाऱ्या भारतीय स्त्रीची शोकांतिका मांडताना , त्या 
म्हणतात की , 
बाईल काम करीत राही 
ऐतोबा हा खात राही 
पशू पक्षात ऐसे नाही 
तयास मानव म्हणावे का ? ॥ 6 ॥ 
स्त्री - पुरुष समतेचा देखावा प्रस्तुत करणाऱ्या प्रवृत्तीला येथे त्यांनी खडसावून विचारले आहे 
की , श्रमाच्या संदर्भात पशू-पक्ष्यांत समानता आहे, तर विचारी मानवाच्या दुनियेत पुरुष 
स्त्रीच्या श्रमावर ऐतोबा बनून खात का बसतो ? अशा या व्यक्तीला मानव म्हणावे काय ? 
असे प्रश्न उपस्थित करून ऐतोबाला अंतर्मुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाईल आणि 
ऐतोबा शब्दांच्या आयोजनाने विषयाच्या प्रतिपादनाचा विस्तार वाढला आहे. 
उपदेशपर या कवितेत बहुधा धार्मिक गुलामगिरीच्या अंगाने विद्रोह उभा करताना त्या 
म्हणतात की , 
गुलामगिरीचे दु: ख नाही 
जराही त्यास जाणवत नाही 
माणुसकीही समजत नाही 
तयास मानव म्हणावे का ? ॥ 11 ॥ 
संवेदनाहीन व्यक्तीसाठी ही प्रश्नावली प्रस्तुत केली आहे. मानव आणि पशुंची तुलना 
नेमक्या शब्दांत वर्णिली आहे. जीवन , जीवनमूल्ये , जनसंस्कृती ( सत्शील , परोपकारी , 
त्यागी, उद्योगशीलता आदी तत्त्वे ) समजून उमजून स्वीकारतो . कमी - अधिक प्रमाणात 
आचरणात आणतो , तो खऱ्या अर्थाने मानव आहे. शरीराने, बुद्धीने आणि संस्काराने मनुष्य 
असूनही उपरोक्त बाबींना तिलांजली देतो , अशा ऐतोबांना येथे चांगले खडसावले आहे. 
केवळ शरीराने मनुष्य असणाऱ्या ; परंतु मानवी कर्तव्याला हुलकावणी देणाऱ्या मानवाला 
त्यांनी तो मुनष्य असल्याची जाणीव करून दिली आहे. श्रमापासून - घामापासून फारकत 
घेणाऱ्या व्यक्तींना येथे सावध केले आहे. साध्या , सोप्या आणि तितक्याच वैचारिक भाषेत 
जीवनावर भाष्य केले आहे. 


सावित्रीबाईंनी विद्यार्थ्यांना उपयुक्त होतील अशाही काही कविता रचल्या आहेत . यातील 
काही कविता गेय आहेत . काही समूहाने सादर करण्यासारख्या आहेत . बाळास उपदेश , 
नवस , इंग्रजी शिका , शिक्षणेसाठी जागे व्हा , बोलकी बाहुली , सामुदायिक संवाद 
पद्य , अज्ञान आदी कविता शालेय अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त होतील अशा बेताने 
रचल्या असाव्यात . हे मनात घोळणारे शालेय विचार , शिक्षणक्षेत्रात पदार्पण केल्यावर 
अधिक तीक्रतेने त्यांना कागदावर उतरावेस वाटले असतील म्हणून त्यांनी हा शब्दप्रपंच 
मांडला असावा . 
सामुदायिक संवाद पद्य या कवितेत आनंददायी शिक्षणपद्धती त्यांनी प्रस्तुत केली आहे . 
या संवादात्मक कवितेत गायनाची सांगड घालून नाट्यमय पद्धतीने प्रसंग खुलवीत नेला 
आहे. उपेक्षित घटकाचा अर्थात मुलींचा (विद्यार्थिनींचा) हुंकार येथे प्रस्तुत केला आहे. तो 
असा - 
न कुरकुरता न आळसता शाळेत जाऊ शिकू चला 
गुलामगिरीची युगायुगाची बेडी तोडू चला 
शालेय जीवनात , शालेत विद्यार्थिनींसाठी त्यांनी केलेला हा नूतन प्रयोग होय . आजही 
आशयानुसार काही शब्दांची फेरफार करून विद्यालयामधून या कविततेचे रंगमंचीय 
प्रयोग होऊ शकतात ; परंतु त्यासाठी इच्छाशक्ती असायला हवी . 
अज्ञान ही कविता आज सामान्य , विशेष काही नसलेली , सुमार वाटत असली तरीही , 
त्या काळी शिक्षण प्राप्तीसाठी विशेषत : स्त्री शिक्षणासाठी ध्येयवेड्या झालेल्या फुले 
दाम्पत्यासाठी आणि शिक्षणप्राप्तीसाठी धडपडणाऱ्यांसाठी फार काही सांगून जाते. 
ज्ञानाची महती विशद करणाऱ्या अनेक कविता त्यांनी रचल्या . त्यामुळे ही कविता तशी 
सुमार वाटते . आशयाच्या दृष्टीने आज सुमार भासत असलेली ही कविता त्याकाळी सर्वत्र 
भरून राहिलेल्या अज्ञानाला हुसकावयाचे, पिटायचे सांगते . 
बोलकी बाहुली ही आरंभीच्या वर्गातील शाळकरी मुले नजरेसमोर ठेवून रचली असावी. 
तसेच बाळास उपदेश या चार ओळीचा कवितेचा समावेशही उपरोक्त सदरातच मोडतो . 
कल करेसो, आज कर या कबिरांच्या दोह्याचा प्रभाव या चिमुकल्या कवितेवर जाणवतो . 
शब्दरचना ही ओढून ताणून आणल्याचे जाणवते . थोडक्यात , ही कविता सुमार आणि 
अर्धवट राहिलेली वाटते . 
शूद्रांचे दुखणे ही कविता आशयात मात्र जोमदार उतरली आहे. त्यांना कळवळा 
असणाऱ्या शूद्रांच्या समस्या अर्थात बहुजनांच्या समस्या या कवितेत चितारल्या असून 
त्यावर उपायही सुचविला आहे. दोन हजार वर्षांपासून येथील बहुजनांना नाडविणारे खरे 
दुखणे थोडक्यात रेखाटले असून त्यावर शिक्षित होणे हा जालीम उपाय असल्याचे 
सुचविले आहे. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे दिलेला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष 
करा हा क्रांतिकारी नारा त्यांनी असा रेखाटला होता , 
शूद्रांना सांगण्याजोगा । आहे शिक्षण मार्ग हा 
शिक्षणाने मनुष्यत्व । पशुत्व हाटते पहा 
हे क्रांतिकारी सूत्र आजही कालबाह्य झालेले नाही . 
सावित्री व जोतीबा संवाद या शेवटच्या कवितेत दलित - बहुजनांना निसर्गरम्य 


वातावरणात मानवता केंद्र सर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. येथे दलित 
बहुजनांचे प्रतिनिधित्व सावित्री - जोतिबा पती- पत्नीने केले आहे . 
या कवितेचा पूर्वार्ध निसर्गरम्य वातावरणात असून उत्तरार्धात समाजजागृतीची कळकळ 
व्यक्त झाली आहे. चंद्र मावळल्याचे सांगून सूर्योदयाचे दृश्य चित्रित केले आहे. काळोख 
संपुष्टात येऊन , प्रबोधनाची पहाट झाल्याचे सांगून , एक सामाजिक सूचन येथे केले आहे. 
तसेच दलित - बहुजनांचे आता अज्ञान संपल्याचे मोठ्या आवेशात जाहीर केले आहे. 
उत्तरार्धाच्या शेवटी मानवमुक्तीची कल्पना अशी साकारली आहे, 
सावित्री : काळरात्र गेली । अज्ञान पळाले ॥ 
सर्वा जागे केले । सूर्याने या ॥ 13 ॥ 
शूद्र या क्षितीजी । जोतिबा हा सूर्य । 
तेजस्वी अपूर्व । उगवला ॥14 ॥ 
जाऊ चला गाठू । मानवता केंद्र ॥ 
मनुष्यत्व इंद्र । पदी जाऊ ॥ 15 ॥ 
उत्तरार्धात जोतीरावांच्या आरंभीच्या मानवमुक्तीच्या कार्याचा परिचय देऊन दलित 
बहुजनांनी या कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. हे आवाहन तेव्हाही आणि 
आजही मार्गदर्शकच आहे. हे मानवता केंद्र सर करण्याच्या संदर्भात डॉ . कृ.पं . देशपांडे 
म्हणतात की , मानवता केंद्र गाठण्याची ही भव्य कल्पना सावित्रीबाईंना खरोखरच 
काळाच्या किती तरी पुढे नेऊन ठेवते. 12 
या नंतर सावित्रीबाईंचे 1892 साली प्रकाशित झालेले दीर्घकाव्य म्हणजे बावनकशी 
सुबोध रत्नाकर होय . सावित्रीबाईंनी या दीर्घकाव्याचा समारोप करताना म्हटले आहे की , 
मिती शुक्ल पक्ष 15 शके 1813 रात्री 2 वाजून 20 मिनिटांनी ही पोथी लिहून पुरी केली 
असे. ( उपसंहार करताना शुक्ल पक्षाचा आणि शालिवाहन शकाचा उल्लेख केला असला 
तरी भारतीय महिन्याचा उल्लेख राहून गेला आहे.) तसेच शेवटी सावित्री जोतीबा फुले 
दु. खु . म्हणून सही केली आहे . पोथीवजा शैलीत ही बावन्न कडवी त्यांनी रचिली आहेत . 
रात्रीच्या दोन वाजून वीस मिनिटांनी ही पोथी समाप्त केली असल्याचेत्यांनी म्हटले आहे . 
यावरून असा अंदाज बांधता येतो की , त्यांनी हे दीर्घकाव्य एकटाकी लिहिले असावे. या 
काव्याचा आवाका लक्षात घेता , हे लक्षात येते की , त्यांच्या मनात ते अनेक दिवसांपासून 
घोळत असावे. या अनुषंगाने कच्चे टाचण त्यांनी पूर्वीच केले असावे. केवळ शेवटचा हात 
किंवा फेरलेखन त्यांनी एकटाकी केले असावे असे वाटते . 
इ . स . 1891 साली रचलेल्या आणि 7 नोव्हेंबर , 1892 साली प्रकाशित झालेल्या या 
काव्याचे प्रकाशक नारोबाबाशास्त्री महाघट हे असून अमरावती जिल्ह्यातील करंजगाव 
येथे सत्यशोधक समाजाचे स्वामी लक्ष्मणशास्त्री सोनार यांच्या घरी हे प्रसिद्ध केले . 13 या 
काव्याची दुसरी आवृत्ती गावगाडा च्या विशेषांकात 10 मार्च 1976 रोजी प्रकाशित 


झाली.14 


हे काव्य 1891 साली रचले गेले व 1892 साली प्रकाशित करण्यात आले . दरम्यान या एका 
वर्षाच्या कालावधीत श्रद्धेपोटी अनेक सत्यशोधकांनी हे काव्य नकलून घेतले. या संदर्भात 
अधिक माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने डॉ .कृ.पं . देशपांडे यांनी म्हटले आहे की , 
" त्या संबंधी माहिती देताना श्री . द.स . झोडगे म्हणतात , या पोथीच्या हस्तलिखित 
कॉप्या निरनिराळ्या सत्यशोधकांनी लिहून ठेवल्याचे आढळून येते... सदर पुस्तकाची 
फाटकीतुटकी कॉपी घामनेर (सातारा) येथील दत्तोबा मारुतराव यादव यांच्याकडून 
आणलेल्या जुन्या कागदपत्रांत आम्हांस आढळली... या पुस्तकाचे हस्तलिखित उतारे 
आम्हास तीन ठिकाणी आढळून आले आहेत ." 15 थोडक्यात, महात्मा फुले 
निवर्तल्यानंतरचा हा कालखंड असून या काव्याचा बहुतांश भाग त्यांच्या जीवन चरित्राचा 
कालपट मंतरलेल्या शैलीत ( नकलून घेणाऱ्या सत्यशोधकांना असे वाटले असेल .) रचला 
गेला असल्याने हे नकलून घेण्याचेप्रकरण सत्य वाटते . 
छान गाणे ( गोष्टी ) रचावे अशा या काव्य रचण्यामागचा हेतू असल्याचे सावित्रीबाईंनी 
म्हटले असले तरी एवढ्या मार्यादित हेतूने हे काव्य रचले गेले नाही , तर उलट कुळाची 
कथा , भारताचा राजकीय , सामाजिक गुलामीचा इतिहास , जोतीरावांच्या क्रांतिकार्याचा 
धावता आढावा व त्यातून भक्तिभावाने जोतीबांचे स्मरण करावे आदी उद्दिष्टे हे काव्य 
रचण्यामागे आहेत . थोडक्यात, जोतीरावांच्या क्रांतिकार्याची कथा सांगणे हा या काव्याचा 
हेतू आहे, हे काव्य रचताना काही प्रसंगी शब्दांची ओढाताण झाल्याचेस्पष्ट जाणवते . काही 
ठिकाणी शब्दांचे अशुद्ध रूपही लक्षात येते . या प्रसंगी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की , 
जोतीरावांनी, त्यांना घरीच शिक्षण दिल्याने त्यांच्या लेखणात दोष असणे अप्रस्तुत नाही 
व काव्यसृजनाची परंपरा नसल्याने हे दोष क्षम्य आहेत . थोडक्यात , या काव्यप्रपंचाकडे 
पद्यमय विचार म्हणून पाहावयाला पाहिजे . काव्य म्हणूनच नव्हे. 16 कारण छंदात कविता 
बंदिस्त करणे हे त्यांचे ध्येय नव्हते , तर जनजागरण हे त्यांचे ध्येय असल्याने त्या दृष्टीने या 
काव्याकडे पाहायला हवे . 
या दीर्घकाव्याच्या प्रारंभी उपोद्घातात ( मनोगतात म्हटले तरी चालेल) काव्य 
रचण्यामागचा हेतू अतिप्रांजळपणे नमूद केला आहे. तसेच जोतीरावांविषयी कृतज्ञता 
व्यक्त करून त्यानंतर हे काव्य अर्पण केले आहे. का समाजसुधारकाला अर्पण केलेला ही 
अर्पण पत्रिका त्यामुळे लक्षवेधी झाली आहे. 
कुळाचा इतिहास , भारतीय गुलामगिरीचा इतिहास आणि जोतीरावांचे स्थूलमानाने 
चरित्र गावे हा माफक हेतू या मनोगतात व्यक्त केला आहे; परंतु येथे जोतीरावांचे कर्तृत्व 
एका निष्टेने रचिले असून येथे अंधश्रद्धेला थारा नाही . अर्थात, जोतीराव निवर्तल्यावर 
मनात साठवलेल्या खोल स्मृतींना येथे त्यांनी उजाळा दिला आहे. 
उपोद्घात , सिद्धता , पेशवाई, आंग्लाई , जोतीबा आणि उपसंहार या सहा भागात हे काव्य 
विभागले आहे. उपोद्घातानंतर येणाऱ्या सिद्धता या विभागात आर्यांच्या आगमनापासून 
थेट कुळवाडीभूषण शिवाजीराजांच्या कारकीर्दीचा अतिधावता सामाजिक आढावा घेतला 


आहे. परकीय आक्रमणांचा राजकीय इतिहास कथित करण्यापेक्षा त्यांनी ( आर्यांनी ) 
लादलेल्या सामाजिक गुलामगिरीवर भर दिला आहे. येथे प्रामुख्याने स्त्रीवर लादलेल्या 
गुलामगिरीच्या ऐतिहासिक वर्णनात त्या गुंतल्या नसून स्थूलमानाने स्त्री घटकावर 
लादलेल्या या ओझ्याची एक छबी प्रस्तुत केली आहे. अर्थात , ही छबी 1891 सालची 
असूनही जोतीरावांच्या या विषयाच्या वर्णनापुढेफिकी आहे. ज्या उंचीवरून जोतीरावांनी 
हा विषय चर्चिला तेवढी विषयाची व्यापकता येथे नाही . त्यामुळे साहजिकच हे वर्णन एक 
छबी पुरते मर्यादित राहिले आहे. अर्थात , स्त्री गुलामगिरीच्या दास्यत्वाची चर्चा करीत 
असताना शूद्र, अतिशूद्र या घटकांवर आर्यांनी स्वार्थापायी लादलेल्या या गुलामगिरीचे, 
मनू मताचे खंडन करून स्त्री , दलित -बहुजनांच्या वाट्याला आलेल्या पशुतुल्य जीवन 
मार्गाचा उल्लेख केला आहे. 
हे राहाटगाडगे असेच खाली - वर होत असताना उपरोक्त घटकांना राजा शिवाजीने 
सतराव्या शतकात तारले . या स्वराज्यरोहणाच्या संकल्पाबद्दल त्या म्हणतात , 
म्हणोनी शिवाजी स्वराज्या उभारी 
समाजी अतीशूद्र लोकास तारी 
मनुष्या आणि सुखी ठेवी त्यांना 
परी शिवसत्ता पुढे लाभली ना ॥ 16 ॥ 
स्वराज्याचे सुराज्य होण्यासाठी पुढे शिवसत्ता लाभली नसल्याची खंत त्यांना आहे. 
हा बारा कडव्यांचा सिद्धता विभाग असून परकीय आक्रमणाखाली भरडल्या गेलेल्या स्त्री , 
दलित - बहुजनांच्या पराजयाचा सामाजिक इतिहास शोधण्याची पराकाष्ठा येथे आहे. 
काळ - वेळाच्या मर्यादेत हा विभाग झाकाळून गेला आहे. जवळपास दोन हजार वर्षाच्या 
आक्रमणाला केवळ बारा कडवी दिली गेली असल्याने स्त्री शूद्र - अतिशूद्राच्या वर्णाची 
म्हणावी अशी दाहकता या वर्णनात उतरली नाही. अर्थात , थोडक्यात हा गुलामीचा 
इतिहास नोंदविण्याची त्यांची इच्छा असावी ; परंतु येथे या चित्रणावर मर्यादा पडल्या 
आहेत . कारण आक्रमणांचा इतिहास वर्णन करणे हा मूलभूत हेतू असल्याने बहुधा या 
विभागाचेचित्र अतिसंक्षिप्त चितारले गेले असावे . 
पेशवाई या विभागात सहा कडव्यांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर पेशवाईतील निंदाजनक 
गुलामीचा इतिहास नोंदविला आहे. स्त्री , शूद्र - अतिशूद्रांवर उत्तर पेशवाईत लादलेल्या 
गुलामीचे चित्र रेखाटले आहे. या गुलामीची दाहकता अशी, 
पुढे पेशवाईतिचे राज्य आले । 
अनाचार देखी अती शूद्र भ्याले 
स्वथुकी थुकाया गळा गाडगे ते 
खुणा नाश या ढुंगणी झाप होते ॥ 17 ॥ 
या नंतर या राज्यात घडलेल्या स्त्री -वरील अत्याचारांचा, अब्रूचा, इज्जतीचा आणि 
रावबाजी पेशव्यांच्या स्त्रीलंपटपणाचा मासला त्यांच्याच शब्दात , 
तुला बोलवी रावबाजी धनी गं 
स्वपत्नीस धाडीनिर्लाजा पती गं 
छळे ब्राह्मणाला अशी त्रैणशाही 


मुखा बोलती ही जळो पेशवाई ॥ 19 ॥ 
या पुढील अकरा कडव्यांत आंग्लाई चे, अर्थात इंग्रज राजवटीचे चित्रण केले आहे. 
भारतीय सामाजिक गुलामीची पाळेमुळे अविद्येत आहेत व ही अविद्या इंग्रजी सत्तेमुळे 
संपण्याची पूर्ण खात्री महात्मा फुल्यांसारखी सावित्रीबाईंना असल्याने त्यांनी या 
राजसत्तेचे स्वागत केले. हे स्वागत त्यांनी इतरत्रही केले आहे . कारण शिक्षणाची संधी स्त्री , 
शूद्र, अतिशूद्रांना केवळ या सत्तांतरामुळे मिळाली व सर्वांगीण प्रगतीचे दरवाजे उपरोक्त 
घटकांना खुले झाल्याचेचित्रण या कडव्यांमध्ये आहे. 
महात्मा फुले कालवश झाल्यावर त्यांचे चरित्र जनतेसमोर यावे म्हणून त्यांनी त्यांच्याकडे 
नोकरीस असलेले कारकून गोविंद गणपत काळे यांना महात्मा फुले यांचे चरित्र 
लिहिण्याची सूचना केली होती . काळे यांनी लिहिलेले चरित्र , सार्वजनिक सत्यधर्म ग्रंथात 
यशवंतराव फुले यांच्या नावाने प्रसिद्ध झाले . दरम्यान आपणही जोतीरावांचे चरित्र 
लिहावे असे विचार सावित्रीबाईंच्या मनी आले असावे. म्हणून बहुधा जोतीबा या 
विभागात त्यांनी थोर आद्य समाजसुधारक क्रांतिबा फुले यांचे पहिले पद्यात्मक चरित्र 
रचले असावे. हे चरित्र विस्ताराने छोटे असले तरी आशयात कुठेही उणे नाही. हे काव्य 
म्हणजे केवळ जोतीरावांच्या जीवनकार्याच्या घटनांची जंत्री नाही . 
तसेच हे चरित्र ऐतिहासिक नसल्याने स्थूलमानाने क्रांतिकारी प्रसंगाचे चित्रण केले आहे. 
या काव्याचे नायक जोतीराव आहेत . स्वत: कवयित्री नायिका आहेत . 
फुले दाम्पत्याच्या जीवनात आलेल्या दारुण प्रसंगाचे चित्रणही त्यांनी असे केले आहे, 
करी फार कौतुक पाद्री विधर्मी 
परी त्रास देती शहाणे स्वधर्मी 
मला निंदती शेण धोंडेही मारी 
अशा संकटाला खुबीने निवारी ॥ 40 ॥ 
येथे स्वकियांकडून होणाऱ्या मानसिक , शारीरिक छळाचे आणि (शिक्षण क्षेत्रात ) इंग्रजी 
राजसत्तेमुळे प्राप्त झालेले नवे भान चित्रित केले आहे. 
यानंतर महात्मा फुल्यांच्या सामाजिक क्रांतिकारी कार्याचा धावता आढावा घेतला आहे. 
अस्पृश्य बांधवांसाठी खुला केलेला आड , बालहत्या प्रतिबंधकगृह, या गृहासाठी मदत , 
ग्रंथलेखन आदींचा अतिशय संक्षिप्त उल्लेख करून शेवटी जोतीरावांचा महिमा मोजक्या 
शब्दांत वर्णिला आहे, तो असा , 
निराधार दु: खी स्त्रियांचा पुढारी 
दुबळ्या अडाणी जनांचा मदारी 
कृती तैसा खरा ज्ञानयोगी । 
स्त्रि - शूद्रा करीता इही दु: ख भोगी ॥ 49 ॥ 
जरी जन्मला शूद्र माळी म्हणोनी 
खरा म्हार तो त्यास माळी न मानी 
चिरंजीव जोती मनु उच्च झाला 
नमस्कार माझा अशा जोतिबाला ॥ 50 ॥ 
त्या सहनायिका असल्याने व तत्कालीन परिस्थितीचा देखावा नजरेसमोर यावा म्हणून 


त्यांनी पारंपरिक वळणाचे भावनात्मक प्रसंग उभे केले आहेत . जोतिकांता, भ्रतार अशा 
आशयाचे शब्द स्वत : च्या ओळखीसाठी आयोजून विनयशीलतेचा परिचय करून दिला 
आहे. येथे क्वचितप्रसंगी शब्दांची ओढाताण झाली आहे. मनोहर ऐवजी मनोहार असेही 
अपरिचित शब्दरूप त्यांच्या लेखणीतून उतरले आहे. घटनांची तपशीलवार नोंदणी आणि 
प्रसंगविस्ताराचा अभाव आहे. तसेच 1891 सालीही त्या शंकर महादेवाच्या प्रभावातून 
मुक्त झालेल्या दिसत नाहीत . ( उदा .मिळाली सगुणा महादेव -माया ॥ 35 ॥ ) 
काही प्रसंगी घटनाक्रमही खाली - वर झाले आहेत . जोतीरावांवरील भ्याड हल्ल्याची घटना 
1856 सालची असून ती अस्पृश्यांना आड खुला करून दिलेल्या प्रसंगाअगोदरची आहे; 
परंतु येथे मात्र आड खुला केलेल्या प्रसंगानंतर चित्रित केली आहे. 
खरे तर , एका बैठकीत त्यांनी हा प्रपंच उभा केल्याने कदाचित उपरोक्त उणिवा राहून 
गेल्या असाव्यात . काव्यलेखनाच्या मोठेपणाचा डौल त्यांना येथे मिरवायचा नाही. वेगळी 
वाट जोखण्याच्या निमित्ताने पांडित्यप्रदर्शनही करावयाचे नाही . त्या काही 
काव्यसृजनासाठी पुण्याहून मुद्दाम रविवारच्या दिवशी गळ्यात पर्स अडकून तीनप्रहरी 
कविता रचण्यासाठी बाहेर पडलेल्या नाहीत . मुळातच दु:खितांचे दु: ख दूर करावे हा पिंड 
असलेल्या सावित्रीबाईंनी , आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या पतीच्या निधनानंतर , एकाकी 
झालेल्या सावित्रीबाईंनी अंतरीच्या बोलांना पोटतिडकीने मोकळी वाट करून दिली आहे 
एवढेच . हा काव्यप्रवास ( जोतीबा विभाग) पूर्णत : भावनिक आहे . 
हे काव्य क्वचितप्रसंगी प्रौढ , भारदस्त आदी भासत नसले तरीही अर्वाचीन मराठी 
काव्यविश्वातील एका कवयित्रीचा हा प्रयोग मोलाचा आहे. शेतकरी कन्येचे हे भावविश्व 
कविता वाचताना लक्षात येते . सरळ, सोप्या शब्दांमधील ही अभिव्यक्ती मोलाची आहे. 
तुरळक इंग्रजी शब्दांची पेरणी झाली असली तरीही इंग्रजी काव्याच्या प्रभावापासून ही 
कविता दूर आहे. विशेष म्हणजे हा संसार मांडीत असताना एकही समकालीन कवयित्री 
नाही. कविता रचण्याचे संस्कार , अनुभव नाहीत . केवळ आंतरिक ऊर्मीने दलित 
बहुजनांच्या कल्याणासाठी ही काही छान गाणी सावित्रीबाईंनी रचली आहेत . त्यामुळे हे 
काव्य भावरम्य झाले आहे . 
तसेच काव्यरचनेचा हा काळ केवशवसुतांपूर्वीचा आहे. जवळपास तीस वर्षे अगोदरचा 
आहे. आत्मपर , निसर्गवर्णनपर , सामाजिक जाणिवा आदी कवितांचे विषय दोघांच्या 
काव्यात आहेत . केशवसुतांएवढी पल्लेदार झेप त्यांच्या कवितेत नाही . तसेच त्यांच्या 
कविता केशवसुतांपेक्षा संख्येने कमी असल्या तरीही मानवता , माणुसकी, 
मानवतावादाभोवती त्यांचे काव्यविश्व फिरत राहते . अर्वाचीन काव्याची ही 
मानवतावादी भूमी तयार करण्याचा मान केशवसुतांच्या अगोदर त्यांचा आहे. म्हणून 
अर्वाचीन काव्याचे जनकत्व त्यांना बहाल करण्यास काय हरकत आहे? हा मान त्यांना डॉ . 
कृ .पं . देशपांडे यांनी पुढील शब्दांत बहाल केला आहे. ते म्हणतात , “त्यांच्या काव्यरचनेचा 
काळ केशवसुतांच्या पूर्वी येतो, हे मागे सांगितलेले आहेच. केशवसुतांचा उल्लेख करण्याचे 
कारण अद्यापपावेतो अर्वाचीन मराठी काव्याचे जनक केशवसुतांना संबोधण्यात येते . 
आता या मतात बदल करायला हवा असे वाटते , सावित्रीबाईंच्या कविता केवळ काळाच्या 
दृष्टीनेच केशवसुतांच्या पूर्वीच्या आहेत असे नाही. केशवसुतांनी हाताळलेले अनेक प्रकारचे 


काव्यविषय त्यांनी हाताळलेले आहेत . केशवसुतांपासून मराठी साहित्यात सुरू झालेल्या 
सौंदर्यवादाची वैशिष्ट्ये सावित्रीबाईंच्या काव्यात कशी दिसून येतात , त्याची चर्चा या 
प्रकरणात आलेली आहेच. ते सर्व पाहिल्यानंतर सावित्रीबाईंना अर्वाचीन मराठी 
काव्याच्या जननी म्हणणे जास्त सयुक्तिक होईल, असे वाटते . मराठी काव्यात पुढे 
दिसणाऱ्या सौंदर्यवादी प्रवृत्तीचा हा उगम होता. म्हणून पुढे दिसणाऱ्या सर्व प्रवृत्ती आणि 
त्याहीविशेषत्वाने त्यांच्या काव्यात दिसत नाहीत व हे खरे असले , तरी अगदी प्रारंभी त्या 
तशा दिसाव्यात , अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. नदीच्या उगमाजवळ त्या तशा 
दिसाव्यात अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. नदीच्या उगमाजवळ तिचा प्रवाह अगदी 
तोकडा असतो , क्षीण असतो ; परंतु तो नदीचा उगम असतो, हे मान्य करावेच लागते. तीच 
गोष्ट सावित्रीबाईंच्या काव्याचीही आहे. जोतीराव फुले गौरवग्रंथासाठी लिहिलेल्या 
सावित्रीबाईंची काव्यसंपदा या लेखाच्या अखेरीस मी म्हटलेल होतं , अर्वाचीन मराठी 
साहित्यात केशवसुतांनी पुढे जी क्रांती केली असे आपण म्हणतो त्याची पूर्वतयारी या 
कवितांनी केली असे म्हणायला मला तरी कोणतीही अडचण दिसत नाही. किंबहुना 
केशवसुतांनी काव्यक्षेत्रात क्रांती केली, की ती एक उत्क्रांती अवस्था होती , या मताचाही 
पुनर्विचार करायची वेळ आता आली आहे.... सावित्रीबाई या अर्वाचीन मराठी काव्याची 
जननी होत्या किंवा केशवसुतांचे काव्य अर्वाचीन मराठी काव्यातील फक्त एक प्रगत 
अवस्था होती. असे जर उद्या कोणी सिद्ध केले तर मला नवल वाटणार नाही ? " ते मत 
विचारात घेऊन आज मला असे वाटते की , सावित्रीबाईंना अर्वाचीन मराठी काव्याच्या 
जननी म्हणायला हरकत नाही . 
अर्थात , असे म्हणण्यात केशवसुतांचा अधिक्षेप करण्याचा हेतू नाही. केशवसुतांचे मराठी 
काव्यातील महत्त्वाचे स्थान कोणीही हिरावून घेत नाही, घेऊ शकणार नाही; कारण 
नंतरच्या काळात केशवसुतांची बहरलेली प्रतिभा , क्षणात नाहीसे होणारे दिव्यभास 
शब्दबद्ध करण्याचेत्यांचे सामर्थ्य सावित्रीबाईंना लाभले नव्हते ; हे मान्य करावेच लागेल . 
तसेच केशवसुतानंतरच्या मराठी काव्यात परंपरा निर्माण झाली. अनेकांनी त्यांना 
गुरूस्थानी मानून ती परंपरा पुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला . तशी परंपरा सावित्रीबाईंच्या 
काव्याने मराठी साहित्यात निर्माण केली नाही. त्याला तशी कारणेही आहेत ; परंतु ही 
वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही . तेव्हा ते सर्व मान्य करूनही काळाच्या दृष्टीने 
सावित्रीबाईंचे काव्य पूर्वकालीन आहे. अनेक नव्या प्रवृत्ती , सौंदर्यवादाची काही वैशिष्ट्ये 
त्यांच्या काव्यात दिसत असल्याने त्यांना अर्वाचीन मराठी काव्याची जननी म्हणायला 
हरकत नाही, इतकेच ! " 17 
या संदर्भात नाना ढाकूलकर लिहितात की , “ अर्वाचीन परिवर्तनवादी साहित्याचा 
क्रांतिप्रवाह 1920च्या सुमारास सुरू झाला असे मानले जाते; परंतु त्यापूर्वी सुमारे साठ 
सत्तर वर्षांपूर्वीपासून सार्वत्रिक जननिष्ठ साहित्य म . जोतीबा फुले आणि साध्वी 
सावित्रीबाई फुलेंनी रचले हे का विसरले जाते ? समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर 


यांना सुधारकाग्रणी , स्त्री सुधारकाचे आद्य प्रवर्तक मानले जाते. सु. आगरकरांचे सामाजिक 
ऋण कोणीही अमान्य करू शकत नाही . त्यांनी उच्चवर्णीयात विचारक्रांती घडवून आणली 
होती ; परंतु आगरकरांच्या जन्माआधीपासून समाजाच्या शेंडीपासून तळपायापर्यंत 
समाजकार्य, स्त्री शिक्षणाचे क्रांतीपर्व सुरू झाले होते हे अनुल्लेखाने का मारले जाते ? 
वृत्तालंकाराचा सुंदर गुंतावळा शोकेसमध्ये ठेवून अर्वाचीन मराठी काव्याचे क्रांतिकार्य 
केशवसुतांनी सुरू केले असे मानल्या जाते , यातही काही वाद नाही. परंतु केशवसुतांपूर्वीच 
1854 पासून अर्वाचीन मराठी काव्याची जननी उदयास आली होती हे का बुद्धिपुरस्सर 
विसरले जाते ? जोतीबा - सावित्री शूद्र होते म्हणून की काय ? याचा अर्थ एवढाच समजावा 
लागेल की , आम्हा बुद्धिवाद्यांची सदसद्विवेकबुद्धी अजूनही अपवित्र आहे. "18 । 
उपरोक्त लेखकद्वयांच्या भूमिकेतून त्यांच्या काव्यसंपदेचा विचार व्हावा . त्यांच्या कवितेची 
उपेक्षा आता तरी थांबावी. शालेय अभ्यासक्रमात जोतीरावांबरोबर त्यांनाही समाविष्ट 
करण्यात यावे. सावित्रीबाई कवयित्री आहेत , या विधानावर मराठी सारस्वतांचा आणि 
अभ्यासकांचा अजूनही विश्वास बसत नाही ! तेव्हा सामान्य वाचक , शालेय - 
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा या अनुषंगाने विचार न केलेला बरा ! 
महात्मा फुल्यांच्या समग्र वाङ्मयाला आता जनसागराची मान्यता लाभली आहे. उशिरा 
का होईना, जे झाले ते बरेच झाले. सावित्रीबाईंच्या काव्यसंपदेलाही जनसागराने आपलेसे 
केले पाहिजे . आज ना उद्या हे चक्र गतिमान होणारच आहे. मात्र ही मान्यता स्वतंत्र 
असायला हवी. पतीअनुगामित्वाची मोहर या अनुषंगाने सावित्रीबाईंच्या काव्यकर्तृत्वावर 
उठविली जाऊ नये, इतकेच. 


संदर्भ - 
1. अग्निफुले - डॉ . कृ. पं. देशपांडे, पृ. 50 
2. तत्रैव - पृ. 50 
3. तत्रैव - पृ. 50 
4. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय, संपादकाचे मनोगत , पृ. 19 
5. तत्रैव - पृ. 17 
6 . तत्रैव - पृ. 30 
7. अग्निफुले - डॉ . कृ.पं . देशपांडे, पृ. 53 
8. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व ) - संपादक मंडळ , सत्यशोधक 
समाजाच्या नेत्या सावित्रीबाई फुले, फुलवंताबाई झोडगे, पृ. 57 
9. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय, संपादकाचे मनोगत , पृ. 35 
10. अग्निफुले - डॉ . कृ . पं . देशपांडे, पृ . 61 
11. तत्रैव - पृ. 59 
12. तत्रैव - पृ. 61 
13. तत्रैव - पृ . 78 


14. तत्रैव - पृ. 78 
15 . तत्रैव - पृ . 75 
16. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय , प्रस्तावना , पृ. 5 
17. अग्निफुले - डॉ . कृ . पं . देशपांडे पृ. 118, 119 
18. महात्म्यांचा महात्मा - नाना ढाकूलकर , पृ. 104 


मा 


सावित्रीबाई आणि सत्यशोधक 

समाज 
स्त्री , दलित आणि बहुजनांवरील ब्राह्मणी धर्माचे लादलेले ओझे हलके करण्यासाठी 
महात्मा फुल्यांनी 24 सप्टेंबर 1873 रोजी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. विशेष 
म्हणजे हा आश्विन महिना असून या कालावधीत नवरात्रीचे दिवस होते . नवरात्रीच्या 
दुसऱ्या दिवशी हा समाज स्थापन झाला .1 
प्रारंभी साठ सदस्यांच्या उपस्थितीत या समाजाची स्थापना झाली . या साठ सदस्यांनी 
तळीभंडारा उचलून या समाजाचे सदस्यत्व स्वीकारले . तळीभंडारा न उचलताही 
अनेकांचा या समाजाच्या कार्यासाठी सहभाग राहिला . ओतूर परिसरात तर ही निखळ 
जन चळवळ झाली . सन 1877च्या दुष्काळात या समाजाने मोलाचे कार्य केले. जोतीराव 
हयात असेपर्यंत आणि त्यांच्या मृत्यूनंतरही ही चळवळ गतिमान राहिली . जोतीरावांच्या 
निष्ठावान सहकाऱ्यांनी सन 1960 पर्यंत या चळवळीचा जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रभर 
प्रचार आणि प्रसार धुमधडाक्यात केला . अशा या चळवळीच्या अनुषंगाने सावित्रीबाईंच्या 
सत्यशोधकी कार्याचा येथे आढावा घ्यावयाचा आहे. 
सावित्रीबाई एक आदर्श गृहिणी होत्या , त्या प्रसिद्धी पराङ्मुख होत्या , या बाबी सत्य 
आहेत ; परंतु त्या सदासर्वदा पतीअनुगामी होत्या असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय 
करणे होय . त्या काळाचा विचार करता पुरुषांच्या पुरोगामी चळवळीला स्त्रियांचा मूक 
पाठिंबा राहिला असेल ; परंतु ही दलित -बहुजनांची चळवळ असल्यामुळे तत्कालीन प्रसार 
माध्यमांनी त्या चळवळीला फारसे उचलून धरले नाही . तेव्हा प्रतिकूल परिस्थितीत 
स्त्रियांच्या कार्याच्या प्रसिद्धीची अपेक्षा करणेच सर्वथा गैर आहे . दुसरे असे की , छटाक 
करून किलोभर सांगण्याची प्रवृत्ती या समाजाची नसल्यामुळे या समाजाभिमुख 
कार्याचा गवगवा फारसा झाला नाही . दुसरे असे की , समकालीन सत्यशोधक मंडळींचा 
कार्यावर जास्त भर राहिल्याने प्रसिद्धीची बाब दुर्लक्षित राहिली असावी. थोडक्यात , 
सावित्रीबाईंच्या शैक्षणिक कार्यासारखा गवगवा त्यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या 
कार्याच्या संदर्भात झाला नसला तरीही त्यांचे या संदर्भातील कार्य मोलाचे आहे . 
वेळप्रसंगी जोतीरावांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी कार्य केले . त्या काळाच्या मर्यादा 
पाहता आणि प्रारंभी समाजाचे स्वरूप पाहता , एक स्त्री म्हणून या ‘ समाजाच्या कार्याच्या 
संदर्भात केवळ त्या पतीअनुगामी होत्या हे म्हणणेतितकेसे बरोबर नाही. 
पुरोगामी विचारसरणी जोपासणाऱ्या व्यक्तीबरोबर त्यांची पत्नी सोळाणे पुरोगामी 
भूमिका स्वीकारीलच असे चित्र फारसे आढळून येत नाही. पुरोगामी भूमिका स्वीकारणारे 
जोडपे क्वचितच दिसून येते . या बाबीला फुले दाम्पत्य अपवाद आहे. जोतीरावांच्या 


पुरोगामी आचार आणि विचाराला सावित्रीबाईंनी पूर्णत : वाहून घेतले . बिकट प्रसंगी कच 
खाल्ल्याचे अजून तरी स्पष्ट झाले नाही . म्हणून त्यांची या संदर्भातील भूमिका काळाच्या 
किती तरी पुढे होती , हे मात्र खरे . 
सत्यशोधक समाज स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांनंतर समाजाच्या वतीने 
पहिला क्रांतिकारी विवाह पार पडला . त्या संदर्भातील सावित्रीबाईंची भूमिका 
वाखाणण्याजोगी आहे. या विवाहप्रसंगी त्यांनी अपार खस्ता खाल्ल्या . त्यांच्या मितभाषी 
स्वभावामुळे या खस्तांचे दु: ख फारसे कुणाला कळाले नाही. कळण्याचे कारणही नव्हते . 
कारण आपण जे करतो, ते आपले परमकर्तव्य आहे. कुणावर उपकार म्हणून नाही, अशी 
त्यांची रास्त भूमिका होती . त्यामुळे बहुतांश खस्ता काळाच्या गुलदस्त्यातच अडकून 
राहिल्या . 
त्याचे असे झाले की , सीताराम जबाजी आल्हाट आणि राधाबाई ग्यानोबा निंबणकर यांचा 
25 डिसेंबर 1873 रोजी सत्यशोधक पद्धतीने विवाह पार पडला . ब्राह्मण पुरोहिताविना 
हा लागणारा पहिला विवाह असल्याने प्रारंभी एकच गोंधळ झाला. वधूच्या आईला 
मानसिक त्रासही देण्यात आला. वधूची आई बजूबाई निंबणकर ही सावित्रीबाईंची मैत्रीण , 
शेजारीण. सनातन्यांनी या विवाहाला कसून विरोध केला . 
हा विरोध थोपविण्यासाठी जोतीरावांनी बाहेरील आघाडी सांभाळली ; तर 
सावित्रीबाईंनी आतील आघाडी सांभाळली. दोन्ही पक्षाची ही धार्मिक लढाई तर होतीच; 
परंतु त्याहीपेक्षा मानसिकदृष्ट्या ही लढाई मोठी होती . या मानसिक लढाईची बहुतांश 
धुरा सावित्रीबाईंच्या खांद्यावर होती . 
या विवाहाचा बहुतांश खर्च त्यांनीच केला. मैत्रिणीच्या आणि शेजारणीच्या मुलीच्या 
लग्नासाठी केवळ खर्चच करून त्या थांबल्या नाही तर त्यांनी बजूबाई निंबणकरांना 
वैचारिक आणि मानसिक धीर देण्याचे कामही केले . अशा प्रसंगी निश्चित सावित्रीबाई 
त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या . या संदर्भात समाजाच्या वतीने प्रसिद्ध 
झालेल्या रिपोर्टात म्हटले आहे की , “ या स्तुत्य कृत्यास ज्या सद्गृहस्थांनी आणि सभ्य 
स्त्रियांनी उभय पक्षांची गरिबी स्थिती पाहून उदार आश्रय दिल्यावर ज्यांस त्रास सोसावा 
लागला, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे - 
1. सौभाग्यवती सावित्रीबाई भ्रतार जोतीराव फुले . 
2. सौभाग्यवती बजूबाई भ्रतार ग्यानोबा निंबणकर . 
... परंतु सदरील स्त्रियांपैकी सौभाग्यवती बजूबाई भ्रतार ग्यानोबा निंबणकर या 
अद्यापपावतो मतलबी कार्य साधू यांचे उपदेशावरून आपले भ्रतारापासून त्रास सोशीत 
आहेत . "2 
उपरोक्त विवाहाच्या अनुषंगाने सावित्रीबाई आणि बजूबाईंनी सहन केलेल्या छळाची ही 
एकूलती एक नोंद आहे . या घटनेची केवळ नोंद असल्याने त्रासाची भयावहता येथे स्पष्ट 
होत नाही. उपरोक्त नोंदीवरून लक्षात येते की , उद्दिष्टप्राप्तीसाठी सावित्रीबाईंनी तर कच 
खाल्लीच नाही; पण बजूबाईंनाही कच खाऊ दिली नाही . 
सत्यशोधक समाजाच्या वतीने दिनांक 7 मे 1874 रोजी पार पडलेल्या ग्यानोबा ससाणे 


आणि काशीबाई शिंदे यांच्या विवाहप्रसंगी सनातन्यांनी आणि काही आप्तेष्ट मंडळींनी 
अनेक विघ्ने आणली. या दुसऱ्या विवाहाला प्रारंभापासून कडाडून विरोध झाला. मारुती 
सटवाजी फुले व तुकाराम खंडोजी फुले यांनी मुद्दामहून दोन वर्षे वयाच्या मुलींचे लग्न या 
प्रसंगी काढले . या लग्नाला अंतर्बाह्य इतका विरोध झाला की , हे लग्न लागते की नाही , 
असेही चित्रनिर्माण झाले. शेवटी हडपसर हे कार्यस्थळ बदलून महात्मा फुल्यांच्या घरी हे 
लग्न लावावे लागले . राजन्ना लिंगू आणि गंगाराम भाऊ म्हस्के यांच्याकरवी पोलीस पार्टी 
बोलवावी लागली. बाबाजी राणोजी फुले यांनी 250 आप्त व्यक्तींची मदत उभी केली . 
जुनागंज पेठेतील मोमिन, मिठागंज पेठेतील अस्पृश्यांनी आपल्या परीने भरपूर सहकार्य 
आणि कष्ट उपसले . या संदर्भातील कार्याची माहिती थोडक्यात रिपोर्टात नोंदवून , त्यांचे 
आभारही मानले आहेत . मात्र या दुसऱ्या विवाहाच्या संदर्भात सावित्रीबाईंचा कुठलाही 
उल्लेख नाही. या संदर्भात रिपोर्टात सावित्रीबाईंच्या या लग्नाच्या संदर्भात मदतीचा 
उल्लेख जरी नसला तरीही अशा या प्रसंगी हातावर हात बांधून त्या स्वस्थ बसल्या 
नसतील . 
निश्चितच त्यांनी मानसिक त्रास सोसून आतील आघाडी सांभाळली असेल . वरकरणी हा 
विवाह सोहळा भासत असला तरीही सत्यशोधक समाजाची, समाज सुधारणेसाठीची ही 
हाक होती . निमित्त लग्नाचे होते . समाजसुधारक विरुद्ध सनातनी, पुरोगामी विरुद्ध 
प्रतिगामी अशीही लढाई होती . अशा वेळी ... द्रष्ट्या सावित्रीबाई शांत बसणे अशक्य आहे . 
सत्यशोधक समाजाच्या कार्यासाठी सावित्रीबाई आपल्यापरीने कार्यरत राहिल्या . 
समाजाच्या वतीने प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टात त्यांचे सदस्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट 
नाही ! यानंतरच्या म्हणजे 1875 ते 1876च्या रिपोर्टात मित्रपक्षांच्या वर्गणीदाराच्या 
यादीत त्यांचे नाव प्रसिद्ध झालेले आहे. या तीन वर्षांच्या रिपोर्टात त्यांचे सभासदाच्या 
यादीत नाव समाविष्ट नाही! नाव नोंदणीमध्ये त्यांचे तर नाव सभासद म्हणून नाहीच 
नाही . परंतु कुणाही स्त्री सभासदाचे नाव या यादीत समाविष्ट नाही . बहुधा हा प्रताप 
काळावेळेचा असावा . व्यावहारिक अडचणींमुळे हे घडले असावे. परंतु यावरून त्या 
समाजाच्या आचाराविचारांपासून कोसो दूर होत्या असानिर्वाळा जर कुणी काढला तर हा 
त्यांच्यावर अन्याय होईल . 
हे खरे आहे की , या समाजाचे संस्थापक, अध्यक्ष , चिटणीस, खजिनदार आदी पदी कार्यरत 
राहिलेल्या महात्मा फुल्यांइतकी त्यांच्या कार्याची समाजाच्या संदर्भात आरंभी गुंतवणूक 
नाही ; परंतु समाजाची सेवा करताना, त्या सत्यशोधक समाजासाठी आपल्या परीने 
कार्यरत राहत आल्या . 
सत्यशोधक समाजाच्या नोंदणीकृत यादीत सावित्रीबाईंचे नाव नसले तरी त्या समाजाच्या 
खंद्या कार्यकर्त्या होत्या. सत्यशोधक समाजाच्या वतीने पार पाडणाऱ्या विवाहात 
समाजाने पुरोहित नाकारून साध्या पद्धतीचे, हुंड्याविना, कमी खर्चातील विवाह 
लावायचा कार्यक्रम हाती घेतला . या क्रांतिकारी कार्यात सावित्रीबाईंचा पुढाकार होता. 
फुले दाम्पत्याचे नामस्मरण करणारांनी आपापल्या मुला-मुलींच्या लग्नप्रसंगी उपरोक्त 


क्रांतिकारी सूत्रांची आठवण ठेवली पाहिजे . काटकसरीने , विनाहुंड्याची लग्ने लावली 
पाहिजेत. सावित्रीबाईंच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आलेल्या या क्रांतिकारी कार्यात 
आपापल्या परीने सहकार्य केले पाहिजे . 
दिनांक 4 फेब्रुवारी 1889 रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता यशवंतराव फुल्यांचा विवाह 
त्यांनी हडपसर येथील ग्यानोबा कृष्णाजी ससाणे यांची द्वितीय कन्या राधा ऊर्फ लक्ष्मी 
हिजबरोबर लावला . या वेळी जोतीराव पक्षाघाताच्या आजारातून थोडेफार सावरले 
असले तरीही बहुतांश विवाहाची जबाबदारी सावित्रीबाईंवरच येऊन पडली असावी. ही 
जबाबदारी त्यांनी उत्तमरीत्या व चोख पार पाडली असावी . कारण हा आधुनिक 
भारतातील पहिला आंतरजातीय अथवा मिश्र विवाह आहे. तसेच फुले दाम्पत्याच्या 
दत्तकपुत्राचा हा विवाह असल्यामुळे चोहोबाजूने येऊन पडणाऱ्या जबाबदारीचे ओझे 
त्यांनी निभावले असेल , यात कुठलीही शंका नाही . 
महाराष्ट्रात पडलेल्या सन 1877 आणि 1896 सालच्या दुष्काळात समाजाने 
तळागाळातील मुक्या झालेल्या माणसांची सेवा केली . पंजीकृत (नोंदणीकृत ) नसलेली ही 
संस्था सामान्य व्यक्तींच्या पाठीचा कणा होती. अन्नासाठी मोताद झालेल्या भुकेकंगाल 
जनतेसाठी या समाजाने अन्नछत्रालय सुरू केले . या दुष्काळाची भयानकता सावित्रीबाईंनी 
20 एप्रिल 1877 रोजी ओतूर, जुन्नरहून जोतीरावांना लिहिलेल्या पत्रात पुढीलप्रमाणे 
वर्णिली आहे. त्या म्हणतात की , “ अनेक लोक क्षुधित व तृषाक्रांत होऊन भूमीवर पडून 
मस्त आहेत. कित्येक निवडुंगाची बोंडे अन्न म्हणोन खातात व मूत्र पाणी म्हणोन पितात व 
संतोष पावतात. देहत्यागापूर्वी भुकेची - तहानेची इच्छा पुरवितात व मृत्यूच्या स्वाधीन 
होतात , असे इकडचे भयानक वर्तमान आहे. "6 अशा या आसमानी संकटाला सामोरे 
जाण्यासाठी समाजाने आपल्यापरीने अथक परिश्रम घेतले . समकालीन पत्रपंडितांनी या 
आसमानी संकटाच्या संदर्भात शाब्दिक खल केला नसल्याचेही बोलले जाते. दुष्काळ 
निर्मूलन संदर्भात करावयाचे कार्य तर दूरच राहिले ; पण नुसती लेखन चर्चाही केली 
नसल्याचे समजते , असो. मात्र महात्मा फुले , समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि 
सावित्रीबाई दुष्काळासंदर्भात नुसती पोकळ चर्चा न करता, दुष्काळनिवारण कार्यात 
आघाडीवर राहिले . 
सावित्रीबाईंनी अशा बिकट प्रसंगी पुणे सोडले होते . त्या समाजाच्या वतीने संचलित 
धनकवडी येथील व्हिक्टोरिया कॅम्पवरील एक हजार निराधार बालकांच्या दोन वेळेच्या 
जेवणाची व्यवस्था पाहत होत्या . महादू सहादू वाघाले यांच्या आईसह अन्य स्त्रिया 
मदतीला होत्या . ही नुसती व्यवस्था पाहण्याची बाब नव्हती , तर हजारोंना नवजीवन 
देण्याचे प्रयत्न त्या करत होत्या . त्यांची जगण्याची हिंमत त्या वाढवीत होत्या . 
निराधारांचा मानसिक आधार द्विगुणित करीत होत्या . 
अशा या प्रसंगी समाजकंटकांनी आपला हिसका जनतेला दाखविण्यास सुरुवात केली. या 


परिसरात डाके पडू लागले . या सर्व दुष्काळी परिस्थितीच्या संदर्भात त्यांनी ओतूरहून 
जोतीरावांना दि. 20 एप्रिल 1877ला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की , “ सत्यशोधक 
मंडळींनी या भागातील लोकास, अन्नधान्य पुरविण्यास्तव धीर देण्यास्तव दुष्काळनिवारण 
कमिट्या स्थापल्या... त्यांनी माझ्यासमवेत दुष्काळी गावात जाऊन दुष्काळाने हेराण 
झालेल्या लोकांना द्रव्यरूपाने मदत केली . दुसरी चिंतेची बाब अशी की , सावकरांना 
लुटावे , त्यांची नाके कापावीत अशी दुष्ट कर्मे या भागात घडत आहेत. तस्मात मोठमोठे 
दरोडे पडत आहेत . हे श्रवण करून कलेक्टर येथे आला. त्याने मसलत केली . गोरे सार्जंट 
पाठवून बंदोबस्त बसविला . 50 सत्यशोधक पकडून नेले . त्याने मला बोलाविले . तेव्हा मी 
उत्तर केले की आमच्या लोकांवर आळ व कुभांड घेऊन कैदेत ठेवले ते सोडा, कलेक्टर 
न्यायी आहे . तो गोऱ्या फौजदारास रागे भरून बोलला की , पाटील का दरोडे घालतात ? 
त्यांना सोडून दे. कलेक्टर दुष्काळ पाहून कष्टी झाला व कळवळून त्याने आपल्या केंद्रात 
ज्वारीच्या चार गाड्या पाठविल्या आहेत. "7 या वृत्तावरून लक्षात येते की , त्यांनी 
सत्यशोधक समाजाचे कार्य चिकाटीने केले . त्यांनी कलेक्टरांसमोर समाजाच्यावतीने 
निरापराध सत्यशोधकांची हिरीरीने बाजू मांडली आणि त्यात त्या यशस्वी झाल्या . 
इतकेच नव्हे तर दुष्काळी कॅम्पसाठी त्यांनी कलेक्टरांकडून चार गाड्या धान्यही मिळविले . 
त्यांचे हे कार्य लोककल्याणकारी आहे. हे लोककल्याणकारी कार्य जवळपास दोन वर्षे 
चालले . या कॅम्पचे एक छायाचित्रही उपलब्ध आहे. 
थोडक्यात, समाजाचे आतील फळीचे कार्य त्यांनी समर्थपणे हाताळले. इतकेच नव्हे तर 
अतिशय प्रसिद्धीपराङमुख राहून अनेक महिलांनाही या कार्यात सहभागी करून घेतले . 
दुष्काळाचा फटका ग्रामीण आणि सामान्य जनतेलाच अधिक बसतो. या समाजासाठी भूक 
आणि भुकेने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची जाणीव आणि त्यासाठी राबण्याची अनेकांची 
मानसिक तयारी त्यांच्यामुळे झाली असेल. त्यातच उद्योगी, ममताळू सावित्रीबाईंच्या 
नेतृत्वाखाली हा कॅम्प असल्याने हे मानवतेचे कार्य आईच्या ममतेने पार पडले. या वेळेस 
त्या अन्नपूर्णा बनल्या होत्या . या वेळेस त्यांनी समाजाच्या चळवळीला वाहून घेतले . अशा 
त्यांच्या या माणुसकीच्या कार्याची तोंडओळख शिकल्या सवरलेल्या आजच्या महिलांनी 
करून घेतली पाहिजे . अशी ओळख करून घेणे ही काळाची गरज आहे. 
महात्मा फुले कालवश झाल्यावर सावित्रीबाईंकडे आपोआपच समाजाचे नेतृत्व चालून 
आले असणार. दरम्यान या काळात भालेकर - लोखंडेही समाजासाठी कार्यरत आहेत . 
लोखंडे-भालेकरांच्या कार्याला तोड नाही. भालेकर या काळात गुत्तेदारी करीत असत . 
रात्रीला ते मजुरांच्या छोट्या छोट्या बैठका मोकळ्या पटांगणात घेत असत . या 
बैठकांमधून समाजाच्या कार्याची तोंडओळख ते मजुरांना , ग्रामस्थांना करून देत असत . 
लोखंडेही दीनबंधु मधून समाजाच्या संदर्भात लेखन करीत असत . प्रसंगी सावित्रीबाईंचे 
समाजासाठीचे हे योगदान उपेक्षित राहिले. या संदर्भात हरि नरके यांनी म्हटले आहे की , 


“ जोतीरावांचे अनेक चरित्रकार त्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामाचे श्रेय त्यांना देताना 
सावित्रीबाईंनी वा लोखंडे, भालेकर यासारख्या सत्यशोधक सहकाऱ्यांनी केलेल्या 
बऱ्याचशा कामांचे श्रेयही जोतीरावांच्या नावावर जमा करतात . सत्यशोधक 
चळवळीतल्या अनेक कामांमध्ये सावित्रीबाईंचा व इतरांचा पुढाकार असल्याचे आता 
नव्या प्रकाशात स्पष्ट होऊ लागले आहे, " 8 हे हरि नरके यांचे म्हणणे रास्त आहे. या 
अनुषंगाने विचार होणे गरजेचे आहे. 
जोतीरावांच्या कार्याचे कार्यस्थळ खऱ्या अर्थाने पुणे , मुंबई आणि जुन्नरसह ओतूर आणि 
ओतूर परिसर राहिले . हा परिसर सत्यशोधकी चळवळीचे केंद्रबिंदू राहिले . भाऊ कोंडाजी 
पाटील डुंबरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अतिपरिश्रमाने येथेही मानवमुक्तीची चळवळ 
रुजविली. जोतीरावांच्या निर्वाणानंतर त्यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम ओतूर 
येथेच 15 नोव्हेंबर 1891 रोजी पार पडला . या पुण्यतिथीला सावित्रीबाई उपस्थित 
होत्या. या प्रसंगी जोतीरावांचे एक सहकारी , समाजाचे खंदे पुरस्कर्ते , निष्ठावान प्रचारक 
श्री . क्षत्रिय मराठे शास्त्री नारो बाबाजी माहाघट -पाटील यांचे जोतीरावांच्या जीवन 
कार्याचा परिचय देणारे अमर जीवन हे पुस्तक प्रकाशित झाले . या प्रसंगी 
सावित्रीबाईंच्या कार्याची थोरवी वर्णन करताना ते म्हणतात की , “ आज महात्मा जोतीबा 
आपल्यात नाहीत . तरी त्यांच्या सर्व कार्याची धुरा ते जिवंत असतानाच सावित्रीबाई 
आपल्या खांद्यावर घेऊन पुढे रेटीत असत . आज तर सत्यशोधक समाजाची सर्व जबाबदारी 
त्यांनी आपल्या अंगावर घेतली आहे. त्याकरिता सर्व सत्यशोधकांनी त्यांना मदत केली 
पाहिजे . महात्मा जोतीबांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कार्य नेटाने पुढे चालावे व देवीला निदान 
जेवणा- खाण्याची अडचण येऊ नये, या हेतूने बडोद्याचे महाराज समशेरबहादूर श्रीमंत 
सयाजीराव गायकवाड यांनी साध्वी सावित्रीबाईंना दरमहा 50 रुपये मदत गेल्या एप्रिल 
महिन्यापासून चालू केली आहे. याबद्दल महाराज अभिनंदास पात्र असून या सभेच्या 
वतीने आम्ही महाराजांना दीर्घायुष्य लाभावे, अशी प्रार्थना करतो. ”9 या वक्तव्यावरून 
सावित्रीबाई, महात्मा फुल्यांचे कार्य नेटाने पुढे नेत असल्याचे चटकन लक्षात येते . येथे 
त्यांच्यावर आरोपीत केलेली, शालिन गृहिणीची प्रतिमा एकदम पुसट होत जाते. याही 
पुढे जाऊन शास्त्री महाघट यांनी अमर जीवन ही पुस्तिकाच सावित्रीबाईंना अर्पण केली 
आहे. ही अर्पणपत्रिका पुढीलप्रमाणे , 
“ पूजनीय सत्यस्वरूप स्वाध्वी सावित्रीदेवी जोतीबा फुले (म. जोतीबांच्या पत्नी ) त्यांची 
पतीवरील प्रीती , भक्ती आणि निष्ठा , त्याचप्रमाणे त्यांच्या अंगी असलेले सहनशीलता , 
सत्यपरायणता आणि सत्यशोधक समाजप्रियता वगैरे सद्गुणांच्या गौरवार्थ हे पुस्तक 
ग्रंथकर्त्याने आदरभावाने व भक्तिपूर्वक नजर केले असे . ता . 15 / 11/1891-ग्रंथकर्ता " 10 


ही अर्पणपत्रिका म्हणजे सावित्रीबाईंच्या बहुमोल कार्याची अनमोल पावतीच आहे . 
पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथे समाजाची 1893 साली विसावी परिषद संपन्न झाली . 
या परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांनीच भूषविले . या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी धार्मिक 
गुलामगिरीचा वेढा अधिक आवळू पाहणाऱ्यांना चांगलेच खडसावले . या गुलामगिरीच्या 
संदर्भात त्या म्हणतात की , “.... अरे, तुम्ही पळीपंचपात्राच्या आवाजात पंचांग का गाता ? 
महारमांगांना अस्पृश्य का समजता ? शूद्रादी अतिशूद्रांना अडाणी का ठेवता ? तुमच्या या 
मूर्ख वागण्याने तुमचे जातभाई ब्राह्मण ख्रिस्ती होत आहेत . मूल्नो, तुम्ही स्वत : ला हिंदू 
म्हणवून घेता , अस्पृश्य हिंदू असताना त्यांना हीन लेखून दूर का ठेवता ? गोरे लोक हिंदू 
नसताना त्यांच्या शेजारी बसून पावरोटी मटामट खाण्यात भूषण मानतात आणि 
महारमांगांची सावली पडली तर विटाळ झाला असे तुम्ही मानता. हे खऱ्या धर्माचे ज्ञान 
आहे असे म्हणता येत नाही. यासाठी ब्राह्मणाने खऱ्या धर्माचे ज्ञान घ्यावे. ते ज्ञान तुम्हास 
जोतीबा पटवून देईल... " 11 
हे परखड विचार समजून घेत असताना असे वाटते की , येथे महात्मा फुलेच त्यांच्या 
मुखातून बोलत असल्याचे भासते. महात्मा फुल्यांचा वैचारिक वारसा त्यांनी न डगमगता 
पुढे चालविला . 
ही परिषद यशस्वी व्हावी म्हणून भाऊ कोंडाजी पाटील, मारुतीराव नवले , धर्माजी डुंबरे , 
रावजी बोरावके , गोधूजी बोरावके , बहिर्जी बोरावके , पांढरे आदींनी या परिषदेअगोदर या 
परिसरातील गावांना भेटी देऊन सत्यशोधक परिषदेची पार्श्वभूमी तयार केली असेल. या 
कार्यकत्यारंनी ही परिषद यशस्वी होण्यासाठी हरप्रकारे मदत केली असेल. या परिषदेमुळे 
कष्टकऱ्यांमध्ये समाजाच्या विचाराच्या संदर्भात आस्था निर्माण झाली असेल . 
1896 सालच्या दुष्काळातही त्या दुष्काळग्रस्त जनतेसाठी कार्यरत राहिल्या . समाजाच्या 
वतीने शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करून सरकारला दुष्काळग्रस्तांसाठीचे काम काढण्याची सूचना 
केली . यानंतर सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी अनेक कामे सुरू केली . या दुष्काळाची 
भयावहता ही सत्त्याहत्तरच्या दुष्काळाएवढी नसली तरीही या दुष्काळाला दुष्काळाची 
काळी किनार होती. बाई या दुष्काळात भरडल्या गेलेल्यांसाठी खूप खूप राबल्या . 
पुण्यात 1897 सालच्या आरंभाला प्लेगच्या साथीने चांगला जोर धरला. फेब्रुवारी -मार्च 
महिन्यात नुसता हाहाकार उडाला. अशा वेळी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र करून 
सकळ मानवजातीवर आलेल्या या आसमानी संकटाला तोंड देण्यासाठी त्यांनी कंबर 
कसली . त्यांनी ससाणेंच्या माळरानावर यशवंतरावांना दवाखाना उघडायला लावला . 
यशवंतराव या वेळेस नगरला होते . ते मुद्दाम रजा काढून पुण्याला आले . प्लेगच्या 
रोग्यांची शुश्रूषा करीत असताना सावित्रीबाई इहलोक सोडून गेल्या , समाजाचा 
आधारस्तंभच कोसळला. असे असले तरीही समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी समाजाचे कार्य 
मोठ्या जिद्दीने पुढे नेले. महात्मा फुल्यांनी स्थापन केलेल्या मूळ शाखेचे कार्य सुरूच 
राहिले. फुले दाम्पत्याने बहुजनात निर्माण केलेला आत्मविश्वास आता दृढ होऊ लागला. 


सावित्रीबाईंसमवेत शाळेतून येताना-जाताना एक पट्टेवाला आणि सोबत कोल्हे नावाचे 
गृहस्थ असत . हेच बळवंत सखाराम कोल्हे विसाव्या शतकाच्या , तिसऱ्या दशकात 
फुल्यांनी स्थापन केलेल्या मूळ शाखेचे पुढे अध्यक्ष झाले , तर सावित्रीबाई रोडे या 
चिटणीस राहिल्या . समाज कार्यरत राहण्याची प्रेरणा महात्मा फुल्यांनंतर सावित्रीबाईंनी 
प्रेरित केली . पुढे हीच मशाल ओतूरच्या पाटलांनी अहोरात्र परिश्रम घेऊन महाराष्ट्रभर 
फिरवली . शास्त्री महाघट पाटलांनी तर आपल्या शेष जीवनाचे ध्येय समाजाचे कार्य करणे 
हेच ठरविले . या नंतर केशवराव जेधे, दिनकरराव जवळकर, केशवराव विचारे, वायाळ , 
सणस , झेंडे, मानूरकर , भास्करराव जाधव , राजर्षी शाहू महाराज आदींनी ही मशाल तेवत 
ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पुढे पुढे समाजाच्या समतेच्या विचारांचा कणा वाकला 
जाऊन ब्राह्मण -ब्राह्मणेतर वाद घुसडला गेल्याने सामाजिक समतेच्या या चळवळीला 
खीळ बसली. 
आज आपण एकविसाव्या शतकाची वाटचाल करीत आहोत . ही वाटचाल करीत असताना 
किती जणांना , प्रामुख्याने किती महिलांना सावित्रीबाईंनी समाजासाठी केलेल्या कार्याची 
तोंड ओळख आहे? या प्रश्नाच्या अनुषंगाने उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर पदरी प्रचंड 
निराशाच पडेल . बहुसंख्य महिलांना आता त्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा परिचय होत आहे. 
याही कार्याचा परिचय करून घेण्यासाठी आमच्या भगिनींची धडपड आता दिसते आहे. ही 
धडपड स्तुत्य आहे; परंतु अशा आमच्या भगिनी फारच अत्यल्प आहेत ! हे सत्य नाकारून 
कसे चालेल. 
सत्यशोधक समाजाची विचारसरणी म्हणजे मानवमुक्तीची पहाट आहे. पहाटेकडे जाणारी 
ही पाऊलवाट सत्यवानाच्या सावित्रीच्या वाटेने न जाता जोतीरावांच्या , सावित्रीबाईंच्या 
विचाराच्या वाटेने जाते . प्रामुख्याने वटसावित्री पौर्णिमेला वडाला पूजण्याऐवजी आता 
आमच्या भगिनींनी फुल्यांच्या , सावित्रीबाईंच्या विचारांची ओळख करून घ्यावी . 
कालबाह्य परंपरा, धार्मिक गुलामगिरी , अंधश्रद्धा आदींच्या संदर्भातील त्यांची वैचारिक 
भूमिका समजून घ्यावी . या विचारांच्या ओळखीने मानवता केंद्र गाठण्यास फार मोठी 
मदत होईल. कधी नव्हे एवढी , या विचारांची आज गरज भासत आहे. एवढेच . 


1. या विवाहासाठी बजूबाई निंबणकर यांनी समाजाकडे वीस रुपये जमा केले , तर सावित्रीबाईंनी पंधरा रुपये जमा 
केल्याची नोंद सत्यशोधक समाजाच्या रिपोर्टात आहे. (महात्मा फुले समग्र वाङ्मय , पृ. 201 ) 
2. महात्मा फुले या ग्रंथाचे लेखक श्री . ए. के. घोरपडे यांनी पृष्ठ 55 वर ‘ सत्यशोधक समाजाचे पहिले घटक या संदर्भात 
एक यादी प्रकाशित केली आहे. जोतीराव फुले, अध्यक्ष, खजिनदार असलेल्या या यादीत सत्यशोधक समाजाच्या 
सभासद म्हणून सावित्रीबाई रोडे आणि सावित्रीबाई फुले यांचा नावांचा समावेश आहे. 
जोतीराव फुले अध्यक्ष- खजिनदार असलेल्या वेळची म्हणजे आरंभीची ही सत्यशोधक समाजाची कार्यकारिणी आहे. मात्र 
या अनुषंगाने पंढरीनाथ सीतराम पाटील यांनी प्रकाशित केलेल्या सन 1927च्या महात्मा जोतीराव फुले या ग्रंथातील 
सत्यशोधक समाजाच्या सदस्यांच्या यादीत सावित्रीबाई फुले आणि सावित्रीबाई रोडे यांचा नामोल्लेख नाही . 
24 सप्टेंबर , 1876 सालच्या सत्यशोधक समाजाची तिसऱ्या वार्षिक समारंभाची हकीकत म्हणजे समाजाच्या तिसऱ्या 
वर्षाच्या रिपोर्टात सभासद आणि मित्रमंडळाच्या वर्गणीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात सावित्रीबाई 
फुल्यांचे नाव मित्रवर्गणीदार यादीत आहे. त्यांच्या नावासमोर 2 रुपये वर्गणी दिल्याची नोंद आहे. (महात्मा फुले : समग्र 
वाङ्मय , पृ. 219) उपरोक्त अहवालावरून स्पष्ट होते की , सावित्रीबाई फुले नोंदणीकृत सभासद नव्हत्या . 
परंतु या संदर्भात भाष्य करताना सामाजिक क्रांतीची अग्रदूत सावित्रीबाई फुले या पुस्तिकेचे लेखक प्रा . रघुनाथ कडवे 
यांनी पृ . 29 वर दोहों सावित्रीबाईंचे 1873 सालच्या समाजाच्या घटकाच्या यादीत नावे समाविष्ट असल्याचे म्हटले 
आहे. बहुधा ए . के . घोरपडे यांना वाट पुसत हा उल्लेख झाला असावा . तसेच मुलांसाठी लिहिलेल्या तेजाचा वारसा - 
सावित्रीबाई फुले या प्रा . मंगला गोखले यांच्या पुस्तिकेत पृ . 23 वर 23डिसेंबर 1873 रोजी सत्यशोधक समाज स्थापन 


झाल्याचे म्हटले आहे. हा मुद्रणदोष असावा ; परंतु पुढे त्यांनी समाजाच्या नव्वद महिला सभासद असल्याचे सांगून या 
महिलांचे नेतृत्व सावित्रीबाई फुल्यांकडे असल्याचे म्हटले आहे . ही कुमारांसाठी लिहिलेली पुस्तिका असल्याने 
माहितीच्या स्रोताच्या उगमस्थानाची नोंद येथे उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही नोंद कोठून उद्धृत केली हे येथे कळायला 
मार्ग नाही. 
3. या उपलब्ध छायाचित्रावर पं. रमाबाईंचे इंग्रजी चरित्रकार श्री . श्यामसुंदर आढाव यांनी हे छायाचित्रही कोणत्या 
तरी ख्रिस्ती संग्रहातून उचलले असल्याचेप्रांजळ मत स . गं. मालशे यांच्याजवळ बोलून दाखविल्याचे मालशे यांनी म्हटले 
आहे. थोडक्यात , श्री . आढाव आणि श्री . मालशे यांनी या छायाचित्राच्या विश्वासार्हतेवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. 
( तारतम्य , स . गं. मालशे, पृ.52 ) 
संदर्भ : 
1. महात्मा फुले - ए. के. घोरपडे, पृ. 47 
2. महात्मा फुले - समग्र वाङ्मय , पृ. 196,197 
3. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व) - संपादक मंडळ , शतकांची शिदोरी 
: सावित्रीबाई फुले , हरि नरके , पृ. 179 
4. तत्रैव , पृ. 179 
5 . तत्रैव , पृ. 179 
6. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय , पृ. 76 
7. तत्रैव पृ .76, 77 
8. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व ) - संपादक मंडळ , ‘ समाज क्रांतीच्या 
अग्रणी, नीळकंठ गोपाळ मेंढे, पृ. 44 
9. तत्रैव , पृ. 34 
10. तत्रैव पृ. 36, 37 
11 . सामाजिक क्रांतीची अग्रदूत - सावित्रीबाई फुले - प्रा . रघुनाथ कडवे, पृ.30 


7. 


लहान -थोरांच्या शब्दांत 

सावित्रीदर्शन 
सावित्रीबाई फुले यांच्या काल- कर्तृत्वाची ओळख समकालीन लहान-थोरांनी उचित 
आणि अचूक शब्दांमध्ये करून दिली आहे. सावित्रीबाईंची थोरवी अनेकांनी गायिली आहे. 
वसतिगृहातील काही मुलांनी लिहिलेल्या आठवणीत त्यांचे अनमोल ‘ सावित्रीदर्शन 
घडविले आहे. त्यांच्यात वसत असलेल्या वात्सल्याचे, ममतेचे, कारुण्याचे, त्याग आदीचे 
वर्णन खरोखरच अविस्मरणीय आहे . 
महाराष्ट्राचे राजकीय ऋषी नारायण महादेव परमानंद ऊर्फ मामा परमानंद यांनी बडोदा 
राज्याचे दिवाण रामचंद्र विठोबा धामणसकर जाधव यांना लिहिलेल्या पत्रांत महात्मा 
फुल्यांच्या जीवनकार्याच्या विविध पैलूंचा परिचय तर होतोच ; परंतु सावित्रीबाईंच्या 
अनमोल त्यागी प्रवृत्तीचे जवळून दर्शन घडते . 
दुष्काळग्रस्तांना केलेल्या मदतीने आणि पक्षाघाताच्या आजारामुळे उद्योग बुडाल्याने 
शेवटच्या चरणात फुले दाम्पत्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली. महात्मा फुले 
निवर्तल्यावर तर ही आर्थिक घडी आणखीनच विस्कटली . त्यात यशवंतरावांच्या वैद्यकीय 
शिक्षणाचा भार सावित्रीबाईंवर येऊन पडला . दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण 
झाली . अशा या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी, आर्थिक मदतीसाठी मामा 
परमानंदांनी 31 जुलै 1890, 19 ऑगस्ट 1890 आणि महात्मा फुले निवर्तल्यावर आणखी 
एक , म्हणजे अशी तीन पत्रे धामणसकरांना लिहिली . या तिन्ही पत्रांमध्ये सयाजीराव 
महाराजांकडून फुले दाम्पत्यासाठी आर्थिक मदतीची अपेक्षा केली होती. ही विनंती करीत 
असताना फुले दाम्पत्याच्या कर्तृत्वाचेप्रसंगानुसार महत्त्वाचे दाखलेही नोंदविले आहेत . 
या आर्थिक मदतीची विनंती करताना हे राजकीय ऋषी सावित्रीबाईंचा महिमा पुढील 
शब्दात वर्णन करतात . ते म्हणतात की , “ परंतु आपले सारे जीवन जनतेच्या नि :स्वार्थ 
सेवेसाठी वेचणाऱ्या जोतिबांच्या व त्यांच्या पत्नीच्या निष्काम सेवेची जाणीव ठेवून त्यांना 
जीवन वेतन मिळत जाईल अशी कृपा करून महाराजांनी व्यवस्था करावी . जोतिबांपेक्षाही 
त्यांच्या पत्नीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच होईल . तिची योग्यता काय सांगावी ? आपल्या 
पतीबरोबर तिने संपूर्ण सहकार्य केले व त्यांच्याबरोबर राहून वाट्याला येतील त्या 
हालअपेष्टा भोगिल्या . उच्च वर्गातील उच्च शिक्षण घेतलेल्या स्त्रियांतही अशा प्रकारची 
त्यागी स्त्री आढळून येणे कठीण आहे. त्या उभयतांनी लोककार्यात आपले सारे जीवन खर्च 
केले , अशांना खरे सांगावयाचेम्हणजे आपल्यावर राज्य करणाऱ्या सरकारकडून जरूर ती 


मदत मिळणे आवश्यक आहे; परंतु आपण ब्रिटिश सरकारच्या म्हणजे परकियांच्या 
राज्यसत्तेखाली वावरत आहोत. अशा गोष्टीकडे त्यांचे लक्ष जावे अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ 


आहे. "1 


सावित्रीबाईंचे हे मोठेपण बनावट नाही , काल्पनिक नाही , अतिरंजितही नाही. एका 
समकालीन योगीराजाने सावित्रीबाईंच्या कार्याचा केलेला हा सन्मान आहे. चंदनासम 
झिजणाऱ्या सावित्रीबाईंचे हे दर्शन अनमोल आहे. 
सावित्रीबाईंच्या समकालीन आणि त्यांच्याकडे नोकरीस असलेले सत्यशोधक समाजाचे 
कारकून गोविंद गणपत काळे यांनी दांडगे वाचन करणारे तात्यासाहेब या शीर्षकाखाली 
महात्मा फुल्यांच्या आठवणी विस्ताराने नोंदविल्या आहेत . आईसम वात्सल्य लाभलेल्या 
सावित्रीबाईंच्या ममतेचे चित्र ते पुढीलप्रमाणे रेखाटतात . ते असे , “ आता सावित्रीबाई 
संबंधाने लिहावयाचे म्हणजे त्या माऊलीचं एखाद्या लेखकानं स्वतंत्र चरित्र लिहिले 
पाहिजे . जोतीराव जे एवढ्या मोठ्या योग्यतेस चढले त्याचे बरेच मोठे श्रेय त्यांच्या या 
सुपत्नीस दिले पाहिजे. राग म्हणून काय चीज आहे ती या बाईंच्या गावीच नव्हती . ती 
नेहमी हसतमुख असे ... ती फार सुविचारी व दूरदृष्टीची होती. "2 
उपरोक्त आठवणीवरून सावित्रीबाईंचे मोठेपण लक्षात येते ; परंतु अध्यापन कार्यात 
कार्यरत असताना सनातनी मंडळी सावित्रीबाईंचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करीत 
असत . अशा प्रसंगी अशा टारगटांना त्या उत्तर देत असत की , “ माझ्या लहान थोर बंधुंनो , 
मी आपल्या धाकट्या भगिनींना शिकविण्याचे पवित्र कार्य करीत आहे. मला उत्तेजन 
देण्यासाठी आपण माझ्यावर हे शेण अगर खडे फेकीत नसून ही फुले उधळीत आहात . 
तुमचे हे कृत्य मला हे शिकविते की , मी नेहमी अशीच आपल्या भगिनींची सेवा करीत 
राहावे. ईश्वर तुम्हाला सुखी ठेवो. "3 या विधानावरून सावित्रीबाईंची वैचारिक उंची 
लक्षात येते . 
सावित्रीबाईंच्या सामाजिक कार्याचा आरंभ हा उंबरठ्यापासून होता . त्यांच्या या 
समाजकार्याची पावती एका अनोळखी भिक्षेकऱ्यांनी पुढील शब्दांत व्यक्त केली आहे. ती 
अशी , “ एके दिवशी एक पांगळा भिक्षुक जोतीरावांच्या घरी भिक्षा मागण्यासाठी गेला . 
नेहमीप्रमाणे सावित्रीबाईंनी याही भिक्षेकऱ्यास त्याच्या कुटुंबास पुरेल इतकी कणीक , 
दाळ , तांदूळ व थोडा गूळ दिला ... ही भिक्षा आपल्या अंगावरील लहान कपड्यात 
बांधली... त्याने ज्या पदरात भिक्षा बांधली होती, त्या पदरास भोके असल्यामुळे 
भिक्षेकऱ्याची भिक्षा रस्त्यात थोडी थोडी सांडत होती. ते जोतीरावांनी पाहिले . तेव्हा 
त्यांनी आपल्या अंगावरील उपरणे काढून त्या भिक्षेकऱ्याची भिक्षा बांधून त्या भिक्षेकऱ्यास 


दिले . तेव्हा भिक्षेकरी म्हणाला , जोतीरावांची बायको मायमाऊली आहे. तिनेही मला 
गरिबाला भिक्षा घातली. बाबा , तूदेखील त्या माऊलीसारखाच उपकारी दिसतोस. "4 
सावित्रीबाईंच्या दानी वृत्तीचे (दानतीचे) यापेक्षा आणखी वेगळे ते काय वर्णन करावे? 
सावित्रीबाईंनी ही दानत आयुष्यभर जोपासली . महादू सहादू ताघोले यांनी या क्रताची 
एक झलक नोंदविली आहे . त्यांचे सावित्रीदर्शन असे , " आता शेवटी मला सावित्रीबाई 
यांच्याविषयी महत्त्वाचेलिहावयाचे आहे. ती अतिसज्जन बाई होती .तिचे अंत : करण दयेने 
भरलेले होते . गोरगरिबांवर ती फार दया करी व अन्नदान पण फार करी. ती फारच उदार 
होती. ती कोणासही जेवू घाली व गरीब बायांची अंगावरची फाटलेली लुगडी पाहून 
त्यांना ती आपल्या घरातील आपली लुगडी देई ... ती तात्यांचे घरात एक देवीच होती. "5 
आप्तांनी घडविलेले हे सावित्रीदर्शन विलोभनीय आहे . 
थोरांचे थोर चरित्रकार धनंजय कीर यांनीही सावित्रीबाईंच्या युगकार्य व अलौकिक 
कार्याचा आढावा अतिशय समर्पक शब्दांत वर्णिला आहे. सावित्रीबाईंच्या युगकार्याबद्दल 
स्तुतीसुमने उधळताना ते म्हणतात की , “विनम्र, विनयशील , बुद्धिमान आणि देखणी अशी 
ती वनिताही आपल्या पतीच्या मागून त्यागबुद्धीने बाहेर पडली . पतीबरोबर तिनेही 
त्यागाचा आपला वाटा उचलला. "6 
या युगकार्याबद्दल धनंजय कीर पुढे म्हणतात की , “जोतीरावांनी काढलेल्या मुलींच्या 
शाळांत तिने अनेक वर्षे काम केले होते. ते तिचे कार्य म्हणजे हिंदुस्थानातील स्त्रियांच्या 
सार्वजनिक जीवनातील एक युगप्रवर्तक अशीच घटना होती. तिच्या कार्याची महत्ता 
केवढी अपूर्व होती ते पुढील एका गोष्टीवरून प्रत्ययास येईल . एका स्त्रीची 1873 साली 
शिक्षिका म्हणून नेमणूक झाली. ही बातमी नेटिव्ह ओपिनियन या मुंबईतील 
साप्ताहिकाने मोठ्या उत्साहाने आणि अभिमानाने प्रसिद्ध केली होती . स्त्रीशिक्षणाच्या 
दृष्टीने अन् देशहिताच्या दृष्टीने त्या काळी अशी घटना महत्त्वाची मानण्यात येई . "7 
भारतीय स्त्रियांनी या साध्वीच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे कसे उचित ठरेल ? हे 
स्पष्ट करताना कीर लिहितात की , “हिंदी स्त्रिया सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यस्मृतीलाही 
जागत नाहीत . ज्या साध्वीने भारतातील तमोयुगात शिक्षिकेचा पेशा पत्करण्याचे 
अलौकिक धैर्य दाखवून हिंदी स्त्रीवर लादलेली अन्यायी बंधने झुगारून दिली आणि मुलींना 
शिकवून हिंदी स्त्रियांचा उद्धार साधण्यासाठी पतीबरोबर सासऱ्याचे घर सोडले , पतीसंगे 
हालअपेष्टा भोगल्या , शिव्याशाप सहन केले , त्या स्त्रीशिक्षणाच्या अग्रदूतीची हिंदी 
स्त्रियांनी स्मृती बाळगू नये, ही कृतघ्नपणाची परमावधीच नव्हे काय ? एकोणिसाव्या 
शतकात स्त्रियांच्या उद्धारासाठी व्यतीत केलेले सावित्रीबाईंसारखे अन्य आदर्श नि उदात्त 


उदाहरण क्वचित आढळून येईल . पंडिता रमाबाईंचे पांडित्य नि भरारी त्यांच्या ठायी 
नसेल ; परंतु मंगल धडाडी,निर्व्याज मानवता आणि भारतीय धवलता या गुणांत रमाबाई 
त्यांची बरोबरी करू शकल्या नाहीत. "8 
धनंजय कीरांच्या उपरोक्त अभिप्रायावरून सावित्रीबाईंच्या अलौकिक कार्याची खात्री 
पटते . 
या अलौकिक कार्याच्या संदर्भात हंटर -शिक्षण आयोगाला दिलेल्या निवेदनात अतिशय 
सरळ, सोप्या भाषेत जोतीरावांनी, सावित्रीबाईंच्या कार्याची एक टिपणी केली आहे, ती 
अशी की , “म्हणून तशी शाळा स्थापन करण्याची प्रेरणा मला 1854 ( हा मुद्रण दोष 
असावा . येथे 1851 हवे ) च्या सुमारास झाली व मी आणि माझी पत्नी अशा उभयतांनी 
कित्येक वर्षांपर्यंत त्या शाळेत काम केले. ”9 तसेच संस्थेच्या कार्यवाहांनी 17 फेब्रुवारी 
1852 रोजी शिक्षणसंस्थेला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून सरकारकडे एक विनंती अर्ज 
केला . या अर्जातही सावित्रीबाईंच्या शैक्षणिक कार्याच्या संदर्भात कार्यकारिणी म्हणते की , 
" शाळेतील मुख्याध्यापिका सावित्रीबाई ह्यांनी स्त्रीशिक्षणाच्या सुधारणेसाठी उदारपणे , 
जीवित समर्पित करण्याचे ठरविले आहे. ह्या बाई शिक्षिकेचे काम विनावेतन करतात. "10 
सावित्रीबाईंच्या कार्याचे आणि उद्दिष्टांचे हे बोलके उदाहरण आहे. शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष 
नामदार जॉन वॉर्डन यांनी सावित्रीबाईंच्या या शैक्षणिक कार्याबद्दल पुढीलप्रमाणे आपले 
मत नोंदविले आहे. ते म्हणतात की , “ त्या शाळेची शिक्षिका एका माळ्याची पत्नी असे , 
आपल्या देशबांधवांचे केविलवाणे अज्ञान दूर करून त्यांचा उद्धार करण्यासाठी स्वत : च्या 
पत्नीने साह्यभूत व्हावे म्हणून त्या माळ्याने तिला शिकविली होती. " 11 या एका परदेशस्थ 
व्यक्तीने सावित्रीबाईंची या कार्यातील वर्णिलेली कळकळ खरोखरच वाखाणण्याजोगी 
आहे . 
महात्मा फुले यांचे आद्य चरित्रकार व थोर सत्यशोधक पंढरीनाथ सीताराम पाटील हे 
सावित्रीबाईंची थोरवी वर्णन करताना म्हणतात की , “ सावित्रीबाईंच्या भारतीय स्त्रीच्या 
उत्थानासाठी केलेल्या सहृदयी कार्याशी तुलना करता येणारे एकही उदाहरण 19 व्या 
शतकात सापडत नाही. " 12 तर डॉ. बाबा आढाव म्हणतात की , “ सावित्रीबाईंचे संपूर्ण 
जीवन क्रांतिकारक आहे. "13 हे मान्यवरांच्या शब्दातील सावित्रीदर्शन आहे . 
लक्ष्मण कराडी जया या विद्यार्थ्याने माऊली सावित्रीबाईंचे दर्शन असेही घडविले आहे , 
“ सावित्रीबाईंसारखी दयाळू व प्रेमळ अंत : करणाची म्हातारी मी अजूनसुद्धा कोठे पाहिली 
नाही . मला वाटते माझ्या आईपेक्षासुद्धा जास्त प्रेम ती माझ्यावर करीत असे. ती आपल्या 


आईपेक्षा जास्त आपल्यावर प्रेम करीत आहे असेच त्यावेळी सर्व मुलांना वाटत असे . "14 
उपरोक्त अंतर्मनातील या शब्दसुमनांनी सावित्रीबाईंच्या अथांग वात्सल्याची कल्पना येऊ 
शकते . तसेच लक्ष्मणराव देवराव ठोसर यांनी हीच भावना पुढील शब्दांत व्यक्त केली आहे, 
ती अशी, "त्यांचे कुटुंब सौ . सावित्रीबाई या स्वभावाने फारच प्रेमळ व गोड होत्या . " 15 
महात्मा फुले निर्मिकाचे हे भौतिक जग सोडून जाण्यापूर्वी सावरासावर करताना दत्तकपुत्र 
यशवंतरावांनी या मायमाऊलीबद्दल प्रचंड आत्मविश्वासाने तात्यासाहेबांना शेवटी शब्द 
दिला होता की , “ मी दुसरी आईच पाहिली नसल्याने मी यांचाच आहे. ” या अंतर्मनातून 
आलेल्या शब्दांचे मोल फार मोठे आहे. 
लहानथोरांच्या शब्दांमध्ये व्यक्त झालेले हे सावित्रीदर्शन अत्यंत विलोभनीय आहे. हे 
सकलदर्शन घडत असताना दुसऱ्या बाजूला सावित्रीबाईंचा परिचय खऱ्या अर्थाने त्यांच्या 
कक्षेतील स्त्री - पुरुषांना नसल्याने खंतही वाटते . त्यामुळे सकल स्त्री - पुरुषांनी भौतिकवादी , 
चंगळवादी संस्कृतीतून थोडा वेळ काढून त्यांच्या जीवनकार्याचा परिचय करून घेतला 
पाहिजे . हा परिचय न झाल्याने त्यांची उपेक्षा गेले शतकभर होतच राहिली. ही उपेक्षा 
थांबावयाची असेल तर सकल स्त्री - पुरुषांनी सतर्क राहून त्यांच्या विचारांना आत्मसात 
केले पाहिजे. त्यांनी घोषित केलेले मानवतावादी उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे . 
सावित्रीबाई दत्तकपालक योजनेच्या पुढेही अनेक पावले टाकली पाहिजेत . 


संदर्भ : 
1. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय , पृ. 110 
2. आम्ही पाहिलेले फुले- संपादक , हरि नरके , दांडगे वाचन करणारे तात्यासाहेब , प .13. 


14 


3. आम्ही पाहिलेले फुले - संपादक, हरि नरके, तुम्ही तर ही फुले उधळीत आहात 
बळवंतराव सखाराम कोल्हे , पृ. 24 
4. तत्रैव , पृ. 26 
5. आम्ही पाहिलेले फुले- संपादक, हरी नरके, स्मृतीफुले-महादू सहादू वाघोले, पृ. 81 , 82 
6 . महात्मा जोतीराव फुले - धनंजय कीर, पृ. 32 
7. तत्रैव , पृ. 101 
8. तत्रैव , पृ. 311 
9 . महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, पृ. 715 
10 . महात्मा फुले- धनंजय कीर, पृ. 36 
11. तत्रैव - पृ. 38 
12. सावित्रीबाई फुले - समग्र वाङ्मय, पृ. 111 
13. तत्रैव , पृ . 112 
14. आमही पाहिलेले फले - संपादक हरि नरके, 

आईपेक्षा प्रेमळ सावित्रीबाई- लक्ष्मण कराडी जया , पृ. 35 
15 . तत्रैव , पृ . 42 


8 . 


सावित्रीबाई फुले एक 

मुक्त चिंतन 
सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्याचा अभ्यास करताना त्यांचे कार्य आणि विचार 
काळाच्या पुढे धावत असल्याचे लक्षात येते . 21 व्या शतकाकडे वाटचाल करताना त्यांचे 
कार्य आणि विचार मार्गदर्शक ठरतात. अशा या ज्ञानज्योती सावित्रीबाईंच्या अनुषंगाने 
उपेक्षित माहिती स्रोताच्या संदर्भात येथे एक मुक्त चिंतन करावयाचे आहे. 
फातिमा शेख : 
फातिमा शेख यांचे अनमोल सहकार्य सावित्रीबाईंना लाभले . महात्मा फुल्यांच्या नॉर्मल 
स्कूलमधील पहिली प्रशिक्षित शिक्षिका. पुण्यातील जुना गंजपेठेतील उस्मान शेख यांची 
ही भगिनी . उस्मान शेख हे जोतीरावांचे बालसवंगडी . गृहत्यागानंतर फुले दाम्पत्याला 
याच उस्मान शेख यांनी आश्रय दिला . या स्नेहातून एक अनुमान काढता येते की , महात्मा 
फुल्यांच्या सामाजिक क्रांतिकारी विचारांशी शेख परिवार बधा सहमत असावा . फातिमा 
ह्या जोतीरावांच्या संस्थेच्या शाळेत सहशिक्षिका होत्या . सर्वत्र अंधाराचे साम्राज्य 
असताना फातिमा फुल्यांच्या शाळेत कार्यरत होत्या . त्या मुस्लिम सामाजातील आद्य 
शिक्षिका होत . सावित्रीबाईंनी आरंभिलेल्या ज्ञानदानाच्या कार्यात त्या आपल्या परीने 
सहभागी झाल्या होत्या . परंतु दुर्दैवाने उस्मान शेख आणि त्यांच्या भगिनी फातिमा 
दीदींच्या जीवनकार्याची माहिती उपलब्ध नाही . त्यांच्या कार्याच्या नोंदी आता 
इतिहासालाच ठाऊक ! बहुतांश वेळी असं चित्र दिसतं की , कष्टकरी समाजातील कार्यकर्ते 
आपापल्या परीने कार्य करीत असतात. मात्र ऐतिहासिक कार्याच्या नोंदी करण्यात ते कमी 
पडतात. येथेही फातिमांच्या संदर्भात हेच घडले असावे. त्यामुळे फातिमांच्या कार्याच्या 
माहितीसंदर्भात निराशाच हाती लागते . शिक्षिका एवढा एकच उल्लेख त्यांच्या संदर्भात 
उपलब्ध होतो . 
सावित्रीबाईंनी 10 ऑक्टोबर 1856 रोजी नायगावहून जोतीरावांना लिहिलेल्या पत्रात 
आरंभीच फातिमांचा, फातीमास त्रास पडत असेल पण ती कुरकुर करणार नाही, 2 फुले 
दाम्पत्याच्या समग्र वाङ्मयात फातिमांच्या संदर्भात एवढाच ( एका वाक्याचा) काय तो 
प्रासंगिक उल्लेख उपलब्ध होतो. परंतु या उल्लेखाने कर्तव्यदक्ष फातिमांची प्रतिमा 
आपल्या समोर उभी राहते. येथे पत्राचा विषय पाहता फातिमांची, सावित्रीबाईंनी उपेक्षा 


केली असेही म्हणता येत नाही. स्वत : प्रसिद्धीपराङमुख असलेल्या सावित्रीबाईंनी आपल्या 
या मैत्रिणीबद्दल या पत्रात पुढे फारसे काही लिहिले नाही . 
सावित्रीबाईंसह फातिमांचा एक फोटो उपलब्ध आहे. या शे-दीडशे वर्षांपूर्वीच्या 
छायाचित्राच्या विश्वासार्हतेवर स. गं. मालशे यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. या 
छायाचित्राच्या संदर्भात मालशे यांनी म्हटले आहे की , “यात एक शुभ वस्त्रावृता स्त्री आणि 
फातिमाबाई या दोघींच्या पायांशी दोन मुली बसल्याचे दाखविलेले आहे. हे छायाचित्र 
शंभर वर्षांपूर्वीच्या निगेटीव्हवरून तयार केल्याची ग्वाही डॉ. माळी यांनी दिलेली आहे 
व ती डॉ . आढावांनी खरी मानली आहे. आपल्या दिनांकमधील लेखात त्यांनी 
सावित्रीबाई फुले यांचे एकमेव मूळ छायाचित्र असा छातीठोक निर्वाळा देऊन ते 
पुनर्मुद्रित केलेले आहे. (पृ.56) पण हे छायाचित्रही बनावटच आहे. "3 
पुढे या छायाचित्राचा बनावटपणा सिद्ध करण्यासाठी अनुमानाने दोन -तीन बाबी पुढे 
आणल्या आहेत . परंतु या छायाचित्राच्या संदर्भात व्यक्त केलेली साशंकता मराठी 
वाचकांनी तूर्त तरी स्वीकारलेली नाही. थोडक्यात फातिमांच्या विचारांचा आणि कार्याचा 
वारसा मात्र हाती लागत नाही. जेथे सावित्रीबाईच अजूनही उपेक्षित आहेत , तेथे 
फातिमांच्या उपेक्षेची खंत कुणाला आणि कशी सांगावी! या अनुषंगाने प्रामुख्याने 
विद्याविभूषित स्त्रीची जिम्मेदारी वाढली असून पुरोगामी फुले - शाहू- आंबेडकरांच्या 
महाराष्ट्रात ती कार्यान्वित होवो, ही अपेक्षा करणे येथे गैर ठरणार नाही. 
गृहिणी : 
आठवणीकार गोविंद गणपत काळे , महादू सहादू वाघोले , ग्यानोबा कृष्णाजी ससाणे 
आदींनी वृद्धावस्थेत नोंदविलेल्या आठवणींमध्ये प्रसंगानुसार सावित्रीबाई या मोरो विठ्ठल 
वाळवेकर संपादित गृहिणी मासिकात लेखन करीत असल्याच्या नोंदी केल्या आहेत . 
या संदर्भात गोविंद काळे म्हणतात की , “स्त्रियांविषयी एक स्वतंत्र मासिक काढण्याबद्दल 
सावित्रीबाईंनी सुचविल्यावरून वाळवेकरांनी गृहिणी या नावाचे एक मासिक काढले 
होते . या मासिकात स्त्री -शिक्षण व त्यांचा सामाजिक समान दर्जा यावर लेख येत असत . या 
मासिकाच्या अंकाची काकू दर महिन्याला वाट पाहत असत व ते आलं म्हणजे त्या मोठ्या 
आवडीने वाचत असत . त्यात देण्यासाठी काकू लहान लहान लेख लिहीत असत ; परंतु या 
बाईस आपले स्वत: चे नाव प्रसिद्ध करणे मुळी आवडत नसे. त्यामुळे टोपणनावाने अथवा 
दुसऱ्या एखाद्या मैत्रिणीच्या नावाने त्या लेख प्रसिद्ध करीत असत. "4 तर ग्यानोबा ससाणे 
लिहितात की , “ श्री . वाळवेकर यांनी सावित्रीबाईंच्या आग्रहावरून गृहिणी नावाचे 
मासिक काढले होते . हीच नोंद महादू सहादू वाघोले यांनी पुढीलप्रमाणे केली आहे. ते 
म्हणतात की , “ सावित्रीबाईला स्त्री -जातीच्या उन्नतीची फार कळकळ असे . तिच्या 
आग्रहावरून मोरो विठ्ठल वाळवेकर यांनी गृहिणी मासिक काढले होते. "6 


उपरोक्त आठवणीकारांच्या उपरोक्त आठवणी सत्तरी उलटल्यानंतरच्या आहेत . ही बाब 
जरी खरी असली तरीही उपरोक्त आठवणीकार , विविध ठिकाणांहून विविध प्रसंगी एका 
सूत्रात सावित्रीबाई ‘ गृहिणी मासिकाच्या लेखिका असल्याचा दावा आत्मविश्वासाने 
करतात . आठवणीकार समकालीन असल्याने त्यांच्या प्रतिपादनात एक विश्वासार्हता आहे . 
तर दुसऱ्या अंगाने प्रा . सीताराम रायकर , डॉ . कृ . पं . देशपांडे आणि स . गं . मालशे यांनी 
आठवणीकारांच्या उपरोक्त विवेचनावर सप्रमाण साशंकता व्यक्त केली आहे. यामध्ये 
प्रामुख्याने आठवणीकार वयोवृद्ध असल्याने वयोमानानुसार ( स्मरणशक्ती कमी होत 
असल्याने ) गतकाळातील घटनांना ( स्मरणशक्तीनुसार ) उचित न्याय देऊ शकणार नाहीत . 
म्हणून आठवणीकारांच्या या नोंदीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे . 
प्रा . सीताराम रायकरांनी या अनुषंगाने गृहिणी मासिकाच्या संदर्भात म्हटले आहे 
की , “ गृहिणीमधून सावित्रीबाई लेखन करीत होत्या . याविषयी निर्णायक पुरावा आज 
हाती नाही. तथापि या आठवणीचा पाठपुरावा करून याविषयी अधिक माहिती आम्ही 
लवकरच सादर करू. " 7 
गृहिणी मासिकाच्या संदर्भात डॉ . कृ.पं . देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे की , गृहिणीचे 
संपादक बलवंत भाऊ नगरकर यांनी 1887 साली हे मासिक सुरू केले . या मासिकाचा 
व्यवस्थापन विभाग व्यंकटेश मोरेश्वर वाळवेकर हे सांभाळत होते . उत्तम प्रकारच्या 
गृहिणी होण्यास त्यास साह्य व्हावे म्हणून कुलवधूंच्या ज्ञानवर्धनार्थ आणि मनोरंजनार्थ हे 
मासिक होते . सावित्रीबाईंच्या समकालीन हे मासिक असून मोरो विठ्ठल वाळवेकर यांच्या 
चिरंजीवांनी हे मासिक सुरू केले असावे, असे सकृद्दर्शनी दिसते . सन 1896 साली 
वाळवेकरांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले. या आत्मचरित्राचे संग्राहक चिंतामण गणेश कर्वे 
यांनी लिहिलेल्या एका सविस्तर टिपेत गृहिणी मासिकाचा उल्लेख कोठेही नाही . तसेच 
या आत्मचरित्रात त्यांच्या मुलाचे नाव बळवंतराव असे दिले असून पुतणे गणपतराव व 
माधवराव यांचाही उल्लेख केला आहे; परंतु व्यंकटेशचा मुलगा म्हणून कोठेही उल्लेख 
आलेला नाही. आत्मचरित्र लिहिण्यापूर्वी गृहिणी नऊ वर्षे अगोदर सुरू झाले असल्याने व 
सावित्रीबाईंच्या आग्रहाने सुरू केले असल्याचे समकालीन सांगतात . तेव्हा अशा घटनांचा 
उल्लेख आत्मचरित्रात यायला हवा होता. तसा उल्लेख आत्मचरित्रात नसल्याने गृहिणी 
मासिकाशी वाळवेकरांचा संबंध असावा , असे वाटत नाही. तसेच सावित्रीबाई या 
मासिकात टोपणनावाने लिहीत असतील असेही वाटत नाही. या निष्कर्षापर्यंत डॉ . 
देशपांडे आलेले आहेत . या संदर्भात स. गं. मालशे यांच्या म्हणण्याचा सारांश असा आहे की , 
फुल्यांच्या मृत्यूनंतर चाळीस वर्षांनी सांगितलेल्या त्या आठवणीवर विश्वास ठेवताना 
सावधगिरी बाळगायला हवी , ही गोष्ट आठवणींचे संपादक प्रा . सीताराम रायकर यांनी 
सांगितल्याचे सांगून गृहिणी मासिकासंबंधीची ही आठवण एकंदरीतच संशयास्पद 
असल्याचे प्रतिपादन करून गृहिणी च्या उपलब्ध संचिका पाहिल्याचे त्यांनी नमूद केले 
आहे. तसेच गृहिणी चे स्वरूप फुले-दंपतीच्या ध्येयधोरणाशी विसंगत व पांढरपेशे 
असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी त्यासाठी दोन उदाहरणे प्रस्तुत केली आहेत . 
थोडक्यात, त्यांनी या संदर्भाने जो निष्कर्ष काढला आहे तो असा , “ तेव्हा अशा पांढरपेशा 


वृत्तीच्या गृहिणीसारख्या मासिकात सावित्रीबाई लेखन करीत असतील, हे सकृद्दर्शनी 
मुळीच पटण्यासारखे नाही. "8 
सावित्रीबाईंच्या लेखनासंदर्भात समकालीन आठवणीकारांचे अनुकूल मत आणि प्रा . 
रायकर , डॉ . देशपांडे आणि स . गं . मालशे आदींचे प्रतिकूल मत अभ्यासल्यावर तूर्त एवढेच 
म्हणता येईल की , गृहिणीबद्दल या संदर्भात अतिशय सावधगिरी बाळगून विश्वसनीय 
पुराव्याविना या संदर्भात बोलणे उचित होणार नाही . 
काव्यफले : 
सावित्रीबाईंचा काव्यफुले हा काव्यसंग्रह सन 1854 साली प्रकाशित झाला. या 
काव्यसंग्रहाचे मुखपृष्ठ आणि संग्रहातील कवितांच्या आशयात एकदम विरोधाभास 
( प्रतिगामी विरुद्ध पुरोगामी ) असल्याचे सकृदर्शनी दिसते . या संदर्भात येथे चर्चा 
करावयाची आहे. प्रकाशित झालेल्या काव्यफुले काव्यसंग्रहाच्या मुखपृष्ठावर 
कैलासनिवासी शंकर-पार्वतीचे चित्र रेखाटले आहे. कैलासावर शंकर -पार्वती आसनस्थ 
असून समोर नंदी आहे. जटाधारी शंकराच्या जटेतून गंगेचा प्रवाह प्रवाहित झाल्याचे दृश्य 
आहे. शंकराच्या उजव्या हातात त्रिशूळ असून गळ्यात नाग आहे, तर पार्वतीच्या हातात 
एक फल असून शंकर -पार्वतीचे छोटेखानी हे चित्र चौकटीत बद्ध केले असून चौकटीच्या 
चोहोबाजूंनी विविध फुलांची आकर्षक चौकट साकारली आहे. शंकर -पार्वतीच्या चित्राच्या 
चौकटीवर मोठ्या अक्षरात काव्यफुले काव्यसंग्रहाचे शीर्षक फुलांच्या नक्षीचा वापर 
करून मोठ्या कलात्मक शैलीत चित्रकाराने हे चित्र चित्रित केले आहे . मुखपृष्ठाच्या 
खालच्या बाजूस मध्यभागी विशिष्ट आकाराच्या फुलांच्या डिझाईनमध्ये कवयित्री 
सावित्री जोतीबा असा ठळक अक्षरात कवयित्री सावित्रीबाईंचा नामोल्लेख आहे आणि 
अगदी खालच्या बाजूस मध्यभागी सन 1854 सालाचा उल्लेख आहे. 
एकंदरीत मुखपृष्ठासाठी फुलांच्या चौकटीचा वापर करून व शीर्षकासाठी फुलांसमान 
नक्षीचा देखावा करून मुखपृष्ठकाराने एक सुंदर चित्र साकारले आहे. काव्यफलांचा 
अप्रतिम भासनिर्माण करण्यात तो यशस्वी झाला आहे; परंतु या काव्यसंग्रहातील बहुतांश 
कविता सामाजिक क्रांतीची तुतारी मोठ्या आवेशाने फुकीत असताना सावित्रीबाईंनी 
चित्रकाराला प्रतिगामी वृत्तीचेचित्र रेखाटण्यास अनुमती कशी काय दिली ? असा एक प्रश्न 
या प्रसंगी चटकन उपस्थित होऊ शकतो . 
या संदर्भात चर्चा करण्यापूर्वी सावित्रीबाई ज्या वातावरणात वाढल्या , त्या वातावरणाचा 
थोडक्यात परिचय करून घेऊ. सावित्रीबाईंचे माहेर नायगाव . महाराष्ट्रातील अन्य 
खेड्यांप्रमाणे त्याचा तोंडावळा. गावात बहिरोबाचे देवालय , बहिरोबा हा शंकरांचा 
अवतार असल्याची ग्रामस्थांची श्रद्धा. त्यामुळे साहजिकच बालपणी शंकराच्या भक्तीचे 
बाळकडू त्यांना प्राप्त झाले असावे. शंकराच्या भक्तीचे आणि वारकरी संप्रदायाचे संस्कार 
त्यांच्यावर बालपणी झाले असावेत . त्यांच्या वाङ्मयात या भक्तीचे दर्शन घडत राहते . 
बालपणी झालेले संस्कार पुढे समाजक्रांतीची भूमिका स्वीकारल्यावर हळूहळू पुसट 
व्हायला हवे होते. पुढे वैचारिक पातळीवर हे संस्कार धुसर झाले असावेत ; परंतु 
उपचाराचा भाग म्हणून त्यांच्या वाङ्मयात आणि जीवनात अधूनमधून हे संस्कार डोकावून 


जातात ; परंतु या उल्लेखाने त्यांचे संपूर्ण समग्र वाङ्मय आणि त्यांचे जीवनकार्य प्रतिगामी 
साच्यात बसविणे केव्हाही गैर आहे. किंवा त्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करणे म्हणजे 
त्यांच्यावर अन्याय करणे होय . 
या संदर्भात जोतीराव , सावित्रीबाईंच्या जीवनकार्याचा, वाङ्मयाचा सखोल अभ्यास केला 
असता एक गोष्ट त्वरित लक्षात येते की , फुले दंपती अनार्य संस्कृतीचे पुरस्कर्ते असून , 
अनार्य संस्कृतीवर आर्य संस्कृतीने कावेबाज पद्धतीने केलेल्या आक्रमणांची त्यांना फार 
चीड होती . आर्यांनी आपली पोटे जाळण्यासाठीनिर्माण केलेली गुलामगिरी त्यांना अमान्य 
होती . समाजातील संपूर्ण सामाजिक गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी महात्मा फुल्यांनी 
समतेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता आणि शेवटी सकल मानवांसाठी एक सार्वजनिक 
सत्यधर्मही प्रस्तुत केला . महात्मा फुल्यांच्या मानवमुक्तीच्या विचारांशी सावित्रीबाईही 
सहमत होत्या . क्रांतिबा फुल्यांची पत्नी सावित्रीबाईही क्रांतिमा होती . परंतु अनार्य 
संस्कृतीच्या कल्पनेशी हे छायाचित्र सुसंगत असले तरी काव्यसंग्रहाच्या मुखपृष्ठामुळे , 
सावित्रीबाईंची प्रतिमा प्रतिगामी ठरण्यास मदत तरी होते किंवा कवितासंग्रहच बनावट 
असल्याचे मत व्यक्त करण्यासाठी मदत होते . 
येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की , स्त्री , दलित , बहुजनांवरील गुलामीचे ओझे 
पेशव्यांचे राज्य जाऊनही हलके होत नव्हते . सर्वांगाने नाडलेला उपरोक्त घटक हे ओझे 
झटकण्याच्या मन:स्थितीतसुद्धा नव्हता . अशा वातावरणात महात्मा फुले आणि 
सावित्रीबाई पुण्यासारख्या सनातन्यांच्या बालेकिल्ल्यात मानवमुक्तीचे कार्य करीत होते . 
आत्मभान नसलेल्या जनतेला आत्मभान देण्यासाठी ते सतत कार्यरत राहिले . चळवळीचे 
नेतृत्व त्यांनी डोळसपणे केले . 
जोतीरावांनी देव , परमेश्वर या संकल्पनांच्या जागी निर्मिक संकल्पना रुजविली. त्यांनी 
देव संकल्पनेवर चढवलेली शेंदुराची पुटे पार खरडून काढली . रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धेतून 
त्यांनी देवाला बाहेर काढून विशुद्ध निर्मिकाची संकल्पना रुजवली . क्वचित प्रसंगी 
निर्मिकाच्या ऐवजी देव शब्द ते उच्चारीत असत . लगेचच अशा प्रसंगी आपण त्यांना 
क्रांतिबा ऐवजी प्रतिगामी म्हणणार का ? त्यांच्या वाङ्मयात जगन्नियंत्या परमेश्वराच्या 
कृपेने ’ आणि ‘ परमेश्वर कृपेने शब्दांची पेरणी झालेली आहे . म्हणून त्यांनी निर्मिकांची 
संकल्पनाच अव्हेरली असे म्हणता येईल काय ? (समग्र वाङ्मय , पृ. 197) 
अशीच काहीशी , मात्र जास्तीच्या शब्दांची पेरणी सावित्रबाईंच्या वाङ्मयात झाली आहे. 
काव्यफुले चा प्रारंभच शिव प्रार्थना ने झाला आहे. या प्रार्थनेत शिवप्रभूची वंदना करून , 
नमस्कार करून जगातील अज्ञान समाप्त करण्याची त्यांनी शेवटी प्रार्थना केली आहे. 
त्यानंतरच्या शिवस्तोत्र , ईशस्तवन कवितांमधून शंकराची पूजा , आराधना केली आहे. 
तसेच परमार्थ, असुरमर्दिनी , ब्रह्म, स्वर्ग, नरक , सरस्वती दरबार, विद्यादेवी , युगायुगाची , 
महादेव -माया , पोथी आदी शब्दांच्या पेरणीने अथवा मुखपृष्ठावरील चित्राने त्या एकदम 
प्रतिगामी ठरत नाहीत . 
बालपणी नकळत झालेले संस्कार पुरोगामी विचारांचा स्वीकार केला तरी हे थोडेबहुत 
शेष राहिलेले प्रतिगामी शब्द अनवधानाने अथवा सवयीनुसार वक्तव्यात आणि लेखनात 
आपले अस्तित्व वेळप्रसंगी प्रगट करीत असतात . असेच काहीसे सावित्रीबाईंच्या संदर्भात 


घडले असावे. 
जोतीराव निवर्तल्यावर त्यांची आठवण म्हणून , श्रद्धेचा भाग म्हणून त्यांच्या अस्थी 
पुरलेल्या जागी सावित्रीबाईंनी एक तुळशीवृंदावन बांधले, इतकेच नव्हे तर पन्नास 
वर्षांच्या जिवलग साथीदाराचे, महान समाजसुधारकाच्या वृंदावनाच्या पायथ्याशी 
ओबडधोबड दगडाच्या पादुकांची स्थापना करून स्मारक उभे केले. क्रांतिबा निवर्तल्यावर 
एकाकी झालेल्या सावित्रीबाईंनी एका हळुवार भावनावश प्रसंगी त्वरित निर्णय घेऊन 
एकदम साधे पण भावनामय जगतात तोड नसलेले जोतीरावांचे स्मारक उभे केले . 
या प्रासंगिक कृतीवरून त्यांच्या जीवनकार्यावर प्रतिगामित्वाची मोहर तरी कशी 
उठवावी ? 
एवढे मात्र खरे आहे की , महात्मा फुल्यांसारखी धार्मिक गुलामगिरी झुगारण्याएवढी 
प्रखरता निदान त्यांच्या काव्यात तरी नाही. या ठिकाणी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे 
की , एक स्त्री म्हणून काळावेळाच्या मर्यादा त्यांच्यावर पडल्या आहेत . एवढेच . 
वाशय आक्षेप 
सावित्रीबाई फुले यांचे पहिले चरित्र शांताबाई रघुनाथ बनकर यांनी 1939 साली लिहिले . 
दुसरे चरित्र फुलवंताबाई झोडगे यांचे सन 1966 साली प्रसिद्ध झाले. यानंतर डॉ . मा . गो . 
माळी यांचे 10 मार्च 1980 ला तिसरे चरित्र प्रकाशित झाले. 1980 ते 2002 पर्यंत अनेक 
लेखक - लेखिकांनी धनंजय कीर , फुलवंताबाई झोडगे , डॉ . कृ. पं . देशपांडे, मा . गो . माळी 
यांना वाट पुसत कुमार , प्रौढांसाठी स्वतंत्रपणे पुस्तिका, कादंबऱ्या लिहिल्या . या 
पुस्तिकांची संख्या आता साठीच्या घरात गेली आहे. 
सावित्रीबाईंच्या संदर्भात एवढे विपुल वाङ्मय असले तरी एकही चिकित्सक चरित्र आजवर 
उपलब्ध नसल्याची खंत हरी नरके यांनी व्यक्त केली आहे. 9 हरी नरके यांची ही खंत रास्त 
असून चिकित्सक लेखनाच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत . 
वैचारिक अंगाने , चिकित्सक भूमिकेतून सावित्रीबाईंचे आणि त्यांच्या साहित्याचे 
मूल्यमापन व्हावे . हे मूल्यमापन विशुद्ध वैचारिक भूमिकेतून असावे. ही वैचारिक प्रक्रिया 
सतत चालू राहावी यात काहीही गैर नाही. या प्रक्रियेमुळे नूतन माहिती उपलब्ध होण्यास 
फार मोठी मदत होत असते . अशा विचारप्रवाहात कुणाचाही शब्द अंतिम नसतो . या 
प्रक्रियेमुळे हा विचार प्रवाह सतत प्रवाहित होत राहतो . 
अशा आशयाची वैचारिक चर्चा सावित्रीबाई फुले वाङ्मय आणि डॉ . माळीकृत चरित्राच्या 
संदर्भात घडून आली . स. गं. मालशे यांनी डॉ . माळीकृत चरित्रावर आणि त्या अनुषंगाने 
सावित्रीबाईंच्या वाशयावर अनेक आक्षेप घेतले . सावित्रीबाईंचे 1856 चे आणि 1868 चे 
पत्र , काव्यफुले या काव्य ग्रंथाची विश्वासार्हता , प्रमुख व्यक्तींची छायाचित्रे , 
फातिमासोबतचे छायाचित्र, क्रांतिज्योती प्रतिमा , फुले निवर्तल्यावर सत्यशोधक समाजाचे 
नेतृत्व आदी बाबींवर गंभीर आक्षेप घेतले . हे आक्षेप प्रारंभी चटकन मनाला भिडतात ; 
परंतु हे आक्षेप बहुतांश अनुमानावर आधारित असल्यामुळे मालशे यांचे म्हणणे फारसे 
कुणी लावून धरले नाही. 
डॉ . मा . गो . माळी संपादित सावित्रीबाई फुले यांचे समग्र वाङ्मय सन 1988 साली 
प्रकाशित झाले असून या संदर्भात हे वाङ्मय दस्तऐवज तपासणी तज्ज्ञांकडून तपासून घेतले 


आहे. तज्ज्ञांनी कागद, हस्ताक्षर, शाई आदींची तपासणी करून हे वाङ्मय सावित्रीबाईंचे 
असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. निर्वाळा प्राप्त होण्यापूर्वीच समस्त मराठी वाचकांनी 
आनंदाने सावित्रीबाईंचे हे वाङ्मय स्वीकारले आहे. येथे स . गं . मालशे यांची प्रभावी 
लेखनशैली, बिनतोड तर्कमीमांसा , परस्परांचे मुद्दे खोडण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण हातोटी 
वाखाणण्याजोगी असली तरीही हा प्रपंच केवळ तर्कानुमानावर उभा असल्यामुळे 
जवळपास समग्र वाङ्मयच बनावट असल्याचा त्यांचा दावा फोल ठरतो . 
शालीन गृहिणी : 
पतीच्या क्रांतिकार्यात सहभागी झालेली शालीन गृहिणी हीच सावित्रीबाईंची खरी 
प्रतिमा असल्याचे स.गं . मालशे यांनी म्हटले आहे.10 तर भालचंद्र फडके यांनी अग्निफुले 
च्या प्रस्तावनेत स्पष्ट म्हटले आहे की , “ जोतीराव फुले यांच्या क्रांतिकार्यात सतत साथ 
करणाऱ्या सावित्रीबाईंचे कार्य तितकेच लोकोत्तर होते . असे असताना तिची प्रतिमा केवळ 
शालीन गृहिणीची होती , असे म्हणून कसे चालेल ? महारामांगांच्या शाळेत काम करणे , 
मुलींना शिकवते म्हणून शेणगोळ्यांचा मार सहन करणे, घरचा पाण्याचा हौद 
अस्पृश्यांना मोकळा ठेवणे, बालहत्याप्रतिबंधक गृहातील काशीबाई नावाच्या ब्राह्मण 
विधवेच्या मुलाला दत्तक घेऊन त्याचे वात्सल्याने संगोपन करणे इत्यादी घटना 
सावित्रीबाईंच्या क्रांतिदेवता या विशेषणाला अर्थपूर्णता देण्यास पुरेशा आहेत . त्या 
काळाचे स्वरूप लक्षात घेता सावित्रीबाईंचे आचरण लोकोत्तर होते , क्रांतिकारक होते , 
असेच कुणीही समंजस माणूस म्हणेल . " 11 
तसेच विवाहानंतर साक्षर होणे , विपरीत परिस्थितीतही शिक्षिका, मुख्याध्यापिकेचे 
विनावेतन कार्य आनंदी वृत्तीने करणे, दुष्काळातील व्हिक्टोरिया आश्रमातील भुकेजलेल्या 
एक हजार बालकांची दररोज क्षुधा शमविणे , फुल्यांच्या मृत्यूनंतर सत्यशोधक समाजाची 
धुरा सांभाळणे, प्लेगच्या साथीत मृत्यूला कवटाळावे लागत असतानाही मानवतेच्या 
कार्यात खंड पडू न देणे आदी घटनांची माहिती देऊन त्यांच्या या मानवतावादी कार्याची 
जंत्री आणखी लांबविता येईल . 
अशा या कर्तृत्ववान साध्वीला आपण शालीन गृहिणीच म्हणून हाक मारणे म्हणजे 
त्यांच्यावर अन्याय करणे होय . त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन होऊन त्यांची शालीन 
गृहिणी ही प्रतिमा आता तरी नाकारली गेली पाहिजे . 
बालहत्या प्रतिबंधकगृह आणि इतर मुद्दे : 
दिनांक 16 नोव्हेंबर 1852 साली महात्मा फुल्यांचा झालेला सत्कार , बालहत्याप्रतिबंधक 
गृह, अस्पृश्यांसाठी खुला केलेला आड, सावित्रीबाईंचे सत्यशोधक घटक म्हणून यादीत 
समाविष्ट नसलेले नाव , सत्यशोधक समाज स्थापन दिन , महात्मा फुल्यांचा महानिर्वाण 
दिन , सावित्रीबाईंना सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडून मिळणारी मदत आदी 
मुद्यांबद्दल अभ्यासकांनी वेगवेगळे तपशील आणि वेगवेगळी माहिती दिलेली आहे. या 
संदर्भात त्या त्या मुद्यांच्या अनुषंगाने यापूर्वी विचार मांडलेच आहेत. फुले दाम्पत्याचे 


मानवमुक्तीचे कार्य हे हिमालय पर्वताएवढे आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी समाजाला 
त्याच्या स्वत्वाचे भान दिले . या दोन व्यक्ती नसून भारतीय पातळीवर , नव्हे जागतिक 
पातळीवर दोन मोठ्या संस्थाच आहेत . अशा प्रसंगी त्यांच्या संदर्भात एकाच घटनेचे 
वेगवेगळे तपशील येणे केव्हाही गैरच . त्यामुळे होते असे की , फुले दाम्पत्याच्या कार्यापुढे 
नतमस्तक होणारे वाचक गोंधळून जातात . 
उपरोक्त मुद्यांची चर्चा ग्रंथात इतरत्र झाल्याने सर्व मुद्यांची चर्चा येथे आरंभिली तर ती 
पुनरावृत्ती होईल . म्हणून नमुन्यादाखल केवळ बालहत्या प्रतिबंधकगृहाच्या संदर्भात एक 
उजळणी करणे गैर होणार नाही. महात्मा फुल्यांच्या अनुषंगाने लेखन करणारे तमाम 
लेखक - संपादक बालहत्याप्रतिबंधक गृह सन 1863 साली सुरू झाल्याची नोंद करतात . तर 
सावित्रीबाईंच्या संदर्भात लेखन करणारे जवळपास सर्व लेखक - संपादक हे गृह सन 1853 
साली स्थापन करण्यात आल्याचे म्हणतात . ( काही लेखक या मतास अपवार आहेत . ) या 
गृहात जवळपास 96 ते 100 बाळंतपणे झाल्याचे सावित्रीबाईंचे चरित्रकार सांगून जातात . 
तर फुल्यांचे अभ्यासक केवळ 35 बाळंतपणे पार पडल्याचे सांगतात . तसेच या गृहाच्या 
( जागेच्या ) संदर्भात वेगवेगळी माहिती सांगितली जाते . 
थोडक्यात आमच्या महापुरुषांच्या चरित्राच्या अनुषंगाने तारखा, वर्ष, घटनांच्या 
ऐतिहासिक तपशिलामध्ये एकवाक्यता असायला हवी . चरित्रनायकाच्या चरित्राचे 
उदात्तीकरण होत असताना आशयात मूलभूत फरक पडता कामा नये . ऐतिहासिक सन 
सनावळ्या आणि घटनांमध्ये तफावत होता कामा नये . या संदर्भात वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन 
ठेवूनच लेखन झाले पाहिजे . सातत्याने एखाद्या मान्यवर लेखकालाच वाट पुसत लेखन 
करणे योग्य की अयोग्य हा मुद्दा दुर्लक्षित केला तरी त्यामुळे होते असे की , काळावेळानुसार 
उपलब्ध होणाऱ्या नवनवीन संशोधकीय माहितीला वाचक मुकतो . तसेच महानायक 
महानायिकांना ‘ देवपण प्राप्त होण्याचा धोका संभवतो. एकदा का देवपण प्राप्त झाले की , 
अनेक काल्पनिक विचारांची पुटे महापुरुषांवर चढविली जातात . ही काल्पनिक पुटे पुढे पुढे 
अंधश्रद्धेची साम्राज्ये उभी करतात . तेव्हा या संदर्भात वस्तुनिष्ठ लेखनच झाले पाहिजे . 
वाचक सावित्रीबाई : 
आठवणीकारांनी महात्मा फुल्यांचे वाचन दांडगे असल्याचे म्हटले आहे . उत्तम ग्रंथांचा 
संग्रह त्यांच्या संग्रही होता. त्यांच्या वाचनाची वेळ ही ठराविक असली तरीही प्रसंगी ते 
रात्री उशिरापर्यंत वाचन - लेखन करीत असत. 
महात्मा फुल्यांप्रमाणे सावित्रीबाई ठराविक वेळेला लेखन , वाचन करीत असल्याची 
आठवण आठवणीकारांच्या आठवणीत उपलब्ध नसल्याने या संदर्भात निश्चित माहिती 
उपलब्ध होऊ शकत नाही. आठवणीकारांनी गृहिणी मासिकासाठी सावित्रीबाई लेखन 
करीत असल्याचे म्हटले आहे; परंतु या मासिकाच्या स्वरूपाबद्दल आणि आठवणीकारांच्या 
स्मृतीबद्दल आक्षेप घेऊन सावित्रीबाई या मासिकात लेखन करीत नसल्याचा दावाही काही 
अभ्यासकांनी केल्याचे सांगून झाले आहे. 
उपरोक्त दावा सत्य मानला तरीही सावित्रीबाई पेशाने शिक्षिका, पुढे समाजसेविकाचे क्रत 
त्यांनी अंगीकारल्याने त्या फावल्या वेळात निश्चित वाचन करीत असतील. लेखनही करीत 
असतील . त्यांच्या संग्रहात उपलब्ध झालेल्या ग्रंथावरून हे अनुमान काढणे गैर होणार 


नाही . यशवंतराव निवर्तल्यावर , महात्मा फुल्यांच्या शेवटच्या सुनेने महात्मा फुल्यांचे 
साहित्य रद्दीत विकल्याचे आठवणीकार ग्यानोबा ससाणे सांगतात . याच रद्दीत 
सावित्रीबाईचे काही अप्रकाशित साहित्य असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
त्यांच्या संग्रहातील अनेक छोटे - मोठे ग्रंथही आता उपलब्ध झाले आहेत . 
उस्ताद लहुजी बुवा साळवे : 
उस्ताद लहजी बुवा साळवे यांच्या तालीमखान्यात , तालमीचे धडे महात्मा फुले यांनी 
गिरविले. या तालीमखान्याने शारीरिक स्वास्थ्याबरोबर एक आत्मभानही फुल्यांना दिले . 
उस्ताद साळवे यांनी पुढे फुले दाम्पत्याच्या शैक्षणिक कार्यात मोलाचे सहकार्य केले. या 
संदर्भात ज्ञानोदय च्या वृत्तात उस्ताद साळवेंच्या सहकार्याचा उल्लेख आढळून येतो. 15 
डिसेंबर 1853 च्या ज्ञानोदयात ‘ अतिशूद्रादिकांस विद्या शिकविण्याविषयीचा मंडळी या 
मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात जोतीरावांचे मनोगत व्यक्त झाले आहे. या 
मनोगतात त्यांनी अतिशूद्रांच्या मुलींसाठी एक शाळा स्थापन केल्याचे सांगून 
गृहत्यागामुळे ती शाळा बंद पडल्याचे म्हटले आहे. नंतर ती शाळा पुन्हा सुरू केल्याचे 
सांगून त्या शाळेत मुले पाठविण्यासाठी उस्ताद लहुजी बुवा साळवे आणि राणबा महार 
यांनी अस्पृश्य पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले आणि शेवटी या दोघांच्या प्रयत्नाने 
मुले फार जमल्याचे म्हटले आहे . 
उपरोक्त वृत्तांतावरून एक बाब स्पष्ट होते की , उस्ताद साळवे आणि राणबांच्या शब्दांना 
अस्पृश्य समाजात प्रतिष्ठा होती. अशा या उस्ताद साळवेंचा जोतीराव- सावित्रीबाईंच्या 
कार्याला फार मोठा हातभार होता . प्रारंभी सावित्रीबाईंना शाळेत जाताना - येताना 
होणाऱ्या त्रासापासून उस्ताद लहुजी बुवांचे संरक्षण लाभल्याचेही सावित्रीबाईंच्या 
अभ्यासकांनी म्हटले आहे; परंतु दुर्दैवाने उस्ताद साळवे आणि फुले दाम्पत्याच्या कार्यातील 
सहभागाच्या संदर्भात फारशी माहिती उपलब्ध नाही . असो . 
वंशाचा दिवा : 
फुले दाम्पत्याला वंशाला दिवा नसल्याने या दाम्पत्याचे बहुतांश अभ्यासक, चरित्रकार, 
वाचक आणि सामान्य माणूस भावनावश होऊन प्रसंगी दुःख व्यक्त करतो. दु:खाचे हे 
प्रगटीकरण मानवी स्वभावाला धरूनच आहे . 
या दु: खाचे प्रगटीकरण करताना जोतीरावांच्या सासऱ्याने, वडिलांनी आणि दस्तुरखुद्द 
सावित्रीबाईंनी त्यांच्या मागे दुसरी पत्नी करण्याचा लकडा लावल्याचे आणि जोतीरावांनी 
या विवाहाला ठामपणे विरोध केल्याचेचित्रण उपरोक्त घटकांनी केले आहे. जोतीरावांचे 
सासरे , वडील आणि सावित्रीबाईंचे याप्रसंगीचे बहुतांश चित्रण वंशाला दिवा नसल्याने 
दु: खी झालेल्या भारतीय पारंपरिक व्यक्तीला साजेल असेच आहे. हे चित्रण प्रसंगी 
भावनावश होऊन दु: खी अंत :करणाने रंगविले आहे. या वर्णनाला सबळ पुराव्याऐवजी 
भावनेचा फार मोठा आधार आहे . . 
प्रस्तुत लेखकाला या संदर्भात असे वाटते की , मानवीय वंशवृद्धीसाठी फुले दाम्पत्याला 
संतती व्हायला हवी होती यात वाद नाही . संतती नसल्याने हे पुरोगामी दाम्पत्य 
आयुष्यभर हे दु: ख उराशी बाळगून दु: ख उगाळत बसले असेल असे म्हणणे किंवा तसा 
आशयही व्यक्त करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करणे होय . उलट संततीमुळे किमान 


सावित्रीबाईंवर शारीरिक -मानसिक मर्यादा पडल्या असत्या . स्वत : च्या एखाददुसऱ्या 
मुलाचे संगोपन करण्यामुळे बालहत्या प्रतिबंधक गृहातील अनाथ 35 मुलांचे समर्थपणे 
संगोपन करण्यात निश्चित त्यांच्यावर मर्यादा पडल्या असत्या . सन 1877 च्या दुष्काळात 
त्या अन्नपूर्णा शोभल्या होत्या . पोरांच्या लटांबराने कदाचित त्यांच्या या समाजसेवेच्या 
क्रताला काही अंशी मर्यादा पडल्या असत्या . जुनागंज पेठेतील स्वत : च्या राहत्या घरी 
असलेल्या वसतिगृहातील मुलांसाठी त्या आईच्या वात्सल्याने राब राब राबल्या . या 
मुलांच्या त्या वात्सल्यसिंधू आई शोभल्या . आल्या गेल्यांचे, आप्तेष्टांचे, लहान -थोरांच्या 
आगत - स्वागतात त्या केव्हाही कमी पडल्या नाहीत . एखाददुसऱ्या मुलाची माता 
होण्यापेक्षा सावित्रीबाई संपूर्ण समाजाच्या माता झाल्या . एखाददुसऱ्या मुलाचा 
चूलबोळक्याचा संसार करण्यापेक्षा तमाम समाजाचा संसार त्यांनी आनंदाने , उत्साहाने 
केला . एकाची माता होण्याऐवजी त्या जगत्माता बनल्या ; आणि हे मातृत्व त्यांनी 
आनंदाने , एक समाजसेवेचे कंकण बांधून मोठ्या अभिमानाने आयुष्यभर उराशी बाळगले 
आणि मोठ्या उत्साहाने, जिद्दीने जगाचा संसार केला. 
अशा या जगत्मातेने पारंपरिक वंशाच्या दिव्याचा बागुलबुवा ठोकरून महात्मा फुल्यांनी 
दत्तक घेतलेल्या विधवा ब्राह्मण ( काशीबाई ) कन्येच्या मुलाला स्वत : चा मुलगा मानला . 
त्याच्यावर जिवापाड प्रेम केले . महात्मा फुल्यांच्या मृत्यूनंतरही त्याला अंतर दिले नाही . 
अनंत अडचणींना तोंड देऊन त्याला उच्चविद्याविभूषित केले . अशा या जगत्मातेने 
पारंपरिक दिव्याचे दु: ख ठोकरून चंदनासारखेझिजून अनेक दिव्यांना प्रज्वलित केले , हे या 
ठिकाणी हे लक्षात ठेवले पाहिजे . 

000 
संदर्भ : 
1. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले , डॉ . मा . गो . माळी, पृ. 48 
2. सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय, पृ . 73 
3. तारतम्य , स. गं . मालशे, पृ. 52 
4. आम्ही पाहिलेले फुले, संपा. हरि नरके , पृ. 14,15 
5 . तत्रैव , पृ. 84 
6 . तत्रैव , पृ. 82 
7. तत्रैव , प्रस्तावना सीताराम रायकर यांचे मनोगत , पृ . 17 
8. तारतम्य , स . गं . मालशे, पृ . 58 
9. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले (काल आणि कर्तृत्व ), संपादक मंडळ , पृ. 169 
10. तारतम्य , स .गं . मालशे, पृ. 60 
11. अग्निफुले, डॉ . कृ. पं . देशपांडे, प्रस्तावना, पृ. 7 


संदर्भ ग्रंथसूची 
1. ग्यानोबा कृष्णाजी ससाणे, प्राचार्य, गजमल माळी, राजमुद्रा प्रकाशन प्रा . लि ., चैत्रवेल , 
98, रंजनवन कॉलनी, एन - 9, औरंगाबाद, आवृत्ती पहिली, ऑगस्ट 1996 
2. पहिली भारतीय शिक्षिका - सावित्रीबाई फुले - सौ . फुलवंताबाई झोडगे, तिसऱ्या 
आवृत्तीची प्रकाशिका, कुमुदिनी यावलकर, 52, बजाजनगर, नागपूर - 440010 
3. अग्निफुले - सावित्रीबाई फुले यांची कविता : स्वरूप आणि समीक्षा, डॉ . कृ . पं . देशपांडे, 
नूतन प्रकाशन , 2181, सदाशिव पेठ , पुणे- 411030 , प्रथमावृत्ती , 27 ऑक्टोबर 1982 
4. सावित्रीबाई फुले, समग्र वाङ्मय , संपादक , डॉ . मा . गो . माळी, सचिव , महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ , नवीन प्रशासन भवन , मुंबई- 400032, द्वितीय आवृत्ती -मार्च 
1998 
5. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले ( काल आणि कर्तृत्व ), संपादक प्राचार्य डॉ . मा . गो . माळी 
(निमंत्रक), श्रीमती नीला उपाध्ये ( उपाध्यक्ष), डॉ . निर्मलकुमार फडकुले, डॉ . सुभाष 
सावरकर , प्रकाशक - सचिव , महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ , मुंबई - 400001 , 
पहिली आवृत्ती -1998 
6. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई जोतीराव फुले - डॉ. मा . गो . माळी, मॅजेस्टिक प्रकाशन, 316, 
प्रसाद चेंबर्स , गिरगाव , मुंबई -400004, तिसरी आवृत्ती , जून 1997 
7. सागराएवढी सावित्री - डॉ . मु . ब . शहा, चेतश्री प्रकाशन , मुक्ताई , अंमळनेर, द्वितीय 
आवृत्ती - 1 मे 1997 
8. स्त्रीमुक्ती आंदोलनाच्या प्रणेत्या - सावित्रीबाई जोतीराव फुले , प्रा . डॉ . सौ . नीला पांढरे , 
मैफल, मित्रकुंज कॉलनी , साक्री रोड, धुळे - 424001, द्वितीय आवृत्ती - 3 जानेवारी 1989 
9 . समाजशिक्षिका सावित्रीबाई फुले, सौ . मथु सावंत , निर्मल प्रकाशन , कृष्णाई, नरहर 
कुरुंदकर मार्ग, कैलासनगर, नांदेड - 431605, प्रथमावृत्ती , 18 मार्च 1999 
10. ज्योतिबांची ज्योत - सावित्रीबाई फुले , सौ . शालिनी रंगनाथ जोशी (निर्मळ ), साकेत 
प्रकाशन , औरंगाबाद 
11 . तेजाचा वारसा : सावित्रीबाई फुले , प्रा . मंगला गोखले , मोरया प्रकाशन , संपदा 
शास्त्रीनगर , नगरपालिका दवाखान्याजवळ , डोंबिवली (प .)- 421202, प्रथमावृत्ती एप्रिल 
1997 
12. प्रकाश सावली सावित्रीबाई फुले , प्रा . सुखराम हिवराळे , प्रचार प्रकाशन , कोल्हापूर , 
प्रथमावृत्ती डिसेंबर 1991 
13. सामाजिक क्रांतिच्या अग्रदूत - सावित्रीबाई फुले , प्रा . रघुनाथ कडवे, सुधीर प्रकाशन , 
गणेशनगर , बोरगाव (मेघे), वर्धा, तृतीयावृत्ती 1997 
14. स्त्रीरत्न क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले , डॉ . रावसाहेब चोले , शब्दालय प्रकाशन , 
श्रीरामपूर , प्रथम आवृत्ती - मे 2000 
15 . स्त्रीरत्न सावित्रीबाई फुले - श्रीनिवास भालेराव , सिद्धार्थ प्रकाशन , एस/9 , सागर 
कॉलनी, शास्त्रीनगर, कोथरूड, पुणे- 29, प्रथमावृत्ती , 14 एप्रिल 1996 
16. सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले , क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले , 


डी . के. खापर्डे, मूलनिवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट , नई दिल्ली, दिसम्बर 2000 
17. थोर समाजसेविका सावित्रीबाई फुले , प्रेमा गोरे, श्री विद्या प्रकाशन , 250, शनिवार 
पेठ , पुणे- 30 , द्वितीयावृत्ती 1989 
18. युग स्त्री - सावित्रीबाई फुले , आर. पी . मुटकुळे , मेहता पब्लिशिंग हाऊस , 
पुणे - 411030, द्वितीयावृत्ती फेबुरवारी 1989 
19. विद्येची देवता कोण ? सावित्रीबाई फुले, चंद्रप्रकाश देगलूरकर , शब्ददान प्रकाशन , 
तरोडा चौक , पूर्णा, खेड , नांदेड , प्रथमावृत्ती : 14 एप्रिल 2000 
20. सावित्रीबाई फुले, प्रा . झुंबरलाल कांबळे , सुगावा प्रकाशन , 861/ 1, सदाशिव पेठ , 
पुणे - 411030 , आवृत्ती पहिली, 26 जानेवारी 1995 
21. ज्ञानज्योती , दिनकर विष्णू काकडे, संघमित्रा पब्लिकेशन , टिंबर एरिया ( म्हैसाळ वेस ) 
मिरज , जि . सांगली - 416410, पहिली आवृत्ती 1999 
22. महात्मा जोतीराव फुले ( आमच्या समाजक्रांतीचे जनक )- धनंजय कीर , पॉप्युलर 
प्रकाशन प्रा . लि ., 35 सी ., पं . मालवीय मार्ग, ताडदेव , मुंबई - 400034, चौथ्या आवृत्तीचे 
पुनर्मुद्रण 1996 
23. आम्ही पाहिलेले फुले , संपादक हरि नरके , महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन 
समिती, द्वारा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई - 400032 , प्रथमावृत्ती 6 जून 
1993 
24. महात्मा फुले : शोधाच्या नव्या वाटा , संपादक हरि नरके , महात्मा जोतीराव फुले 
चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन , शासकीय कुटीर क्र . 18, मंत्रालयासमोर , 
मुंबई - 400021 , प्रथमावृत्ती 3 जानेवारी 1998 
25 . महात्मा फुले समग्र वाङ्मय , संपादक यशवंत दिनकर फडके, सचिव , महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ , नवीन प्रशासन भवन , मंत्रालयासमोर , मुंबई- 400032 , 
सुधारित पाचवी आवृत्ती -28 नोव्हेंबर 1997 
26. क्रांतिबा फुले - चळवळ आणि तत्त्वज्ञान, मोतीराम कटारे, सुगावा प्रकाशन , 562 , 
सदाशिव पेठ ,चित्रशाळा इमारत , पुणे - 411030 , आवृत्ती पहिली - 8 मार्च 2000 
27. महात्म्यांचा महात्मा - नाना ढाकूलकर , विजय प्रकाशन , हनुमान गल्ली , सीताबर्डी, 
नागपूर - 440 092 , प्रथमावृत्ती , 13 जानेवारी 2000 
28. कृष्णराव भालेकर समग्र वाङ्मय , संपादक - सीताराम रायकर , म . जोतीराव फुले 
समता प्रतिष्ठान , 73, नाना पेठ, पुणे - 411002 
29. महात्मा जोतीराव फुले, पंढरीनाथ सीताराम पाटील , मनोविकास प्रकाशन, आमदार 
निवास , मंत्रालयाशेजारी, चर्चगेट , मुंबई - 400032 , आवृत्ती दुसरी, 1 ऑगस्ट 1989 
30. महात्मा फुले गौरव ग्रंथ- खंड पहिला , संपादक हरि नरके , य. दि . फडके , महात्मा 
जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीकरिता, सचिव , ( सामान्य शिक्षण ) महाराष्ट्र 
राज्य शिक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई - 32, सुधारित द्वितीयावृत्ती 28 नोव्हेंबर 1991 
31. पुणे शहरांचे वर्णन , नारायण विष्णू जोशी, संपादक गंगाधर देवराव खानोलकर , 
साहित्य सहकार संघ लि ., 172, नायगाव , क्रॉस रोड, दादर, मुंबई -14, आवृत्ती दुसरी , 
1971 


32. पहिली भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले , बा . ग. पवार , मातृभूमी प्रकाशन , 
वंदेमातरम् भारतीनगर , पौड मार्ग, कोथरूड , पुणे - 411029, आवृत्ती तिसरी 
33. ज्ञानोदयाच्या पानातून महाराष्ट्राच्या प्रबोधनाचा मागोवा ( 1842- 1992 ) संपादन 
सुधीर देवीप्रसाद शर्मा, विजया पुणेकर , सचिव - ज्ञानोदय ट्रस्ट, जूही इमई कॉलनीजवळ , 
पाथर्डीरोड, भिंगार अहमदनगर , प्रथमावृत्ती , जानेवारी 1997 
34. महात्मा फुले : एक मुक्त चिंतन , जी . ए. उगले, कौशल्य प्रकाशन , एन - 11, सी - 3/ 24/ 3, 
हडको, औरंगाबाद , प्रथमावृत्ती 28 नोव्हेंबर 2000 
35. महात्मा फुले, ए. के . घोरपडे, प्रकाशक - कृष्णकुमार गजानन ठोकळ, श्री लेखन वाचन 
भंडार , लक्ष्मी रोड, पुणे- 2 , दुसरी आवृत्ती 1959 
36. तारतम्य, स . गं . मालशे, परचुरे प्रकाशन मंदिर, मेहता भवन , 311, राजा राममोहन 
रॉय मार्ग, मुंबई- 400004, आवृत्ती पहिली 13 ऑगस्ट 1987 
37. सावित्रीबाईंचा संघर्ष - के. डी . खुर्द, प्रकाशक , भारतीय महिला फेडरेशन , 635 / सीड 
रोड प्लॅग बिल्डिंग,बिंदू चौक , कोल्हापूर 
38 . विद्येची स्फूर्तिनायिका सरस्वती की सावित्री, प्रा . नूतन माळवी , सुधीर प्रकाशन , 
बोरगाव (मेघे ) ता . जि . वर्धा, प्रथमावृत्ती 3 जानेवारी 2002 
39. सावित्रीबाई फुले - व्यक्तित्व आणि कवित्व , प्रा . सतीय तराळ , बजाज पब्लिकेशन्स , 
अमरावती ,5 जुलै 2000 
40. सत्यशोधक, गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे, साकेत प्रकाशन प्रा . लि ., 115, म . गांधीनगर, 
स्टेशन रोड , औरंगाबाद- 431005 , आवृत्ती पहिली 1996 
41. त्रिमूर्ती दर्शन अथवा सदाशिवराव गोवंडे यांचे चरित्र , डॉ . वि . भा . गोवंडे, प्रकाशिका 
- सौ . लक्ष्मीबाई गोवंडे, 252/ 2, टिळक रस्ता , नारायण पेठ , पुणे 2, आवृत्ती पहिली - 1953 
पाक्षिक 
42, लोकराज्य ( सावित्रीबाई फुले विशेषांक ), 1 जानेवारी 1996, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन , नवीन प्रशासन भवन , 17 वा मजला , मंत्रालयासमोर , 
मुंबई - 400023 


